तृदशाट्त 


वर्ष ४२। अंक ८ ॥ समे १९८९ ( वश्याख-ज्येष्ठ, हके १९११) 


(७ 
१ कू” > 


२ >> ७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


०८12 आ 
गाश 


०३४३५६: & र &. 


च ४ 


कॅ क र ह ह 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


-रठडटण! हत” 
ण्पळळुममी ४ळरळवडण 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


मराठीच स: महार 
अनुक्रमणिका ज्य मराठी विक 


प्राज्ञषठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक वर्ष ४२ | अंक ८। मे १९८९ 
वैश्याख-ज्येष्ठ, शके १९११. 


ठवभाळंत किमत ६ रुपये. वाषिक वर्गणी ४५ रुपये. 
भाजीव सदस्य वर्गणी- 
व्यक्‍ती : रु. ३००/- स्था : रु. ५००/- 


या अंकातील लेखांत व्यक्‍तः>झालेल्योः*सतांशी 
संपादक सहमत असतीलच, '-असे “नाही. 


झध्यक्ष घ विश्वस्त 

तकेतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 

संपादक 

मे. पुं. रेगे 

साहाय्यक संपादक 

न. र. कुलकर्णी, एस. डी. इनामदार, 
झे. ता. ठाकूर. 


छंपादकीय पत्रव्यवहार : 

भे. पुं. रेगे, 

संपादक, “ नवभारत * मासिक, 
हारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ; 
बाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


>>> 


व्यवस्थापकौय पत्रव्य॑वहार $ 

श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
हारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
(जि. सातारा) 


झहाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने 
या नियतकालिकासाठी “ स्थायी निधी ' निर्माण 
केला भाहे आणि' अनुदानही दिले भाहे. 


ह » नवभारत र) 
हच ७५ चि 3०१९ 
न्श्< द अमृतमहोत्सवी, न 


क गक भू ड्‌ ध 
9 ज्य 69 णत ० 


क्क. वप कि 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास भ्टी गव > भु 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ 
संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


मे १९८९ 
अनुक्रभ 
संपादकीय 
ऑर्फियस $ दोन दृष्टिकोण १ 
एस. डी. हनामदार 
सुटलेली कोडी ? १४ 
अरुण कांबळे 
संगीत आणि प्रतीकात्मता २८ 
-अशोक दा. रानडे 
अजुंनविषाद - आमचा बिषाद २७ 
-भाऊ धर्माधिकारी 
मानससंक्रमण ३९ 
-व. वि. अकोलकर 
तेरा सह्यांची अमेरिकन कथा ष्र 
-ब. त्रि. चिपळोणकर 
वाद-संवाद पड 
सार-लंकलन पप 


केखक-परिचय 


न्न एस. डी. इनामदार £ मराठी कथाकार घ विश्वकोशात विविध कला-विषयांचे संपादक, वाई ४१२८०३ 
क्ल अरुण कांबळे : प्राध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्ते; मुक्‍ती, १० ब/२०१, जनकल्याणनगर, मावे रोड 
छारोडी, मालाड (प), 'मुंबई-४४० ०९४. ७ अशोक दा; रानडे : संगीताचार्य, साहाय्यक संचात, 
नॅशनल सेंटर फॉर द परफॉमिंग आटस, मुंबई; निवास : ७ ज्ञानदेवी, साहित्य सहवास, वांद्रे, (एव) 
पुंबई-४०० ९५१. ७ भाऊ धर्माधिकारी : स्वातंत्र्याच्या भांदोलनातील एक ज्येष्ठ कार्यकते व विचारवंत. 
उणे. क व. वि. अकोलकर : मानसशास्त्राचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक व संचालक, पॅरासॉयकॉलॉजिकल रिसर्च 
इन्स्टिट्यूट; * स्वरमाळा,' ७०-९ ब, कर्वे रोड, एरंडवणे, पुणे-४११ ००४. क्ल ब. नि. चिपळोणकर': 
निवृत्त प्राध्यापक, भौतिकी विभाग, इन्स्टिटयूट आँफ सायन्स', मुंबई; निवास : पेर नं. १०६ अभिने 
अपार्टमेंट्स, ९९६ नंवी पेठ, प्रुणे-४११ ०३७, : 


७७७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हन २) चि 
'& अमृतमहोत्सवी, भि 
*€-_ बेडी > ७ 


५७. ४७ 
ळत कॉ 
मणात 
पा १0 
69 नवभारत ६ टी 
अ १७५ »५५* 


(2000005: वि 
0 की: ञ 


र ८ ह ढेर 1. 


क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संपादकीय 


हिंद धाभिक परंपरा आणि सामाजिक परिवतंन (६) 

नीतीच्या मूल्भूत तत्त्वाची कांटने केळेली एक मांडणी अशी आहे ( हे आपण पाहिले आहे) : 
तुमचे आचरण असे असले पाहिजे की तुमच्या स्वत:च्या व्यक्तित्वातील मानवतेला किवा दुसर्‍या कुणाच्याही 
व्यक्तित्वातील मानवतेला तुम्ही कधीही केवळ एक साधन म्हणून वागवीत नाही तर त्याच वेळी एक साध्य 
म्हणूनही नेहमीच वागविता. साध्या भाषेत तुम्ही कशाचेही केवळ साधन वनू नका. आणि दुसर्‍या कोणाही 
माणसाला केवळ एक साधन म्हणून वापरू नका. त्याला साधन म्हणून वागवीत असताना तो स्वतःच एक 
साध्य असतो, ही त्याची ओळख ध्यानात वाळगून तिच्याशी सुसंगत ठरेल अह्या रीतीने वागा. 


माणसांचा साधन म्हणून उपयोग आपण हरघडी करतो. चांगले मडके हवे असेल तर कुंभाराचा 
उपयोग आपण करतो. प्रशिक्षित सैनिकांचा देशाचे संरक्षण करण्यासाठी आपण उपयोग करतो आणि सैनिक 
अनेकदा लढाईत “ कामी ” येतात. माणसांनी स्वत:चा साधन म्हणून उपयोग होऊ दिला नाही किवा माण- 
सांचा साधन म्हणून उपयोग करण्यात आलाच नाही तर सामाजिक जीवन चालणार नाही. तेव्हा माणसांचा 
साधन म्हणून उपयोग करता कामा नये असे कांट म्हणत नाही, तर साधन म्हणून कुणाही माणसाचा 
उपथोग करून घेत असताना तो स्वतःच एक साध्यही आहे ह्या त्याच्या दर्ज्याशी किवा प्रतिष्ठेशी सुसंगत 
ठरेल अश्या रीतीने हा उपयोग केला पाहिजे. उदा., कुंभाराला जर मी गुलाम बनविले, त्याचे स्वातंत्र्य 
हिरावून घेतले तर मी त्याला केवळ साधन म्हणून वागवीत आहे असे होईल. त्याच्या स्वातंत्र्याचा आदर 
राखून जर मी त्याच्या कोशल्याचा आणि शक्‍तीचा उपयोग करून घेतला तर मी त्याला केवळ साधन म्हणून 
वागवीत आहे असे होणार नाही प्रत्येक माणूस हे स्वत:च एक साध्य आहे ह्या तत्त्वात त्याच्या स्वातंत्र्याची 
किवा स्वायत्ततेची कदर अंतर्भूत आहे. पण ह्या स्वायत्ततेचा आशय काय आहे ? 


पण ह्याच्याही पुर्वीचा प्रन असा की “ माणूस स्वतःच एक साध्य आहे! ह्या विधानाचा अर्थ कसा 
लावायचा ? जे साध्य आहे ते सिद्ध नसते; ते अस्तित्वात आणण्यासारखे आणि अस्तित्वात आणायचे आहे 
असे असते. माणसाचे जे साध्य असते ते त्याला योग्य ते कृत्य करून अस्तित्वात आणावे लागते. हे कृत्य 
त्या साध्याचे साधन असते. पण प्रत्येक माणूस स्वत:च साध्य आहे असे आपण म्हणतो तेव्हा तो अगोदरच 
अस्तित्वात असतो. मग तो साध्य कसा असेल ? ह्याचे उत्तर तपशिलात शिरून शोधावे लागेल. 


माणूस जी कृत्ये करतो ती आपली साध्ये सिद्ध करण्याची साधने म्हणून करतो असे वर म्हटले आहे. 
पण “साधन ' ही संकल्पना आपण दुसर्‍या प्रकारेही वापरतो. उदा., सुरी ही वस्तू कापण्याचे साधन आहे, घड्याळ 
हे वेळ दाखविणारे साधन नाहे, मोटार हे स्थलांतर करण्याचे साधन आहे इ. अशा वस्तू माणसाने बनविलेल्या 
असतात; विशिष्ट प्रकारच्या वस्तूचे विशिष्ट प्रयोजन असते आणि त्याला अनुसरून त्या वस्तूची रचना 
करण्यात आलेली असते. सुरीने कापता यावे हे सुरीचे प्रयोजन आहे आणि एखादी सुरी जेव्हा हे प्रयोजन 
यक्षस्वीपणे साधत असते तेव्हा ती चांगली सुरी ठरते. म्हणजे तिचे पाते घारदार असेल, भक्‍कम असेल, मूठ 
हातात पकडणे सोयीचे असेल, इ. तर ती चांगली सुरी असते. इतर प्रकारच्या कृत्रिम वस्तूंचेही असेच आहे. 
त्यांच्या चांगूलपणाचे निकष त्यांच्या प्रयोजनापासून निष्पन्न होतात. 


हणी "वात 1 4. (च 
* य़ा संपादकीयाचे पहिले पाच भाग अनुक्रमे जुलै ८८, जाने. ८९, फेब्रु. ८९, मार्चे ८९ व एप्रिल ८९ 


याच्या अंकांत प्रसिद्ध झाले होते. ह्या सहावा भाग. -संपादक, 


या महित 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


दोन नवभारत मे, १९८९ 


एखादी नैसगिक वस्तु आपण घेतली, उदा., दगड घेतला, तर तो चांगला दगड आहे को वाईट दगड 
आहे ह्या प्रश्‍नाला अथच देता येत नाही. विशिष्ट संदर्भात विशिष्ट उद्दिष्टासाठी आपल्याला दगड हवा असेल. 
उदा., विषारी सापाचे डोके ठेचण्यासाठी. अश्या प्रसंगी भक्‍कम आणि अणकुचीदार दगड हा चांगला दगड 
ठरेल. पण ठेचणे हे दगडाचे सामान्य प्रयोजन नाही. दगड ठेचण्यासाठी वापरता येतात, पण ह्या प्रयोजना- 
प्रीत्यथे दगड अस्तित्वात आहेत असे नाही. तेव्हा * चांगल्या दगडाचे स्वरूप कसे असते ? ' असा सामान्य 
प्रश्‍न उपस्थित करता येत नाही. पण वस्तू कापण्यासाठी, ह्या प्रयोजनास्तव सुऱ्या बनविलेल्या असतात. 
तेव्हा * चांगल्या सुरीचे स्वरूप कसे असते ? * ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर देता येते. 


आता मानवी डोळा घेऊ. डोळा हा मानवी शरीराचा भाग आहे. शरीराचे इतर भाग ज्याप्रमाणे 
भौतिक-रासायनिक द्रव्यांचे बनलेले असतात तसाच डोळाही बनलेला असतो. डोळा धरून सवंध शरीरात 
ज्या प्रक्रिया घडत असतात त्या भौतिक-रासायनिक प्रक्रिया असतात. मोटारीचे इंजिन चाळ असताना त्यात 
घडणाऱ्या प्रक्रिया जशा भौतिक-रासायनिक असतात तश्याच पण काहीशा अधिक, अशा गंतागंतीच्या अज्ञा 
शरीरांतर्गत प्रक्रिया असतात. भोतिकी आणि रसायनशास्त्र ह्यांच्यांत शोधून काढण्यात येणाऱ्या कार्यकारणात्मक 
नियमांना अनुसरून त्या घडत असतात. कोणत्याही पूर्वकल्पित प्रयोजनाची सिद्धी करण्यासाठी त्या घडत 
नाहीत. शरीररचनाशास्त्रज्ञ, शरीरव्यापारशास्त्र, इत्यादींची ही अधिकृत, वैज्ञानिक भूमिका असते. 


पण हे वैज्ञानिकसुद्धा जेव्हा मानवी डोळ्याच्या रचनेचा आणि त्यात होणाऱ्या प्रक्रियांचा उलगडा 
करतात किंवा त्यांचे अधिक सुक्ष्म, नेमके ज्ञान संपादन करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा मानवी डोळा हेज्या 
देहाचा तो डोळा असतो त्याच्या परिसरातील वस्तू पाहण्याचे एक साधन अशीच त्याची कल्पना करीत 
असतात. कॅमेरा हे जसे वस्तूंची छायाचित्रे घेण्यासाठी बनविण्यात आलेले साधन आहे त्याप्रमाणे डोळा हे 
जणू काय माणसाला भोवतालच्या वस्तू पाहता याव्यात यासाठी बनविण्यात आलेले साधन आहे अशी ही 
कल्पना असते. समजा आतापर्यंत ज्याच्याकडे कुणाचे लक्ष गेलेले नाही असा डोळ्याचा घटक असलेला 
एखादा स्नायू आढळून आला तर डोळ्याचे (कल्पित) कार्य आहे-म्हणजे जवळच्या किवा दूरच्या, लहान- 
मोठ्या वस्तू कमी-अधिक प्रकाशात स्पष्टपणे पाहणे हे जे कार्य आहे-ते यशस्वी प्रकारे पार पाडण्यात हा 
स्नायू नेमके कोणते साहाय्य करतो हे शोधून काढण्याची खटपट शास्त्रज्ञ करतील आणि हे सापडले तर हा 
स्नायू असण्याचे स्पष्टीकरण झाले आहे असे मानतील. तेव्हा डोळा हे एक साधन आहे असे आपण व्यवहारात 
मानतो आणि शास्त्रज्ञही अनौपचारिकपणे हा दृष्टिकोण स्वीकारीत असतात. 


पण डोळा हे जसे साधन आहे तसे साध्यही आहे. उदा., डोळा निरोगी, कार्यक्षम स्थितीत ठेवण्यासाठी 
त्याला ताज्या रक्‍ताचा सतत पुरवठा होत राहावा लागतो आणि शरीरात रुधिराभिसरणाची जी संस्था 
असते तिच्या द्वारा हा पुरवठा होत असतो. येथे डोळा चांगल्या अवस्थेत असणे हे साध्य आहे आणि 


रुधिराभिसरणाची संस्था हे साधन आहे. पण ह्या न्यायाने रुधिराभिसरणसंस्था हे साध्य आहे आणि 
इवसनसंस्था किंवा पचनसंस्था हे साधन आहे असे म्हणावे लागेल. 


सजिव किंवा सेंद्रिय वस्तूंची रचना अशी असते की त्यांचे भाग- अवयव, इंद्रिये, इ.- हे एकाच वेळी 
साध्ये आणि साधने असतात. तक्ली त्याची रचना करण्यात आलेली असते. सवंध प्राण्याचे पोषण करणे हे 
त्याच्या पचनसंस्थेचे प्रयोजन असते. पण बाभळीचे झाड ही वस्तु आणि बाभळीचे जीवन, किवा कुत्र्याचे 
झरीर आणि कुत्र्याचे जीवन ह्यांच्यांत असा बाह्य संबंध नसतो. कुत्रा म्हणजे सजीव कुत्रा, जिवंत कत्रा: 
कुत्रा म्हणजे कुत्र्याचे जीवन. मेलेला कुत्रा हा कुत्रा नसतो; तो भूतपुर्व कुत्र्याचा अवशेष असतो त्याचे जे 
तबंत जती अधर तात्या कुत्र्याचे शरीर फलडूप होते. कुत्र्याच्या शरीरात ज्या प्रक्रिया व त्या डा 
दग्याजज सरजत रोवत दक त्याला आधारभूत असतात ह्यात शंका नाही. पण ह्या प्रक्रिया म दुणे ही ऐट 
सबंध जीवन नसते. कुत्र्याच्या सबध जीवनात जे, जे अंतर्भूत असते ते यथास्थितपणे पार पाड शश जवल 
पाडणारा कुत्रा हा चांगल्या अवस्थेतील कुत्रा असतो; तो चांगळा कुत्रा भ डू शकणारा, 


सतो. कुत्रा म्हणून च ] 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे षी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


संपादकीय तीन 


प्रत्येक प्रकारच्या सजीव वस्तूंचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन असते. हे जीवन यथास्थितपणे जगणारी सजीव 
वस्तू त्या प्रकारची सजीव वस्तु म्हणून चांगली असते. ह्या जीवनाला त्याच्या पलीकडचे असे प्रयोजन नसते. 
हे जीवन जगणे हेच त्या प्रकारच्या सजीव वस्तूंचे प्रयोजन असते. पण सजीव वस्तु आणि तिचे जीवन ह्यांत 
फारकत करता येत नाही हे आपण पाहिले. तेव्हा असे म्हणावे लागते की सजीव वस्तुला तिच्या पलीकडचे 
प्रयोजन नसते; किवा साध्य नसते. सजीव वस्तू ( सजीव वस्तूचे जीवन ) हे स्वतःच साध्य असते. सजीव 
वस्तूंना कांट नेसगिक साध्ये (19पा8] ८7105) म्हणतो. 

एक प्राणी म्हणून माणूस किवा माणसाचे जीवन हे स्वतःच साध्य असते हे तर झालेच. पण शिवाय 
माणूस एक विवेकशील प्राणी आहे. ह्या विवेकशीलतेमुळे माणसाच्या जीवनाला एक विशिष्ट आकार प्राप्त 
होतो. एक तर माणसाला आत्मजाणीव असते. त्याच्या मनात एखादी इच्छा जागृत होते आणि तिचे समाधान 
होईल अश्या वर्तनात तिचा आविष्कार होतो एवढेच मानवी आचरणाचे स्वरूप नसते. माणसाच्या मनात ज्या 
इच्छा उगवतात त्यांची जाणीव त्याला असते. एखाद्या इच्छेचे समाधान करायचे को नाही हा निर्णय घेण्याचे 
स्वातंत्र्य त्याला असते. इच्छेचे समाधान करण्याचे जे पर्यायी मार्ग असतील त्यांतून निवड करण्याचे स्वातंत्र्यही 
त्याला असते. माणसाला आत्मजाणीव असल्यामुळे भावी काळात ज्या इच्छा उदयाला येणे संभवनीय असेल 
क्रिवा निश्चितही असेल त्यांची कल्पना तो करू शकतो. आता विशिष्ट इच्छा विशिष्ट भार्गाने पूर्ण केली 
तर त्याचे आताच्या दुसऱया इच्छांवर आणि भावी काळातील इच्छांवर काय परिणाम घडतील ह्याचा अंदाज 
माणस करू शकतो. म्हणून जीवनभरच्या भिन्न भिन्न काळांतील इच्छांची एक व्यवस्था- अस्पष्टपणे, अपुरेपणे 
रचलेली का होईना पण संबंध जीवनाला व्यापणारी अशी एक व्यवस्था त्याने लावलेली असते. म्हणजे 
विशिष्ट, फुटकळ इच्छांचे समाधान करणे असेच त्याच्या उद्दिष्टाचे स्वरूप नसते. आपले सुख साधणे, सुखी 
जीवन जगणे हेही त्याचे उदिष्ट असते. 

माणसाच्या विवेकशीलतेचा दुसरा आविष्कार म्हणजे त्याची नैतिकता. आपण कोणत्या इच्छेचे 
समाधान करणार हा निर्णय माणूस जसा सुखी जीवन जगण्याच्या उद्दिष्टाच्या संदर्भात घेऊ शकतो त्याच- 
प्रमाणे नैतिकतेच्या संदर्भातही घेऊ शकतो. नैतिकतेचे स्वरूप आपण अगोदर पाहिलेच आहे. कोणतीही इच्छा 
एक विशिष्ट कृत्य करून तृप्त करण्याचा निर्णय जेव्हा माणूस घेतो तेव्हा तो एक सावंत्रिक नियम घालून देत 
भसतो. नियम असा की ह्या प्रकारच्या इच्छेचे ह्या प्रकारच्या परिस्थितीत ह्या प्रकारचे कृत्य करून सजीव 
वस्तू म्हणजे स्वतःला टिकवून धरणारी अशा स्वरूपाची रचना. सजीव वस्तूचा एखादा घटक घेतला, उदा., 
एखाद्या प्राण्याची पचनसंस्था घेतली तर ती ( एक साध्य असतानाही ) एक साधन असल्यामुळे ती चांगली 
आहे की नाही, किंवा ती चांगल्या अवस्थेत आहे कौ नाही ह्या प्रश्‍नाला अर्थ असतो. प्राण्याला 
नावश्‍्यक असलेली पोषक द्रव्ये खाल्लेल्या अन्नापासून निर्माण करणे हे जे पचनसंस्थेचे काये असते ते यशस्वी- 
वणे पार पाडण्याच्या अवस्थेत जर पचनसंस्था असेल तर ती चांगल्या अवस्थेत असते. आता सजीव वस्तूचे 
असे अवयव चांगल्या स्थितीत कधी असतात ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याची जशी रीत आहे तक्षी ती सबंघ 
वस्तू चांगल्या स्थितीत आहे की नाही ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याची रीत आहे का ? उदा., एखादे बाभळीचे 
झाड घेतले ( किंवा एखादा कुत्रा घेतला ) तर ते बाभळीचे एक चांगले झाड आहे किंवा ते चांगल्या अवस्थेत 
आहे ( किवा तो एक चांगला कुत्रा आहे किंवा ज्याची चांगली अवस्था आहे असा कुत्रा आहे) ह्या म्हण- 
ण्याचा अर्थ काय होऊ शकतो ? बाभळीचे झाड किंवा कुत्रा ही कशाची तरी साधने आहेत का ? कोणते- 
तरी प्रयोजन साधण्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी त्यांची रचना करण्यात आली आहे का ? 

एखाद्या कुत्र्याकडे शिकारी कुत्रा म्हणून आपण पाहिले तर त्याच्याकडे एक साधन म्हणून आपण 
पाहात असतो. विशिष्ट जातीच्या कुत्र्यांच्या उपजत प्रत्ती आणि शक्‍ती ध्यानात घेऊन सावज कुठे आहे 
सावजाचा पाठलाग करणे, त्याला कोंडीत पकडणे इ. कामे करण्याचे प्रशिक्षण आपण त्याला देतो. 
हे माणसाने आपल्या काही प्रयोजनासाठी घडविलेले साधन आहे. बाभळीचे लाकूड टणक 
आपल्याला टणक लाकूड काही उद्दिष्टासाठी लागते. तेव्हा टणक लाकूड उपलब्ध करून देणारे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


हे हेरणे, 
शिकारी कुत्रा 
असते आणि अ 


1 ...) 
&-/ शै र त्र 
न 


त्य 
*्ऱ वळ. ७. > * 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


चार नवभारत मे, १९८९ 


साधन म्हणून आपण बाभळीच्या झाडाकडे पाहू शकू. पण जरी दगडाकडे ठेचण्याचे साधन म्हणून आपण 
पाहु शकलो तरी ठेचण्याचे साधन हे दगडाचे स्वरूप आहे, त्यांच्यायोगे ठेचता यावे म्हणून दगडांची रचना 
करण्यात आलो आहे असे नाही. त्याप्रमाणे माणसांना टणक लाकूड उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हणून 
बाभळीची झाडे घडविण्यात आली भाहेत असे नाही. पचनसंस्थेचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी एक विशिष्ट 
कार्य पार पाडणारे इंद्रिय म्हणूनच तिच्याकडे ज्याप्रमाणे पाहावे लागते त्याप्रमाणे माणसांना टणक लाकूड 
प्राप्त करून देण्याचे काये पार पाडणारी वस्तु म्हणून बाभळीच्या झाडाकडे पाहावे लागत नाही. तेव्हा 
बाभळीचे झाड ( किंवा कुत्रा ) हे साधन नाही. 

पण बाभळीचे एखादे विशिष्ट झाड हे चांगल्या अवस्थेत आहे की नाही ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर आपण 
देऊ शकतो. ते खुरटलेले आहे का ? चांगले पोसले गेले आहे का ? त्याला कीड लागलेली नाहीना? ते 
मलूल आहे आहे की तजेलदार भाहे? थोडक्यात ते निरोगी, जोमदार, ' भरभराटलेल्या स्थितीत आहे की 
नाही ? हे अर्थपुर्ण प्रश्‍न आहेत. बाभळीचे झाड ही भौतिक वस्तू घेतली तर कक्षाचे तरी साधन म्हणन 
त्याच्याकडे पाहावे लागत नाही. पण बाभळीच्या झाडाचे एक जीवन असते. वाभळीचे झाड ही जी भौतिक- 
रासायनिक रचना आहे तिचा आविष्कार बाभळीच्या झाडाच्या ह्या जीवनात होतो. हो भोतिक रचना है 
ह्या जीवनाचे साधन नाही; ते कशाचेच साधन नाही. बाभळीचे झाड ही वस्तू आणि ह्या वस्तूचे जीवन 
एकमेकांपासून अलग करता येत नाहीत. वस्तू जेव्हा साधन असते तेव्हा तिचे प्रयोजन त्या वस्तच्या पलीकडले 
असते. घड्याळ हे वेळ दाखविण्याचे साधन असते. वेळ जाणणे हे माणसाचे उद्दिष्ट असते. हे उदिष्ट 


साधण्यासाठी घड्याळाचे कार्यं चालते व कुणीही समाधान करावे असा सावंत्रिक नियम जर सुसंगतपणे घालून 


व्यक्‍ती, प्रत्येक माणूस, स्वतःवर आणि 
नेतिक नियमांच्या चौकटीत आपल्या 
ीलतेचा आविष्कार आहे. एका बाजूने 


साच्या विवेकशीलतेचा आविष्कार होत 
-. य गे भं 
असल्यामुळे नेतिक जीवन हे सफळ मानवी जीवनाचा अनिवार्य असा भाग आहे. प 


तिसरी गोष्ट अशी कौ विवेकशीलतेमुळे माणसाला काही 
उदा., ज्ञान संपादन करणे, सौंदर्याचा आस्वाद घेणे, कलानिमिती ड्‌. 

तेव्हा माणसाच्या विवेकशीलतेमुळे मानवी जीवनाला एक विशिष्ट 
असे मानवी जीवन (आणि ते जगणारा माणूस) हे स्वतःच एक साध्य असते. 

कांटचा हा नीतिविषयक विचार आणि पारंपरिक हद 
आहे. (अपूर्ण) 


वेशिष्ट्यपुर्ण अशी साध्ये प्राप्त होतात. 
रूप आणि आळय प्राप्त होतात. 


नीतिविषयक विचार ह्यांत अर्थपुर्ण साम्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


आ ती 
«८ १00 *्वे&, पी 

रज; १७.9 
76नवभारत च्‌ 
॥्व॑ ७५ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ऑर्फियस : दोन दृष्टिकोण 


एस. डी. इनामदार 


प्राचीन ग्रीक पुराणकथांमध्ये ऑफियसची मिथ्य 
प्रसिद्ध आहे. ऑफियसची प्रेयसी यूरिडिसी सर्पदंशाने 
मृत्यू पावते, तेव्हा ऑफियस आपल्या दैवी संगीताच्या 
सामर्थ्याने तिला मृत्यूदैव हेडीझच्या अधोलोकातून 
(अंडरवर्ल्ड) परत आणण्यात यशस्वी होतो. पण 
परतीच्या प्रवासात त्याने मागे वळून पाहता कामा 
नये, अशी देवांची सक्त अट असते. त्या अटीचा भंग 
ऑफियसच्या हातून झाल्याने यूरिडिसी मृत्यूच्या सा म्रा- 
ज्यात परत जाते. अशी थोडक्यात ही मिथ्य आहे. 

आधुनिक मराठी वाडूमयात जी. ए. कुलकर्णी व 
दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे या दोघा कथाकारांनी आपा- 
पल्या वैशिष्टयपूर्ण दृष्टिकोणांतुन या मिथ्यचा वेग- 
वेगळ्या प्रकारे वापर करून तिला नवनवे अन्वयार्थ 
दिले आहेत. त्यांचे हे भिच्षभिन्न दृष्टिकोण व त्यांतूसार 
त्यांनी कथांचे रचलेले आशयव्यूह, आविष्काररीती व 
हेली यांतून त्या त्या कथांमध्ये जी वैशिष्टयपूर्ण पृथ- 
गात्मता निर्माण झाली आहे, ती त्या त्या लेखकांचे 
संवेदनस्वभाव व प्रतिभाधर्म यांची द्योतक आहे. या 
पाश्‍वंभूमीवर जी. ए. कुलकर्णी यांची “ ऑफियस ' 
(प्रथम प्रसिद्धी : ' सत्यकथा ', सप्टेंबर १९७३; पुढे 
* पिंगळावेळ ' या कथासंग्रहात- प्रकाशन वर्षे १९७७- 
अंतर्भूत) व दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांची * ऑफियस ' 
(प्रथम प्रसिद्धी : ' मौज * दिवाळी अंक, १९६५; नंतर 
* ऑफियस ह्याच शीर्षकाच्या कथासंग्रहात-१९६८- 
अंतर्भूत ) या कथांच्या विवेचन-विठलेषणातून या 
वेगळेपणावर जसा प्रकाश पडेल, तसेच एकच मिथ्य 
भिन्नभिन्न उपयोजनांतुन कशी वेगवेगळी रूपे धारण 
करते, तेही स्पष्ट होईल. 

भारतीय मिथ्य ह्या वाचकाला सर्वसाधारणपणे 
पु्वेपरिचित असल्याने, लेखकाला त्यांना वेगवेगळ्या 
कलाटण्या देऊन, रूपे व संदर्भ बदलून नवनवे अर्थ देणे 
जास्त सुलभ व सहजसाध्य असते. पादिचमात्य- 
ग्रीक वा ख्त्रिस्ती-पुराणकथांबाबत त्या भज्ञात असण्याची 

न, भा. १ 


अनुक्रमणिका 


शक्‍यता जास्त असल्याने दुहेरी प्रश्‍न उद्‌भवतो. ती 
मिथ्य पुनकेथन करीत करीत तिला नवे रूप द्यावे लागते; 
किंवा ज्ञात असल्याचे गृहीत धरून तिचा वापर करावा 
लागतो. जी. एं. नी ' ऑफियस ' लिहिताना मूळ 
ग्रीक मिथ्याचे कथात्म घटक वापरून त्यांना नवा 
अर्थ दिला आहे; तर चित्रे यांनी ऑफियस हे 
केवळ शौर्षक वापरून ती प्रतिमा व तिच्यामागचा 
अध्याहृत आशय कथेच्या गाभ्यात-केंद्रस्थानी ठेवला 
आहे व एका नव्याच अनुभवाला जास्तीचे अन्वर्थक 
परिमाण दिले आहे. 

आधूनिक मानवाला जाणवलेला अस्तित्वार्थ व 
त्यातली आत्मविसंगती प्रकट करण्यासाठी जी. एं. नी 
ऑफियसची ग्रीक मिथ्य वापरली आहे. ही मिथ्य 
पुनर्कथन करीत असता तिला मानवी अस्तित्वविषयक 
प्रश्‍नांचा नवा आधूनिक आशय दिला आहे. 

* ऑफियस ' या कथेत मूळ ग्रीक मिथ्यकथेतले 
अनेक संदर्भ त्यांनी जसेच्या तसे ठेवले आहेत. ' लायर - 
साठी तंतुवाद्य असा मराठी पर्याय सवंत्र वापरला आहे. 
वादक ऑफियस, त्याच्या संगीताची प्राणिमात्रांवर, 
वक्षखडकादी निर्जीव वस्तूंवर पडणारी विलक्षण मोहिनी, 
यंरिडिसीचा सर्पदंशाने मृत्यू, तिच्या वियोगाने आर्त, 
व्याकूळ होऊन संगीताचा त्याग करणारा ऑफियस 
आणि यरिडिसीला परत आणण्यासाठी पाताळलोकात 


गेलेला ऑफियस; त्याच्या दैवी संगीताच्या सामर्थ्याने 


मंत्रमग्ध झालेले ' सविरस ' (प्रवेशद्वारावरील रक्षक), 
वाटेतले अतप्त मृतात्मे व देवदेवता; त्यांनी प्रसन्न 
होऊन ऑफियसला यूरिडिसीला परत नेण्याची दिलेली 
अतुज्ञा व परतीच्या प्रवासात मागे वळून न पाहण्याची 
घातलेली निर्बंधकारक अट, तसे झाल्यास यूरिडिसी 
तात्काळ पाताळात माघारी फिरेल व त्याला तिला 
गमवावे लागेल. हे सर्वे तपशील व कथेचा स्थूल 
रचनात्मक आराखडा जी. एं.नी कायम ठेवला आहे. पण 
आपल्या विलक्षण रसरशीत व काव्यात्म प्रतिमासंपृक्‍त 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱ्रे नवभारत 


शेलीत त्या कथानुभवाला भतिशय सजीव केले आहे व 
आपल्या रचनाकोशल्याने व भाविष्काररीतीने आकुति- 
बंधाचे एक चिरेबंदी शिल्प घडवले आहे. परिणामी 
अनुभवाची घडण सजीव, चैतन्यमय व वांधेसूद झाली 
आहे. 

अर्थात मूळ मिथ्याच्या तपश्लीलात काही वदलही 
केले आहेत. उदाहरणार्थ, मूळ ग्रीक “ हेडिझचा अधो- 
लोक ' जी. एं. च्या कथेत रोमन ' प्ल्टोचा कृष्णलोक ' 
झाला आहे. कृष्णलोकाच्या मृतात्म्यांच्या साम्राज्याचा 
अधिपती देव व देवता यांची ग्रीक मिथ्यामधली नावे 
हेडीझ व पर्सेफोनी आणि रोमन नावे प्लूटो व प्रोसेपिना. 
ही नावे जी. एं. च्या कथेत आलेली नाहीत. त्यांची 
तशी गरजही नाही. तिथे देव, देवता हे नामनिदेश 
पुरेसे आहेत. 

सर्पदंशाने मरण पावलेल्या यूरिडिसीला ऑफियस 
कृष्णलोकातून माघारी घेऊन निघाला आहे, या पर- 
तीच्या वाटेवर कथा सुरू होते. अधोलोकाच्या खोल 
काळ्या विवरातूत हा रस्ता उंच चढत गेला आहे, 
आणि जेथे सूर्यप्रकाशात पहिले पाऊल टाकता येईल, 
ते विवराचे गोलाकार तोंड उंच टोकाला एखाद्या 
लहान चांदणीप्रमाणे ' दिसते. तेव्हा हा चढणीचा ऊध्वं- 
गामी प्रवास आहे. पाताळाकडून पृथ्वीकडे, अंधारा- 
कडून प्रकाशाकडे, मृत्यूकड्न नव्या अस्तित्वाकडे अशी 
ही वाटचाल आहे. या प्रवासात त्याचे मन आनंदाने 
पाखराप्रमाणे हलके, उत्सुक आणि स्वच्छ हवा, निळे 
आभाळ आणि हिरवे गवत यांच्यात पुन्हा येण्यासाठी 
अत्यंत अधीर झाले आहे. 

पण या क्षणी त्याला कृष्णलोकात जातानाचा 
खडतर प्रवास आठवतो. त्या वेळी त्याचे मन खडका- 
प्रमाणे होऊन शोकाने निथळत असते. पुर्वीच्या घटना 
त्याच्या स्मृतींच्या रूपाने, पुर्वेकथन तंत्राने आल्या 
आहेत. यूरिडिसीचा सर्पदंशाने झालेला मृत्यू, त्याच्या 
संगीताचा दैवी प्रभाव यांची वर्णने त्यात आली आहेत. 
ऑफियसच्या संगीताच्या सृष्टीवरील प्रभावाची वर्णने 
मूळ संकेतानृसार पण विलक्षण काव्यात्म आहेत. उदा., 
* यरिडिसीनंतर त्याच्या आयुष्यातील दुसरा आनंद 
म्हणजे त्याचे तंतुवाद्य. त्यातून संगीत निर्माण होऊ 
लागताच झाडांनी मोहित होऊन मुळे उचळून मागोमाग 
यावे, शिलाखंडांनी आपले जडत्व विसरावे अशी माया 
त्याच्या वादनात होती...' पुढे हा संगीताचा प्रभाव 


अनुक्रमणिका 


मे, १९८९ 


प्रतिमांच्या भापेत वणिला जातो- ' त्या घन अंधारात 
स्वरांच्या लह्रींवरोबर नितळ सूर्यप्रकाश दिसू लागला. 
तोच सूर्यप्रकाश उकलून त्याच्या रंगच्छटा वाद्यांतून 
निर्माण होऊ लागल्याप्रमाणे गीत प्रकट होऊ लागले. 
अंधाराच्या कडेला प्रथम लाल पाण्याची भरतीची लाट 
भाली व ती संथ होऊन क्षितिजावर सोनेरी पसरली. 
मग गोल शिडांचे एक जहाज त्यावर प्रवास करू लागले. 
हळूहळू त्याचा प्रवास महान निळया सागरात विस्तारू 
लागला, आणि सायंकाळी पुन्हा लाल ओहोटी येताच 
सोने-रत्ने यांनी ओझावून गेलेले जहाज आपला स्वप्न- 
प्रवास संपवून क्षितिजाखाली निघून गेले आणि त्याची 
स्मृती डोळयांत ठेवून दीपस्तंभ मात्र रात्रभर एखाद्या 
तपस्व्याप्रमाणे खडकावर ध्यानस्थ राहिला. . . 
गीत-संगीतातील अमूर्त भावावस्थांचा प्रत्यय 
देण्यासाठी योजलेली दूकश्राव्यसंवेद्य प्रतिमांची ही भाषा 
विलक्षण तरल व काव्यात्म नाहे. हळूवार, संयत व 
सुक्ष्म संवेदनाक्षम आहे. प्राचीन ग्रीक संस्कृतीचा काल- 
खेड अभिजात (क्लासिक) प्रवृत्तींचा निदर्शक मानला 
जातो. तद्ञाच अभिजात मनोवृत्तीचा प्रत्यय देणारी 
संपच्च भाषाशैली वापरून ऑफियसच्या ग्रीक मिथ्याला 
जी. एनी अस्सल्ता व विशवासाहूंता प्राप्त करून दिली 
आहे. ऑफियसच्या दैवी संगीताचा कृष्णलोकातील 
देवतेवर झालेला प्रभाव व्यक्‍त करणारे हे वणंन- 
* त्याच्या स्वरांत टेकडीवर पसरलेला मखमली हिरवा 
उतार निर्माण झाला व त्यावर निळसर वाकलेल्या 
आमभाळाखाली विविध रंगांच्या फुलांचा उत्सव दिसला. 
त्यांच्यावरून सरकताना वारा रंगीत गंधांच्या स्पर्शाने 
धुंद झाला व स्वभाव विसरून तेथेच रेंगाळला. त्या वेळी 
हातातील ककणांचा आवाज करीत, आंत 
कोवळ्या पावलांनी सुर्यप्रकाश 
युवती आळी, भाणि निर्भर 
फुळे उचलली. . .! 
कृष्णलोकातील ही देवताही 
जन्म सूर्यप्रकाश, फळे, फुले, 
देशातला आहे; पण तिला आयुष्य मात्र चिरंतन 
अधारात, क्ृष्णनोकात कंठावे लागते. वर्षातून फक्त 
तीन महिने परत प्रकाश्यात जाता येते. यालाही ग्रीक 
मिथ्यातील संकेतांचा आधार आहे. नियतीच्या बंधना- 
तून देव-देवताही मुक्‍त नाहीत. त्यांनाही नियतीचे 
कठोर नियम पाळावेच लागतात. हा आशयही या 


, आंतरसालीसारख्या 
1 सरकवत एक सोंदर्यवती 
आनेंदाने तिने ओंजळभर 


शापदग्ध आहे. तिचा 
रग यांनी भरलेल्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ऑफियस : दोन दृष्टिकोण ३ 


कथेत व्यक्‍त झाला आहे. या क्ृष्णलोकाच्या प्रवेश- 
द्वारापाशी पहारा करणारा “ सविरस ' हा कुत्रा आहे. 
त्याचे वर्णनही मूळ संकेतानुसार आहे. ट्यया0लाप$ 
हा हेडीझचा कुत्रा द्वाररक्षक आहे. त्याचे कथेतील 
वर्णन- ' त्या प्रदेशाच्या प्रवेशद्वारीच सविरसचा सहा 
डोळ्यांचा अखंड पहारा होता. सविरसचे अंग कुत्र्याचे 
असून त्याला तीन मस्तके होती आणि त्या सार्‍यां- 
भोवती सर्पांचा वेटोळा होता. शिवाय त्याची शेपटी 
म्हणजे हे सर्पदेखील क्षुद्र किटक वाटावेत अद्या अजस्र 
सर्पाची होती. ' या सविरसवरही ऑफियसच्या तंतु- 
वाद्याचा मंत्रमुग्ध करणारा प्रभाव पडला. तो हळूहळू 
सूस्त ग्लानीमध्ये गेला (पाहता पाहता समोरील सहा 
सूर्य मावळल्यासारखे झाले. कुत्र्याची शेपटी असलेला 
सर्प अंग मागे ओढत वेटोळ्यावेटोळ्यांनी स्वस्थ 
झाला. आणि त्याच्या पाठीवरील हिरव्या चौकटी 
विझून गेल्या ). दाररक्षक सविरस असा मंत्रमुग्ध 
होऊ निश्चल झाल्याने ऑफियसचा कृष्णलोक-प्रवेश 
सुकर होतो. प्रवेशद्वारातून आत जाताच त्याला अनेक 
अतप्त मृतात्म्यांच्या विनवण्या, याचना, उसासे व 
भाक्रंदने ऐकू येतात. पण तो त्यांची तिथून सुटका करू 
शकत नाही. उलट, त्यांना संगीत ऐकवून मायावी भूल 
देतो व त्यांच्या दुःखयातनांचा त्यांना क्षणिक विसर 
पडतो. ' दुःखाचा नाश करण्याचे सामथ्ये नसल्यामुळे 
आपण कपटी, मोहक विस्मृती मात्र निर्माण केली, 
असे वाटून त्याला फार अपराधी ' वाटते. कृष्णलोकाचे 
वणंन- तेथील कुंद अंधार, कुजबुजणारे मृतात्मे व 
त्यांचे मूक आक्रंदन, स्वच्छ सूर्यप्रकाशाचा पुर्ण अभाव 
व त्या मृतात्म्यांवर राज्य करणाऱ्या देवदेवता या सर्व 
तपश्लीलांना मूळ ग्रीक मिथ्य-संकेतांचा आधार जाहे. 
त्या देवाचे (क्रोनस व रीया यांचा पुत्र हेडीज्ञ हा या 
साम्राज्याचा अधिपती देव ) अंधारावरचे साम्राज्य 
हेही एखाद्या झ्यापित प्राक्तनासारखे आहे. त्याचे 
अस्तित्वच या मृतात्म्यांवर अवलंबून आहे. ते नसतील 
तर ते सार्थ ठरणार नाही, असा नवा अर्थ जी. एं. नी 
त्याला दिला आहे. यूरिडिसीला परत मागणार्‍या 
ऑफिय्रसला तो म्हणतो; “ तू माजे साम्राज्य-माझा 
प्राणच मागत आहेस. प्रत्येकाने आपल्या प्रिय व्यक्‍ती- 
साठी अशी याचना केली आणि प्रत्येक जिवाला जर 
मी परत पाठवू लागलो तर शेवटी येथे आम्ही दोघेच 
राहू- कारण नसता, कसली जबाबदारी नसता ! मग 


अनुक्रमणिका 


माझ्या अस्तित्वाला अर्थच राहणार नाही. म्हणजे तो 
माझ्या स्वतःच्याच विनाशाचा क्षण आहे ... एका 
दृष्टीने या सगळघा जीवांवर माझी सत्ता नसुन, 
मीच त्यांच्यावर अस्तित्वाविषयी अवलंबून आहे.” 

जी. एं.नी आधुनिक मानवी अस्तित्वार्थाच्या 
दृष्टिकोणातून ऑफियसच्या मिथ्यची जी पुनरंचना 
केली आहे, त्या संदर्भात या तपश्ीलाला महत्त्व आहे. 

आपल्या मधुर व स्वर्गीय संगीताने देवतेला प्रसन्न 
करून घेऊन ऑफियस यूरिडिसीला परत घेऊन जाण्याची 
अतुज्ञा देवाकडून मिळवतो; पण त्याने मागे वळून 
पाहता कामा नये अशा वंधनकारक अटीवर. त्याने 
मागे वळून पाहताच तत्क्षणीच ती कृष्णलोकात परत 
येईल. पण या परतीच्या प्रवासात मागे वळून पाहा- 
वयाचे नसले, तरी ते एकमेकांशी बोलू शकतात. या 
संभाषपणातील ऑफियसच्या आठवणी अत्यंत उत्कट, 
काव्यमय, मधूर आहेत. सुखोपभोगाच्या सूक्ष्म संवे- 
दनाक्षम व रमणीय स्मृती त्याला लगडलेल्या आहेत. 
त्या प्रेममय व विरहुव्याकुळ आहेत. त्यांत विलक्षण 
काव्यात्मता आहे. उदा., 

“ यूरिडिसी, तु नव्हतीस तेव्हा मला सवंत्र तूच 
दिसत होतीस. पालवी फुटलेले एखादे झाड पाहिले की 
वाटे, तू आताच त्याला स्पर्धे करून गेलीस... तू 
गेल्यावर माझ्या तंतुवाद्यातील स्वरच नाहीसा झाल्या- 
प्रमाणे घडले होते... तू फुले गोळा करीत होतीस. मी 
तुला हाक मारताच तू तशीच फुलांच्या गालिच्यामधून 
धावत आलीस. तुझी पावले जेथून धावली तेथे तुझ्या 
मार्गे एक पट्टा उमटत आला. आणि तुझी पावले 
पॉपीच्या पाकळ्यांनी लाल होऊन गेली होती.' ही 
आठवण वसंतत्रद्रतृतील रंगगंधाने बहरलेली सुगंधी 
आठवण आहे. अशीच भाणखी एक रंगगंधित स्मृती- 
' तेंव्हा फुलात बसल्या बसल्या तुझा डोळा लागला. 
तेंव्हा त्या झाडाने आपल्या पिवळ्या फुलांचा बहर 
इतक्या मुक्‍त हाताने तुझ्यावर शिपडला कौ तू 
प्रथम मला त्या फुलांत दिसलीच नाहीस. भर 
वसंतक्रतूत ते झाड मात्र पुर्ण मोकळे उभे होते, 
तरी ते अत्यंत तृप्त वाटत होते.' पुढे आपली 
उत्कट जीवनेच्छा तो पुढील शब्दांत व्यक्‍त करतो-- 
“ आयुष्यातील प्रत्येक क्षण म्हणजे केवळ काळाचा एक 
कण न करता एक सुगंधी अनुभव, चिरंतन स्मृती होईल, 
अश्या तर्‍हेने मला भाता तुझ्यासह जगावयाचे आहे.' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पण या संभाषणातून ऑफियसच्या एक गोष्ट 
लक्षात येते की, ' आपण मृत्यू नुसता पाहिला आहे, 
प्रिय व्यक्‍तीच्या मृत्यूचे दुःख भोगले आहे; पण युरि- 
डिसीने मृत्यूला प्रत्यक्ष स्पर्श केला आहे. मृत्यू तिने 
साक्षात अनुभवला आहे. त्यामुळे ती पुर्वीसारखे उत्कट 
आनंदी जीवन उपभोगू शकणार नाही. कारण कोण- 
ताही सुखक्षण उत्कटतेने भोगत असता त्याला मृत्यू 
विळखा घालून बसला आहे; ही जाणीव तिला राहील. 
क्षणभंगुरतेच्या, नश्‍वरतेच्या या जाणिवेमुळे ती जीवत 
खऱ्या अर्थाने उपभोगू शकणार नाही. ऑफियसच्या 
उत्कट सुगंधी आठवणींना उत्तर देताना ती म्हणते- 
। पण ऑफियस त्या हिरवट दिवसांत आपण अगदी 
वेडे होतो. नाही ? आता मला ते' सगळे भावडे, बालिश 
वाटते. पॉपीची फुले काही काळाने मातीमोल होतील 
आणि त्यांच्या रंगांनी रंगलेली पावलेदेखील अमर 
नाहीत... उत्कट आनंदाचे आपण गोळा करीत असलेले 
क्षण म्हणजे अखेर मृत्यूच्या गळघात घालावयाच्या 
हारातील मणी आहेत.' तेव्हा कोवळ्या मधुर काव्य- 
मय क्षणात जीवनाची सार्थकता शोधणारा ऑफियस 
आणि मृत्यूच्या जाणिवेने अस्तित्व निर्थक मानणारी 
यूरिडिसी असा या दोन दृष्टिकोणांतला अंतःसंघषे इथे 
प्रतीकात्मक पातळीवर व्यक्‍त झाला आहे. भाधुनिक 
मानवाचा अस्तित्वार्थशोधाचा प्रश्‍न इथे मिथ्याच्या 
आशयाला भिडतो आणि पुढे अधिकाधिक गडद व 
अघोरेखित होत जात कथेचा गाभा व्यापुन टाकतो. 

यूरिडिसीच्या या मृत्यूच्या जाणिवेने निरथक व 
पोकळ बनलेल्या अस्तित्वाच्या भयप्रद दश्ंनाने ऑफि- 
यस उरी दुभंगून जातो. आपणाला हवी होती ती 
यरिडिसी ही नव्हे; ही कुणीतरी वेगळीच अनोळखी 
य्‌रिडिसी आहे, असे त्याला वाटू लागते. मग त्याला 
असा प्रश्‍न पडतो; “ देवा, आता निणंय घेण्याचे हे 
मला न पेलणारे स्वातंत्र्य तू माझ्यावर का लादलेस? '- 
यूरिडिसीचा स्वीकार करावा को करू नये, यासंबंधी 
निर्णय घेण्याचे हे स्वातंत्र्य आहे. पण या स्वातंत्र्या- 
बरोबरच जबाबदार्‍याही येतात. परिणामांचा स्वीकार 
करावा लागतो. ऑफियसच्या पुढील शब्दांतून ही 
जाणीव व्यक्‍त होते. “या क्षणाचा निर्णय माझा मीच 
घेतला पाहिजे. हे भयानक स्वातंत्र्य तू मला का 
दिलेस ? कोणत्या आधारे मी माजा निर्णय घेऊ ? 
असला प्रत्येक अनुभव अभूत, अद्वितीय असतो. त्यामुळे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


मे, १९८९ 


गाठोला पूर्वज्ञान नसते, आधाराला कसलेही मार्गदशन 
नसते. आणि काहीही निर्णय घेतला तरी एक असह्य 
शिक्षा कपाळी येतेच. देवा, या क्षणी मी काय 
करावे?...! 

अखेर त्याचा निर्णय होतो व तो ज्ांतपणे विचार- 
रकक व जाणूनवुजून मागे वळून पाहतो. तत्क्षणीच एक 
आते किंकाळी फोडून यूरिडिसीची वाऱ्यामधल्या 
सावलीसारखी धूसर हालती छाया नष्ट होते. अखेर 
यूरिडिसौला गमावण्याचा निर्णय तो घेतो. पण मग 
त्याला जाणवते की, ' आपण हा निर्णय घेतला खरा, 
पण दुसरा निर्णयदेखील शक्‍य होता,' या विचाराने 
त्याचे मन पुन्हा द्विघा होते आणि कृष्णलोकात तो 
यूरिडिसीमागोमाग पुन्हा परत येतो. 

| तेव्हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, अनेक निर्णयांच्या 
सभाव्य शक्‍यता वा निवडीचे पर्याय, त्यांतून एक 
निर्णय निवडताच येणाऱ्या जबाबदारीची जाणीव व ती 
जबाबदारी धरर्याने पेलण्याची मनोभूमिका यांसारखे 
आधुनिक अस्तित्ववादी विचारसरणीच्या गाभ्याशी 
असलेले मूलघटक वा सत्त्वे (इसेन्स) व त्यांतून निर्माण 
होणारे प्रश्‍न जी. एं. नी ऑफियसच्या मिथ्याचा वापर 
करून या कथ्चेत कलात्मकतेने उपस्थित केले आहेत. 

ऑफियस पुन्हा कृष्णलोकात परत येतो. तेव्हा 

त्याच्यापुढ आणखी एक पर्याय ठेवला जातो. य्‌्रिडिसी 
सहा महिने ऑफियसजवळ सूर्यप्रकाशात राहील 
उरलेले सहा महिने अंधारात राहील, अशी वक धि 
ऑफियसला देऊ करतो. पण आता निर्णय न 
स्वातंत्र्य यूरिडिसीचे असते व ती ऑप पुडा 
उन्हा जाण्यास नकार देते. तेव्हा पा आत 
गिह री स्पष्ट होते की, ऑफियस 
थ्य जी. ऐं 
अका म अस्तित्ववादी दृष्टि- 
को र . हली आहे. इथे ऑफिय- 
सला पडणारे प्रश्‍न-निर्णयस्वातंत्र्य न ऱ्य व ह 
प्रश्‍न-हे लादले गेल्याचे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 

1 _) 
र १-७ 
१ १" ऱ्य 
२५93 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऑफियस : दोन दृष्टिकोण 


तसेच मनोगतांतून व्यक्त ज्ञाली आहेत. कथेच्या आदा- 
याचे हे वैचारिक तत्त्वचितनात्मक घटक मूळ अस्तित्व- 
वादी गाभ्याला पूरक व संवादी ठरतात. शिवाय 
अस्तित्ववादी विचारसरणीच्या मुळाशी असलेले व्यस्त- 
तेचे-असंगतीचे तत्त्व व त्याचे प्रतिपादन करणारी 
सिसिफसची मिथ्य यांचा संदर्भही कथेत येऊन गेला 
आहे ( पर्वताच्या शिखरापर्यंत रिळा ढकलत न्यायची, 
पण तेथे पोचल्यावर ती खाली कोसळून पुर्वजागी येते. 
पण शिखरापर्यंत न जाता ती अर्ध्यांवर्नच खाली येऊ 
लागली, तर त्या धडपडीला जास्त अर्थ येतो का ?-). 
सिसिफसच्या मिथ्यमधून विसंगतीचे तत्त्वज्ञान प्रकट 
होते. त्याच्या आधारे मानवी अस्तित्वाची निरर्थकता, 
कार्यकारणभावाचा अभाव, संवादशून्यता जी. ए. 
प्रतीकात्मक पातळीवर व्यक्‍त करतात. “ ऑफियस ऱ्या 
कथेचा अस्तित्वाथशोधक गाभा व त्याची वैचारिक, 
चितनक्षील संरचना पुर्ण स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने 
अस्तित्ववादी विचारसरणीचा थोडक्यात परिचय करून 


घेणे दृष्ट ठरेल. त्या पार्श्वभूमीवर ही कथा अधिक 


उलगडू शकेल. 

“ अस्तित्ववाद ! ही आधूनिक पाहिचिमात्य तत्त्व- 
ज्ञानातील एक प्रमुख विचारसरणी व दृष्टिकोण आहे. 
डॅनिश तत्त्वज्ञ सरेन किकेंगॉरने तिची प्रथम मांडणी 
केली. माणसाची परिस्थिती, मानवी अस्तित्वाचे स्वरूप 
व जीवनशेली यांविषयी काही मूलभूत प्रश्‍न अस्तित्व- 
वादी तत्त्वज्ञ व विचारवंत यांनी उत्कट जिव्हाळ्याने 
उपस्थित केळे आहेत. जर्मन तत्त्ववेत्ते काले यास्पर्स, 
माटिन हायडेगर, फ्रेंच साहित्यिक झां पॉल सार्त्र, 
आल्बेअर काम्यू, तसेच गाब्रीएल मार्सेल, वुल्टमान 
प्रभृती विचारवंतांनी या विचारसरणीत मोलाची भर 
घातली आहे. 

विश्वाचे स्वरूप बुद्धिप्रणीत आहे, विश्‍व म्हणजे 
बुद्धिप्रणीत तत्त्वांचा मूर्त आविष्कार; वृद्धी हेच माणसा- 
चेही खरे स्वरूप असल्याने त्याला या विश्‍वात स्वतःची 
ओळख पटते, विश्वाचे ज्ञान होऊ शकते, त्याला 
अनुसरून जीवनमार्गाची कल्पना करता येते ब तसे 
जगल्याने साफल्य प्राप्त होते, अशी भूमिका हेगेल 
प्रभती तत्त्वज्ञ मांडत आले, या भूमिकेला अस्तित्व- 
वाद्यांचा मूलभूत विरोध होता. 

किकॅगॉरच्या मते, माणूस हा काही विश्वाचे स्वरूप 


तटस्थपणे समजून घेणारा द्रष्टा नाही. मूलत: तो कर्ता 


अनुक्रमणिका 


, 


आहे. आपण काय करावे, कसे जगावे हे त्याला स्वतः 
निर्णय घेऊन ठरवावे लागते. मानवी अस्तित्वाचे स्वरूप 
वृद्धिप्रणीत नसल्याने मूलतः ते निर्थक आहे, तसेच 
बौद्धिक दृष्टया विश्वाला साजेसा जीवनमार्ग व तसे 
जगणे म्हणजे चांगळे जगणे, हेही काही खरे नाही. 
वस्तुनिष्ठ दृष्ट्या योग्य असा जीवनमार्ग नसतोच. 
योग्य जीवनमार्ग स्वतःलाच निवडावा लागतो व 
त्यासाठी वस्तुनिष्ठ निकष उपलब्ध नसतात. एखाद्या 
विवक्षित जीवनमार्गात जे काही अंतहित, अन॒स्यत 
असेल त्याचे स्वरूप स्पष्ट करणे एवढेच बद्धीचे कार्य; 
त्याचे समर्थन करणे नव्हे. अक्या वेगवेगळया जीवन- 
मार्गांमधून एकाची निवड आपल्याला करावी लागते' व 
ही निवड निराधार, स्वेच्छेने केलेली असते, वद्धिनिष्ठ 
निकषांच्या आधारे नव्हे. र 
किकॅगॉरने सोंदर्यान्वेषी व नेतिक-धामिक असे 
भिन्नभिन्न जीवनमार्ग कल्पिले आहेत. सोंदर्यान्वेषी हा 
केवळ अनुभवांचा रस चाखण्यासाठी जगत असतो. 
( ऑफियस हा अशा सोंदर्यान्वेपी जीवनपंथाचा प्राति- 
निधिक म्हणता येईल. ) सोंदर्यान्वेषी जीवनपंथाच्या 
निकषांनुसार नैतिक जीवन शुष्क, नीरस ठरेल; तर 
नैतिक निकबांनुसार सोंदर्यान्वेषी जीवन थिल्लर व 
वेजवावदार ठरेल. (ऑफियस व यूरिडिसीच्या संवा- 
दांतून हा दृष्टिकोणांतला अंतविरोध व्यक्‍त होतो. ) 
मानवी अस्तित्वाचे स्वरूप बुद्धीला अनाकलनीय, परके 
व न पटणारे असल्याने ते श्रद्धेने स्वीकारावे लागते. 
वृद्धीच्या निकषांना ते उतरणारे नसल्याने निरथक 
असते, त्याच्याशी प्रामाणिक राहण्यात यातना भोगाव्या 
लागतात. धार्मिक जीवनाचे सार त्याच्या आंतरिकतेत 
असते. ही आंतरिकता म्हणजे ईइवरासमोर माणस 
स्वतःशीच जो संबंध जोडतो ती. माणसाला स्वत:च्या 
स्वरूपाचा शोध घ्यायचा नसतो, तर ते घडवायचे असते. 
हे घडवण्याचे स्वातंत्र्य त्याला असते. हे स्वातंत्र्य मानवी 
जीवनाचे सार आहे. पण व्यकती स्वतंत्र आहे याचा 
अर्थ व्यक्तित्वाच्या गाभ्यात श्यून्यता, रिवतता आहे 
ही माणसाची तिरथंकता. माणसाचे हे स्वातंत्र्य ध्दगज 
त्याचे असह्य, यातना देणारे असे ओझे आहे; पण तौ 
त्याची प्रतिष्ठाही आहे. माणूस स्वतःच्या अस्तित्वाला जो 
आलय देतो, तो स्वतंत्रपणे निवड करूनच देतो. मानवी 
अस्तित्व म्हणजे एक वास्तव नाही, तर अनेक पर्यायी 
शक्यतांचा संभार आहे. या पर्यायांतुत एकाची निवड 


: 


2 झे” क ४ 
प्यावी -- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


टू नवभारत 


करावी लागते व या निवडीच्या स्वातंत्र्यामुळे व्यक्तीवर 
प्रचंड जबाबदारी येऊन पडलेली असते. त्यातून वेशविक 
स्वरूपाचे भय वा विभीषणा (ट्रेड) नाणि चिंताकुलता 
वा परिवेदना (आंग्स्ट) ह्याही अस्तित्वाच्या अनुभवाचा 
भाग होऊन बसतात. भीतीला निश्‍चित विषय असतो, 
ती कशाची तरी भीती असते, तसा विभीषणेला विषय 
नसतो. मानवी स्वातंत्र्याच्या वुडाशी जी रिक्‍तता किवा 
शून्यता असते, त्यात या विभीषणेचा उगम असतो व 
ती अवघ्या अस्तित्वालाच व्यापून टाकते. 

[ ऑफियसपुढे जे निर्णयाचे स्वातंत्र्य आहे, ते त्याने 
स्वेच्छेने पत्करलेले नाही, ते देवाने त्याच्यावर लादले 
आहे. त्या स्वातंत्र्याचे ओझे त्याला असह्य होते, त्यातून 
यातना निर्माण होतात, मनाची भयाकूल अवस्था होते 
आणि एकदा एक निर्णय घेतल्यानंतरही आपल्याला 
दुसरा पर्याव उपलब्ध होता, अशी त्याची द्विधा 
मनःस्थिती होते. अस्तित्वाचे प्रश्‍न भोगत असलेल्या 
आणि त्यातल्या अंतविरोधाने, शून्यरिक्‍ततेने, निरथक 
विसंगतीने ग्रासून गेलेल्या व भयव्याकुळ बनलेल्या 
आधूनिक मानवाचीच हो मानसिकता आहे]. 

काले यास्पसंच्या विचारसरणीवर किर्केगॉरचा 
प्रभाव आहे. माणसाचे प्रत्यक्ष घडलेले जे व्यक्तिमत्त्व 
असते, त्याच्यामागे एक मूलभूत निवड असते. तो दुसरेही 
काही बनू शकला असता; पण ती दाक्‍्यता सोडून 
तो प्रत्यक्षात जसा आहे तसे बनण्याची निवड त्याने 
केलेली असते. या निवडीबरोबरच विदवाच्या स्वरूपा- 
विषयीची एक कल्पनाही त्याने निवडलेली असते. ह्या 
मलभत निवडीच्या महत्त्वावर किकेगॉरने भर दिला 
व त्याचाच प्रभाव यास्पर्सवर दिसतो. माणसाच्या 
दश्य व्यक्तिमत्त्वामागे ही मूलभूत निवड करणारा जो 
“स्व 2. खराखुरा स्व आहे त्याचा प्रत्यय निकराच्या 
सीमान्त प्रसंगांमध्येच प्रकर्षाने येतो. मृत्यूची किवा 
अपराधित्वाची उत्कट जाणीव किंवा विभौोषणा 
यांसारखे सीमान्त प्रसंग असतात, तेव्हाच आपल्याला 
निवड करावी लागते, याची जाणीव माणसाला होते. 

साटिन हायडेगरनेही मृत्यूच्या जाणिवेच्या प्रका- 
शात मानवी अस्तित्वाचा अर्थ शोधला आहे. आपल्या 
जाणिवेच्या अस्तित्वाचे प्राथमिक स्वरूप म्हणजे आपले 
जगातळे, स्थित अस्तित्व (डाझाइन). हे स्थित 
अस्तित्व म्हणजेच अस्तित्वाविषयीची आस्था (कन्सर्न) 
होय. आता आपल्या अस्तित्वाला व्यापणारा, त्याला 


मे, १९८९ 


त्याचे स्वरूप देणारा एक विझ्षेष म्हणजे ते सीमित, 
सान्त असते. मृत्यूने ते संपुष्टात येते. दुसरा विशेष 
असा को ते क्षणाक्षणात विखुरलेले असते; पण त्याच- 
वरोवर आपल्यापुढे भविष्यकाळ ठाकलेला असतो. तो 
निर्घारित, बंदिस्त नसतो; तर उघडा अनावत असतो. 
आपल्या अस्तित्वाला ञपणच खूप देण्याची शक्‍यता 
असते आणि या शक्यतेची, स्वातंत्र्याची जाणीव- भापण 
असे रूप दिले नाही तर भापले अस्तित्व केवळ शून्य 
भाहे ही जाणीव म्हणजेच विभीषणा... आपल्या समग्र 
अस्तित्वाची- म्हणजेच ते मृत्यूने सौमित झाले आहे 
आरपार भेदळे आहे- जाणीव वाळगून जगणे हाच द 
विभीषणतेला तोंड देण्याचा मार्ग भाहे. या जाणिवेत 
सदसदवृद्धी (मी काय व्हावे, याची जाणीव) आणि 
अपराधित्वाची ( मी अन्य काय होऊ शकतो याची 
जाणीव) यांना स्थान असतेच. 

झां पॉल सार्त्रनेही हायडेगरच्या तत्त्वमीमांसेळा 
अनुसरून आपली भूमिका मांडली. वस्तू केवळ असतात: 
त्या आगंतुक असतात व म्हणून निरथक असतात. 
उलट, माणसे आपल्या अस्तित्वाला अर्थ देऊ झ्कतात; 
पण असा अर्थे देईपर्यंत अस्तित्व निरथकच असते, 
माणूस या निरथंकतेला विटलेला असतो. त्यातुन सुटक । 
होण्याचा मार्ग म्हणजे मानवी अस्तित्वाचे स्वयंसिद्ध 
स्वरूप मानण व त्यानुसार जगणे; पण हो दांभि ा. 
(वॅड फेथ) झाली. कारण मानवी अस्तित्वाला क 
असे पुर्वनिदचित स्वरूप नसते. अस्तित्व प्रथ तुक 
आणि त्याचे स्वरूप आपल्या निवडीप्रमाणे ना कळा 

आल्वेभर काम्यूनेही माणसासमोर असलेले नक 
हे त्याला सववस्वी , परके असल्याचे म्हटले आहे वू 
ईइवरनिमित नाही वा त्याच्यात वृद्धिप्रणीत तर: ने 
मूर्त झालेली नाहीत. ते भागंतूक व म्हणन की 
भाहे. स्वतःची मूल्ये स्वत: निर्माण करणारा, ह्या 
मूल्यांना विश्‍वात आघार आहे अशी खोटी आशा ग 
वाळगणारा, पण आधार नाही म 
आहारी न जाणारा माणूसही निरथं 
ही खरीखुरी परिस्थिती ओळखन जग 
पणे जगणे होय. र 

6 गात्रीएल मार्सेलू हा ईश्‍वरवादी 

गूढे यांत त्याने भेद केला आहे. वेज्ञा 
स्वरूपाच्या समस्यांकडे आपण तटसर्‌ 
वस्तुनिष्ठ रीतीने त्यांचा उल्गडा 


म्हणून निराझेच्या 
क भाहे. माणसाची 
ण म्हणजे भव्याज- 


भाहे. समस्या व 
निक वा गणिती 
धतेने पाहू शकतो. 
केरू शकतो, प्ण 


््् हि ७५ 


ऱ्ै 3 
रि 


> ण 
प्य १ ळं तुत क्री 
८ 00010), ७ 
हट. (लि; 
विका - र | ".&*नवभारत ठे की 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


ऑफियस : दोन दृष्टिकोण 


जेव्हा समस्या मानवी अस्तित्वाविपषयी असते; तेव्हा 
ती एक गूढ असते. कारण ह्या समस्येकडे पाहण्याचा 
आपला दृष्टिकोण त्या समस्येचाच भाग असतो. तटस्थ 
दृष्टिकोणातून समस्येचा उलगडा करता येत नाही. 
पण प्रेम, निष्ठा, श्रद्धा यांचे अधिष्ठान जर विचाराला 
लाभले तर तिचा उलगडा करता येतो. आणि हे ज्ञान 
केवळ वैचारिक नसते, आपल्या जीवनाला उजळून 
टाकणारा तो प्रकाश असतो. 

मानवी जीवनाच्या ज्या मर्यादा आहेत, विशेषत: 
जीवनाला वेढून व आरपार भेदून टाकणारे मृत्यूचे ज 
वास्तव आहे त्याची यथार्थ जाणीव बाळगून अव्याज- 
पणे कसे जगावे, हे ख्रिस्ताच्या उदाहरणात मूर्त झाले 
आहे, असे वुल्टमान म्हणतो. 

[ संदर्भ : ' मराठी विश्वकोश ', खंड १ ] 

अस्तित्ववादी विचारघारेतल्या या वेगवेगळया 
प्रवाह-उपप्रवाहांच्या पाहवेभूमीवर “ऑफियस * या 
कथेतल्या वंचारिकतेचे स्वरूप अधिक उलगडून पाहता 
येईल. 

ऑफियस हा किकंगॉरप्रणीत सोंदर्यान्वेषी जीवन- 
पंथाचा पाईक आहे, हे आपण पूर्वी पाहिले आहेच. 
त्याची संगीतात रमण्याची, कलावंताची तन्मय वृत्ती; 
दैवी, स्वर्गीय संगीत निर्माण करण्याचे सामर्थ्य; उत्कट 
सुखलोलूप वृत्ती व तीव्र जीवनेच्छा; यूरिडिसीवरचे 
उत्कट प्रेम व तिच्य़ा आतंव्याकुळ स्मृती; त्याच्या संभा- 
पणातले निसर्गसोंदर्याचे काव्यात्म तपशील यांसारख्या 
गोष्टी त्याच्या सोंदर्यान्वेपो जीवनपंथाच्या निदर्शक 
भआाहेत 

यरिडिसीच्या मृत्यूने ऑकियसला मानवी अस्ति- 
त्वाच्या सान्ततेची, सीमिततेची जाणीव होते ( माटिन 
हायडेगरच्या अस्तित्ववादी भूमिकेत मृत्यूच्या जाणिवेने 
मानवी अस्तित्वाला ज्या मर्यादा येतात, त्यांचा 
विचार आहे ). मृत्यूने अस्तित्व संपुष्टात येते, 
जीवनाच्या क्षणभंगुरत्वाची जाणीव अस्तित्वाला ग्रासून 
टाकते. ह्यामुळे जगण्याला काही अधिक अर्थ येतो 
का ? - ऑफियसच्या व देवाच्या संभाषणातून हे 
प्रश्‍न उपस्थित होतात. 

ऑफियसला मृत्यूची केवळ जाणीव आहे, तर 

यरिडिसीला मृत्यूचा साक्षात स्पर्श झाला आहे. तिने 
मत्य प्रत्यक्ष भोगला आहे. त्यामुळे ती ऑफियसमागून 
परत येते, तेव्हा त्यांच्या झालेल्या संभाषणातून तिचे 


अनुक्रमणिका 


७ 


यापुढचे मरणोत्तर अस्तित्व हे मृत्यूच्या जाणिवेने सतत 
ग्रासलेळे असणार; जगण्याच्या प्रत्येक क्षणाला मृत्यूचा, 
विनाशाचा विळखा असल्याची ही जाणीव तिच्या 
वोलण्यातून व्यक्‍त होते. त्याविषयीची आपली भावना 
ऑफियस देवाजवळ पुढील शब्दांत बोलून दाखवतो- 

“येथून जाताना माझ्याबरोबर जी स्त्री आली 
ती, तिचे नाव यूरिडिसी असूनही, माझी, मला माहीत 
असलेली यूरिडिसी नव्हती. मला आता पुर्ण अज्ञात 
आहे असा तिच्यात समूळ वदल झाला होता. मृत्यू 
भोगलेली व्यवती आणि मृत्यू घडतो हे केवळ माहीत 
असलेली व्यक्‍ती, यांच्यात फक्त एका काळ्या क्षणा- 
चेच अंतर नसते. प्रत्येक सुख नञसक्तीने तळव्यावर 
घेऊन त्यातच रमून जाणारी पूर्वीची यू्‌रिडिसी मला 
सोबत हवी होती; आणि ती तर आता संपुर्णपणे नष्ट 
झाली आहे. जी माझ्या पाठोपाठ येत होती, तिच्यात 
तर मृत्यू विषाप्रमाणे भिनून राहिला होता ... मी 
फुलांकडे पाहत असताना तिला त्याच वेळी त्याच 
फुलांचा नाश दिसणार. पाखरांच्या गीताने मी मोहरून 
गेलो, तर तिला त्याच स्वरात पंख पसरून निर्जीव 
झालेले पाखरू आठवणार ! राजन, इतकेच नाही, तर 
पूर्वीप्रमाणे मी तिच्याशी कधी एकान्तात बोलूच शक- 
णार नाही, कारण त्या वेळी तिच्या शेजारी सतत उभें 
राहून एक सांगाडा आपली सावली आमच्यावर टाकत 
राहील. मानवालाच नव्हे, तर सर्वच प्राणिमात्रांना 
मृत्यू अटळ आहे, हे मला माहीत आहे, पण तेवढ्या- 
साठी प्रत्येक क्षण त्याच्याच छायेत जगत राहणे मला 
कदापि साहवणार नाही.” 

( प्रसिद्ध रशियन कथाकार ल्िओनिद आंद्रेयेव्ह 
याने * बायवल “मधील लाझारस या पौराणिक व्यक्‍्ति- 
रेखेवर आधारित, ' लाज्ञारस ' ही मिथ्यकथा लिहिली. 
लाझारसच्या मृत्यूनंतर तीन दिवसांनी येशू ख्थरिस्ताच्या 
कृपाप्रसादाने लाझारस थडग्यातून पुन्हा जिवंत होऊन 
बाहेर पडला. या आख्यायिकेवर ही कथा आधारित 
आहे. मृत्यूच्या तीन दिवसांच्या सहवासाने लाज्ञा- 
रसच्या डोळ्यांत मृत्यूच्या विषाचे गरळ भिनते आणि 
ज्या ज्या वस्तूवर लाझारसची दृष्टी पडेळ, ती विनाश 
पावते. त्याची नजरच विषारी व विनाशकारी बनते. 
मदिराभकक्‍्त मित्रांचा धुंद आनंदी मद्यमेळावा, तरुण 
प्रेमिकांचे प्रणयाचे गहिरे क्षण ज्ञानमहर्षीची कधीही 
त विझणारी ज्ञानाची मशाल, संगीतादी कलांमधले 


ष्ट रि 


2 जं न ५ 
जा ८ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डी": अमृतमहोत्सवी, ) 


1 क 
तुमिव्मात प्व्> री 
नवभारत ठे 

७५ द 


९ ७४ 
१.00. 


अव" 


क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


८ नवभारत 


दिव्य, अलोकिक सुखाचे क्षण यांसारखे उत्कट जीवनो- 
पभोगाचे विविध अनुभव लाझारसची दृष्टी पडताच 
नष्ट होतात, नासून जातात. लाझारसच्या अस्तित्वाने 
सर्वत्र विनाशाची अवकळा पसरते. अखेर या अरिष्टातून 
सुटका व्हावी म्हणून लाझारसचे डोळे फोडले जातात 
व एकाकी अंधळा लाझारस मरणाची वाट पाहत 
वाळवंट तुडवत भटकत राहतो. असा समर्थ आशय 
असलेली ही रशियन वाडूमयातली उत्कृष्ट मिथ्यकथा. 
मृत्यूच्या स्पर्शाने ग्रासलेल्या य्रिडिसी'च्या अस्तित्वाचा 
विचार करीत असता * लाज्ञारस ' कथा आठवणे तसे 
स्वाभाविकच आहे ). 

ऑफियसचा सोंदर्यान्वेषी दृष्टिकोण व मृत्यूच्या 
स्पर्शाने ग्रासळेळे यूरिडिसीचे अस्तित्व यांत मूलतःच 
एक अंतविरोध दडलेला आहे. उत्कटतेने व रसरसून 
जीवन उपभोगणार्‍या व्यक्‍तीला मृत्यूच्या त्यावर सतत 
पसरलेल्या छायेची व जीवनाच्या क्षणभंगुरत्वाची 
जाणीव असह्य ठरेल, हे उघडच आहे. अस्तित्वाचा 
प्रत्येक क्षण मृत्यूच्या अदृश्य विळख्याने वेटाळलेला 
आहे, ही कल्पनाच त्याला सहन होण्यासारखी नाही. 
म्हणून ऑफियस यूरिडिसीचा जाणीवपुर्वक त्याग करतो. 
* मागे वळून पाहिले तर यूरिड्सी माघारी जाईल ी 
दी अट नसून सवल्त आहे, असे त्याला त्यामुळेच 
वाटते. 

देव दुसर्‍या वेळी यूरिडिसीला ऑफियसवरोवर सहा 
महिने पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवतो, तेव्हा त्यामागेह 
ऑफियसल्ा अस्तित्वाच्या क्षणभंगुरत्वाची सतत जाणीव 
असावी व त्या जाणिवेतच त्याने जीवन जगावे, हा हेतू 
असतोच. देव ऑफियसला म्हणतो; “* तू जर एकटाच 
राहिलास तर वाहत्या, क्षणिक सुखात रमून जाशील 
व ते सुख आणि ते उपभोगणारा तू, दोघेही कधीतरी 
संपुन जाणार याचे तुला भान राहणार नाही. असल्या 
तात्पुरत्या ओलाव्याला अंतिम ध्येय | पावल्याने आवर 
ष्याला थिल्लरपणा येतो आणि मनोरंजन म्हणजे सुख 
असा भ्रम निर्माण होतो. यूरिडिसी तुझ्या जेजारी 
असल्यास तुझ्या हातून असला वेडेपणा घडणार नाही. 
तुला तुझ्या आयुष्याच्या क्षणभंगुरतेचे चांगले भान 
राहील.' पुढे या क्षणभंगुरतेमुळेच जीवन अधिक उत्क- 
टतेने जगता येते व सोंदर्यासकती अधिक तौत्र होते, 
असे तत्त्वज्ञान तो मांडतो- * याच भानामुळे तुझ्यातीळ 
सोंदर्यासक्ती जास्त उत्कट होऊन तुझे अयुष्य 


अनुक्रमणिका 


मे, १९८९ 


उजळून जाईल, क्षणभंग्रतेने माणसाने विपण्ण का 
व्हावे हेच मला समजत नाही. अरे, तो तर तुप्रश्या 
आयुष्याचा वोधस्वर आहे. ” देव अमर असल्यामुळे 
असल्या उत्कट सुखक्षणांना मुकतात. अमर, चिरंतन 
हे अगदी वायफळ शब्द आहेत. कुठलाही देव 
कधी फुल्झाडाकडे विस्मित नजरेने पाहत त्यातले 
सोंदर्य टिपणार नाही, की देवता कधी आपले म्‌ल 
कडेवर घेऊन मातृप्रेमाने त्याच्याकडे पाहणार नाही. 
कारण त्यांना तशी गरज भासत नाही. कुठल्याही 
गोष्टीत घाई करण्याची आव्यकता वाटत नाही. 
आज नाही तर उद्या अशी एकदा सवय झाली कौ 
नसले तरी चालते. उल्ट, प्रत्येक सुंदर वस्तू संपणार 
किवा आपण स्वत: नाहीसे होणार ह्याची जाणीव 
असली की जास्त उत्कटपणे, हावरेपणाने भोग घेण्याची 
लालसा माणसामध्ये वाढते. आपला प्रवास अगदी 
तात्पुरता आहे व या वाटेने पुन्हा कधी येण्याची संधी 
मिळणार नाही हे जाणवताच रस्त्यावरचे एखादे साधे 
रानफूलदेखील स्वत:च्या गूढ, भद्वितीय सोंदर्याने भारून 
टाकते. हे फक्‍त मानवाच्या वावतीतच घडू 
देवाच्या बाबतीत ते शक्य नाही, कारण तो अमर 
असल्याने त्याला तशी घाई वा गरज वाटत नाही. 
मानवी अस्तित्वाच्या संदर्भात सोंदर्यासक्‍्ती आणि 
संततिप्रेम या दोन भावना फार महत्त्वाच्या आहेत. 
आणि त्यांचा उगम क्षणभंगुरतेच्या जाणिवेतच माहे. 
मानवी अस्तित्वाचे हे एक विधायक अंगही मानता 
येईल. मृत्यूच्या सततच्या जाणिवेने जगण्याला अधिक 
अथ प्राप्त होतो, क्षणभंगुरत्वाच्या भानाने सौंदर्यासक्ती 
अधिक उत्कट होते, असा या भूमिकेचा थोडक्यात 
आडाय आहे. 

मानवी अस्तित्वाला वेढून असलेली मृत्यूची 
जाणीव व मानवी अस्तित्वाच्या मर्यादा यांचे संदर्भ 
या कथेत अन्यत्रही आले आहेत. उदाहरणार्थ- 

* मृत्यू हा एकच सत्यक्षण आहे व त्यावर रूपक-- 
उत्प्रक्षांची वस्त्रे क्षणभरदेखील न टिकता तात्काळ 
अळून जातात ' ... ' जिवंत असता वैतागाने अनेकदा 
रृत्यूहा साद घालणारी माणसे, मृत्यू खरोखरच 
आल्यावर पुन्हा त्याच दाहक आयुष्याकडे जाण्यासाठी 
हेराण होतात हे पाहुन त्याला फार विस्मय वाटला 
व ज आहे ते माचर नको हो भावना मानवी जीवनाचा 
शापच आहे कौ काय, असे त्याला वाटन गेले. 1: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


> र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऑफियस : दोन दृष्टिकोण ट्‌ 


वेदना, मृत्यूत वेदना, मृत्यूनंतर वेदना- आणि तरीही 
हे सगळे ज्याचा परिणाम आहे त्याच आयुष्याकडे पुन्हा 
परत जाण्याची आसक्ती, या सार्‍यांबद्दल त्याला फार 
गूढ वाटू लागले! (ऑफियस कृष्णलोकात प्रवेश करीत 
असता, वाटेत अतृप्त मृतात्म्यांची आक्रंदने त्याला ऐकू 
येतात, त्या प्रसंगी त्याच्या मनात आलेले विचार) - 

* वाट्याला अमर्याद दुःख पण ते सहन करण्याची 
मर्यादित शक्‍ती; अपार आकांक्षा, पण त्या साध्य 
करण्यासाठी क्षीण सामर्थ्य, सावल्यांच्या जगात त्यातल्या- 
त्यात कमी चंचळ अशा सावल्यांचा आधार घेत जीवन 
जगण्याचा कपाळी आलेला शाप; अमृतवीज पेरूनहीं 
हाती विषफळच पडण्याची वाधा- असा हा मानव ] 7-- 
या मानवी अस्तित्वाच्या मर्यादा होत. 

या कथेत मानवी सुख, ज्ञानाच्या मर्यादा, नियतीचे 
सार्वभौमत्व, देवत्वाच्या कल्पना यांविषयीचे तुरळक 
विचारही आहायाच्या अनुषंगाने अधूनमधून आले 
भाहेत; पण अस्तित्वस्वरूपाच्या शोधाच्या संदर्भात ते 
तसे महत्त्वाचे आहेत. उदाहरणार्थ- 

* परिपूर्ण ज्ञान म्हणजे का क्षितिजावर उगवलेले 
एक तेजस्वी नक्षत्र आहे, की तिकडे बोट दाखवून 
कोणीही म्हणावे, ते पाहा अंतिम ज्ञान ! ज्ञान ही सतत 
घडत राहणारी एक प्रक्रिया आहे आणि म्हणूनच 
* अंतिम ज्ञान ' या शब्दांना अर्थच नाही. परिपूर्ण झाले 
की ज्ञान मरते, आणि ज्ञान असेल तर ते परिपूर्ण होत 
नाही.'- आणखी एके ठिकाणी, ' स्वत:च्या मर्यादा 
ओळखणे म्हणजेच ज्ञान ' असाही विचार आला आहे. 

सुखासंवंधी- ' नाहीतरी अखेर सुख म्हणजे एक 
अटळ तडजोडच असते. परिस्थितीच्या पुढे पण आपल्या 
आकांक्षेच्या सदैव अलीकडेच कोठेतरी सुखाचे स्थान 
असते '- अशी मर्यादा दाखवून दिली आहे. 

एके ठिकाणी- जर परमेश्‍वर अगम्य आहे तर 
तो खुद्द स्वतःलाही अगम्यच आहे *- तेवढया पुरते 
त्याचेही ज्ञान अपुर्णच नव्हे का १- असाहो विचार 
आला आहे. म्हणजे परिपूर्ण ज्ञान परमेश्‍वराच्याही 
आवाक्यात नाही. | 

ही सर्वे चितनसूत्रे एका व्यापक अशा वैचारिक 
अनभतीचाच भाग आहे. समग्र सानवी अस्तित्वाचा 
वैचारिक अनुभूती हा एक अंगभूत व अटळ भाग 
असल्याने इथे त्यांची अपरिहार्यता जाणवते. 

न, भा. २ 


अनुक्रमणिका 


आल्वेअर काम्यूने आपल्या अस्तित्ववादी दर्शनाची 
उभारणी मानवी अस्तित्वाच्या निरथंकतेच्या व मूलभूत 
विसंगती-व्यस्ततेच्या ( अँब्सडिटी ) पायावरच केली 
आहे. त्यासाठी त्याने सिसिफसच्या मिथ्यचा आधार 
घेतला आहे. त्याचा “ द मिथ्य ऑफ सिसिफस हा 
तात्त्विक प्रबंध प्रसिद्धच आहे. त्या सिसिफसच्या 
मिथ्याचा संदर्भ या कथेतही आला आहे. (“ पर्वताच्या 
शिखरापर्यंत शिळा ढकलत न्यायची, पण तेथे पोहोच- 
ल्यावर ती खाली कोसळून पुर्व जागी येते. पण शिखरा- 
पर्यंत न जाता ती अर्ध्यावरूनच खाली येऊ लागली 
तर त्या धडपडीला जास्त अर्थ येतो का ?-') या 
संदर्भावरून कथेंचा अस्तित्ववादी तोंडावळा अधिक 
स्पष्ट होतो. 

पण या अस्तित्ववादी विचारसरणीला जी. ए. 
आपल्या विशिष्ट नियतितत्त्वाची कलाटणी देतात. 
कारण ऑफियसचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हे त्याचे 
स्वेच्छास्वातंत्र्य नसून ते देवाने त्याच्यावर लादलेले 
आहे. 

तेव्हा मानवाचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य (जे 
अस्तित्ववादी विचारसरणीच्या मुळाशी आहे) हे तरी 
अवाधित आहे का ? माणूस खरेच आपल्या इच्छेने 
निर्णय घेऊ शकतो का ?- जी. एं.ना तसे वाटत नाही. 
माणसाच्या निर्णेय घेण्याच्या स्वातंत्र्यालाही नियतीच्या 
मर्यादा आहेत. नियतीने अगोदरच निर्णय घेऊन ठेवला 
आहे. मानवाला फक्त तो ज्ञात नाही, इतकेच. माणूस 
जेव्हा स्वेच्छेने एखादा निर्णय घेतो, तेव्हा त्याला असे 
वाटते, की आपण हा निर्णय घेतला भाहे. पण त्याचे हे 
वाटणे भ्रामक असते. कारण नियतीने अगोदरच निर्णय 
घेऊन ठेवलेला असतो. तेव्हा जी. एं. चा हा ' नियति- 
प्रणीत अस्तित्ववाद ' म्हणता येईल. नियती हीच 
माणसाचे अस्तित्व घडविणारी अंतिम निर्णायक शक्‍ती 
भाहे. माणसाचे आयृष्य नियति-स्वाधीन असते. आणि 
म्हणून माणसाच्या निर्णयस्वातंत्र्याला, स्वेच्छानिणयाला 
काहीच अथे उरत नाही. नियती ही देवदेवतांहुनही 
प्रबळ, सावभौम अशी शक्‍ती आहे. नियतीचे कठोर 
नियम देवांनाही बंधनकारक असतात, प्रत्यक्ष देव- 
देवतांनादेखीळ नियतीचे नियम चुकले नाहीत, अज्या 
आझायाची वाक्ये या कथेत विखुरली आहेत. “ एका 
देवाचा मृत्यू ' सारख्या कथांतूनही हाच आशय व्यक्‍त 
झाला आहे. थोडक्यात, जी. एं. ची । ऑफियस ' ही 


0: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नर नवभारत 


कथा नियति-स्वाधीन अस्तित्ववादाचा अर्थ सांगणारी 
कथा आहे. 
दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांनी ऑफियसची ग्रीक 
मिथ्य संदर्भादाखल वापरून जी कथा लिहिली नाहे; ती 
कथाही आधूनिक व्यक्‍तिजाणिवेतून मानवी अस्तित्वाचा 
अर्थ उलगडू पाहते. चित्रे व जी. ए. दोघांनीही ऑफि- 
यसच्या संदर्भाचा आधार घेऊन मानवी अस्तित्वार्थाचा 
शोध घेतला असला, तरी दोघांच्या दृष्टिकोणांत व 
आविष्काररीतीत मूल्तःच भिन्नता आहे. ती कशी ते 
पाहणे उद्बोधक ठरेल. 
चित्रे यांची '. ऑफियस ' कथा ही कवितेसारखी 
हळुवार उलगडत जाणारी आहे. अत्यंत तरल, संवेदना- 
क्षम, अल्पाक्षरी शेली, क्रमशः अंशाअंशाने उकलत 
जाणारा रचनात्मक भाकृतिवंध. अस्तित्वाथंशोधाचे 
बांधीव आज्षयसुत्र असले, तरी “पारंपरिक कथावस्तू 
नाही. चित्रे हे जी. एं. प्रमाणे ऑफियसची प्राचीन, 
पारंपरिक मिथ्य नव्या दृष्टिकोणातून, नवा आशय 
देऊन उल्गडत जात नाहीत. मिथ्याचे पुनकॅथन वा 
नवनिरूपण करीत नाहीत. त्यांनी ऑफियसच्या 
मिथ्याचा संदर्भ सुप्त व अध्याहृत ठेवला आहे. कथेच्या 
शीर्षकात व गाभ्यात केंद्रस्थानी सुचकपणे पेरून ठेवला 
आहे. 
कथानिवेदक “ मी ' आपल्या चार मित्रांसह स्त्रिस्ती 
दफनभूमीत भटकतो आहे. मद्यपानाने त्याच्या वृत्ती 
हल्लक, तरल झाल्या आहेत. मग मित्रांपासुन तो 
वेगळा, अलग पडतो; अंतमुख होतो. तिथे त्या कवर- 
स्थानात त्याला एक थडगे दिसते. त्यावर एका मुलीचे 
नाव व' जन्म-मृत्यूच्या तारखा नोंदलेल्या असतात. 
“ अँना आव्हाकियान * ही ती आर्मेनियन मुलगी. तिचा 
व निवेदक “मी ' चा जन्म एकाच दिवशी, एकाच 
तारखेला व एकाच वर्षी झालेला आहे. या विलक्षण 
योगायोगाने ती जिवंतपणी कशी असावी ह्याचे कुतूहल 
त्याच्या मनात निर्माण होते. अज्ञात व गूढ भस्तित्व- 
विषयक असे हे कुत्‌हळल आहे. त्यासंबंधी अनेक कल्पना- 
जन्य अनुमाने त्यांच्या मनात जमा होतात. पण ही 
सामान्य अनुमाने आहेत; त्यांतुन नेमके विशिष्टाचे 
भान त्याला येणे असंभवनीय आहे. अस्तित्वाविषयी 
निरपवाद व वस्तुनिष्ठ सत्य असे नसतेच. त्यामुळे 
एखादे अस्तित्व जाणून घेणे म्हणजे त्याविषयी' 
निरनिराळ्या कल्पना व अनुमाने लढवत राहणे. आणि 


अनुक्रमणिका 


मे, १९८९ 


त्यातूनही हाती काही लागेलच असा भरवसा नाही. 
इथे तर 'मी ज्या अँनाच्या गूढ अस्तित्वाचा शोध घेऊ 
पाहतो आहे, ती मरण पावली आहे. त्यामळे काळाची 
सगळी परिमाणे बाद ठरतात. तिला भूतकाळ होता; 
पण आता तो सदोदित अज्ञात राहणार आणि वर्तमान 
व भविष्य तर संभवतच नाही. त्यामुळे या वाटा वंद 
झाल्या आहेत. म्हणजे अस्तित्वाला कालिक परिमाण 
नाही. स्थल्कालवद्धता नाही. ठार काळोखात काळे 
मांजर शोधायला जावे आणि तशात शोधणारा अंधळा 
असावा, अश्यातली ही गत आहे. अस्तित्वाविषयीची 
कल्पनाजन्य अनुमाने अद्या रीतीने फसवी ठरतात 
शिवाय “मी ज्या अँनाचा शोध घेऊ पाहतो आहे. 
त्या अंनाला ती जिवंत असताना त्याने कधी पाहिलेर 
नाही आणि आता तर ती हयात नाही. त्यामुळे तिच्या- 
तुमाने, ती ल्याने 
सिद्ध होऊ शकतील अशी मगत १ 
प्रमाणसाधने उपलब्ध नाहीत.. ते मल 
विषयी ' असेल-नसेल 'च्याच 


सामान्य विधान 
ज्याच्या-त्याच्यापुरते 
चल डग आहे. ते आाक- 
आहे. आणि म्हणून त्यात्याधिषधी वि ह गूढ 
जन्य अनुमातेही निराधार व निरथकच क 
प्रकारची भस्तित्वविषयक म हत. अश्या 


कत चितनसूत्रे ी 
वाचनाने वाचकाच्या मनात स्फुरतात सूव्ते या कथेच्या 


कवरस्थानातून वाहेर पडताना 
यला नको, म्हणजे अना आप 
असा विचार *मी'च्या सनात 
मागग वळून न बघता मी वा? 
लोखंडी झाप्यापलीकडे-म्हणजे 

जिवंत जगात येईल ). इथे या कमे ह पा 
यसच्या मिथ्यशी जोडला जातो. ऑफियस म 
कृष्णलोकातून परत घेऊन येतो, तेव्हा सान 
वळून पाहू नये, अशी बंधनकारक अट देवांनी घा दा 
होती. त्याने मागे वळून पाहताच, तत्क्षणीच मिच 
कृष्णलोकात परत गेली. इथे चित्र्यांच्या कथेतला मोर 
अखेरपर्यंत मागे वळून पाहाते वाही आणि अँना मध्य- 
रात्रीच्या सुमारास भासस्वप्नात-_ 


मागे वळून वघा- 
ल्या मागोमाग येईल 

क. 
डोकावतो ( 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


माट, वः ५ चिं > 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ऑफियस : दोन दृष्टिकोण 


येते ( एखाद्या भतिवास्तववादी दुःस्वप्नासारख्या 
आविष्कारशेलीने हा प्रसंग वणिला आहे ). हे संभो- 
गाचे संसूचन आहे. जन्ममृत्यू-संभोग या मानवी अस्ति- 
त्वाच्या अगदी निकराच्या, अंतिम टोकाच्या अवस्था 
आहेत. अत्यंत एकाकी, निराधार व आत्ममग्न अश्या 
अस्तित्वाची बाह्य जगाशी नाळ जोडणारी व तोडणारी 
ही अस्तित्वाची अटळ सीमान्त सूत्रे आहेत. या सूत्रांच्या 
विलक्षण-सरमिसळीतुन या कथेतला अस्तित्वानुभव 
साकारला आहे. कथेची ही अस्तित्वमूलक दिशा अगदी 
सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते. 

वागेतळी जिवंत फुलकज्ञाडे आणि दफनभूमीतल्या 
दगडी कवरी यांच्या समुच्चय-संघटनेतून विलक्षण, 
अतिवास्तव प्रतिमा घडवल्या आहेत. उदाहरणार्थ, 
* कबरींचे दगडी गुच्छ', “ दगडी वियांखाली खोल 
गाडले गेलेले, निमूळ झालेळे जन्म ' इत्यादी. अस्ति- 
त्वाच्या जन्म-मृत्यू घटकांचे साहचर्य व संकर त्यातून 
सूचित होतो. “मी ' जिवंत व्यक्‍ती असल्याने त्याला 
मृतांच्या त्या दफनभूमीत वाव आहे, पण स्थान नाही. 
जणू “ एखाद्या प्रक्षिप्त प्रदेशात प्रवेश करावा ' तसा 
तो तिथे येतो. ऑफियस जसा हेडीझच्या अघोलोकात 
(किवा प्लूटोच्या कृष्णलोकात) प्रवेश करतो, तसा 
“मी चा कवरस्थानातला वावर आहे. इथे ऑफियस 
या ग्रीक मिथ्यातले व या कथेतले आणखी काही 
तुलनात्मक तपशील स्पष्ट करता येतील : 

ऑफियस यूरिडिसीला परत जिवंत जगात घेऊन 
जाण्याच्या ठाम उद्देशाने कृष्णलोकात आला आहे; तर 
इथे 'मी ? च्या कबरस्थानात येण्याला काही प्रयोजनच 
नाही. तो निरुद्देश भटकतो आहे. ऑफियस व यूरिडिसी 
हे प्रियकर-प्रेयसी आहेत, म्हणजेच त्यांच्यात एक 
सुनिश्चित (वेल डिफाइन्ड) नातेसंबंध आहे. प्रेमाच्या 
दढ भाववंधाने हे दोघे जीव एकत्र आले भाहेत आणि 
जेव्हा हे बंध तुटतात, तेव्हा ते पुन्हा जुळून यावेत 
म्हणून ऑफियस कृष्णलोकात जातो. चित्र्यांच्या कथेत 
«मी व अँना यांच्यात कसलेही अर्थपूर्ण नाते नाही- 
क्रिबहुना कोणत्याच अस्तित्वाच्या धाग्याने ते एकत्र 
जोडलेले नाहीत. एक जीव जिवंत जगात आहे, तर 
बरस्थानातल्या थडग्यात गाडला गॅळेला 
हा ते या जगात होते, तेव्हाही त्याच्मात 
* संबंधांचा अभाव हाच 
आधूनिक काळात 


दुसरा जीव क 
आहे आणि जे 
कुठलाच संबंध नव्हता. स 
त्यांच्यातला नातेसंबंध म्हणता थइल. 


अनुक्रमणिका 


श्र 


माणसामाणसांमधले नातेसंवंध असे हरवलेले आहेत. दृढ 
व उत्कट अद्या भावजीवनाचा अभाव हेच आधुनिक 
मानवाचे अस्तित्वसुत्र म्हणता येईल. चित्रे यांच्या 
कथेतले “मी ' व अँना यांचे संवंध हे यावरचे भाष्य 
म्हणता येईल. “ मी * अंनाशी कुठलाही अथंपुर्ण संवंध 
जोडू शकत नाही. नव्हे, तसा संबंध अशक्यच आहे. 
केवळ एकाच दिवशी ते या जगात आले, हा विलक्षण 
योगायोग हाच त्यांच्यातला संबंध आहे. आणि हा संवंध 
उपरा व यदृच्छा जुळलेला म्हणूनच त्रटित, विस्कळित 
आहे. त्यात कोठलाही दृढ व उत्कट भाववंध नाही. हा 
संबंध अभावात्मक आहे व तो आजच्या यंत्रयुगीन 
औद्योगिक संस्कृतीचे-य्‌गधर्माचे फल्ति आहे. आजच्या 
अवमानवीकरण ( डिह्यूमनायझेशन ) झालेल्या समा- 
जात स्त्री-पुरुष संबंध हे भावशून्य, यांत्रिक व केवळ 
संभोगापुरतेच मर्यादित असल्याचे कथेत पुढे भास- 
स्वप्नाच्या रूपानेही सूचित केले जाते. 

ऑफियस आपल्या तीव्र इच्छाशक्तीच्या वळावर 
यूरिडिसीला परत आणण्याची संधी मिळवतो; तर 
इथे “मी ! च्या मागोमाग, केवळ त्याने मागे वळून न 
पाहिल्यानेच अना एखाद्या आभासमय छायेसारखी 
त्याच्या भासस्वप्तनात येते. हेही अभावात्मक संबंधांचेच 
निदर्शक आहे. अतिवास्तव दुःस्वप्नमयतेचे ( सुर्‌रि- 
अँलिस्टिक नाइटमेभर ) या.कथथेला दिलेले हे आधूनिक 
परिमाण मूळ मिथ्याला तिच्या प्राचीन पारंपरिक 
कोंदणातून बाहेर काढून सहस्रर्‍योजने दूर नेते व तिचा 
सांधा आधुनिक मानसिकतेश्ी साक्षात जोडून देते. 

थडगी कायमची चूप असतात वमी! चे ओठ 
उघडत नाहीत, हीही मृत व जिवंत यांना सांधणारी 
एक प्रतिमा. अशा विरोधाभासात्मक प्रतिमासंकरातुन 
कथा उलगडत जाते. थडग्यावर अँनाचे फक्त नाव व 
जन्म-मृत्यूचे दिनांक नोंदलेले असतात. ' अस्तित्वा- 
संवंधीचे इतके मुद्देसुद, साधे, उदास, शांत विधान 
दुसरे नसेल ', हे निवेदकाचे भाष्य साथे अस्तित्व- 
स्वरूप जाणण्याची अशक्‍्यता सुचित करणारे आहे. 

“मी ला अँंनाच्या मृत्यूपुर्व अस्तित्वासंबंधी जे 
विलक्षण कुतुहळ वाटत. असते, त्यातून हजारो हात, 
वाहू, उघड्या पाठी, थरथरणारी वक्षःस्थळे, विवस्त्र 
शरीरे अशी खंडित वा त्रुटित अवयवांची मालिकाच 
त्याच्या डोळ्यांपुदून सरकत जाते. पण ही केवळ 
अवयववाचक सामान्य विधाने झाली, समग्र षः 


“ल ..< 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


टे ह. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 


७६ अमृतमहोत्सवी, 1 र्‍ 
अ, : लह तिक: 
0०% वष 


र. धर पू त्रै १ 


6्णव्येट, लि री 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ठर 


त्यातून गवसत नाहीच. त्रुटित वा खंडित अवयवांची 
गोळाबेरीज म्हणजे संपूर्ण अस्तित्व नव्हे. अस्तित्वाचा 
अर्थगर्भ गाभाच त्यातून निसट्न जातो ( जिवंतपणाचा 
गेंद नाहीसा झाल्यावर शंभर पाकळ्या सोजून काय 
कळणार ?-) 

अँना आणि “मी ' एकाच दिवशी जन्मले असले, 
तरी अँना मात्र विसाव्या वर्षी मरून गेली आणि “मी 
अद्यापही जिवंत आहे, ह्याची जाणीव त्याला अधंस्फूट 
स्वरूपात आहे. त्याला अनाच्या मृत्यूविपयीही प्रचंड 
कुतूहल आहे. ती क्याने मेली असावी ?- मृत्यूची नाना 
संभाव्य कारणे तो कल्पनेने अजमावून पाहतो. पण ही 
अनुमानेही वांज्ञ व निष्फळच आहेत. कारण त्यांना 
वास्तवाचा कसलाच आधार नाही. अस्तित्वाविषयीचे 
कोणतेही सामान्य विधान असेच निराधार व निरथंक 
ठरते, हे सूत्र इथे पुन्हा अधोरेखित होते. तेव्हा 
अस्तित्वाविषयीची कोणतीही वस्तुनिष्ठ विधाने 
साधार व सप्रमाण ठरत नाहीत. मानवी अस्तित्वाच्या 
संदर्भात वस्तुनिष्ठ सत्ये अश्ी नसतातच. केवळ 
ठप्रक्तिनिष्ठ सत्ये संभवू शकतात आणि तीही प्रत्येक 
व्यक्तिव्यकक्‍तीगणिक भिन्न असल्याने वैबिष्ट्यपूर्ण व 
अनन्यसाधारण असतात; म्हणून त्यांना सिद्ध कर- 
णारी सर्वसामान्य प्रमाणे मांडता येत नाहीत. 
त्याविषयी निरपवाद व सर्वसामान्य सिद्धांत असू शकत 
नाहीत. ही अलौकिक, अनन्यसाधारण व व्यक्तिसापेक्ष 
अस्तित्वस्थिती या कथेत ठळकपणे मांडली आहे. 

“मी ' ला स्वत:च्या मृत्यूविषयीही अबोध स्वरू- 
पाची जाणीव आहे. ( अना कशाने अगोदर मेळी ?) 
अगोदर म्हणजे “मी ' च्या आधी हे उघडच आहे. 
कारण दोघांचेही जन्म एकाच वेळचे आहेत. मृत्यूने 
मानवी अस्तित्व संपुष्टात येते. ते सान्त आहे. ही 
अस्तित्वविषयक जाणीव “मी * च्या अँनासंबंधीच्या 
मृत्यूविषयक चिंतनातून स्पष्ट होते. 

ढ मृत्यू व संभोग या अस्तित्वाच्या अवस्थांचा 
विचित्र संकरही प्रतिमात्मक पातळीवर सांधला जातो. 
उदा., ' मी ! च्या बिछान्यात आलेल्या अँनाचा स्कटं 
(कवरस्थानचा) “ लोखंडी क्षापा उघडावा तसा उघ- 
डला जातो. ' आणि मुख्य म्हणजे अंना ही कोणी 
जिवंत व्यक्‍ती नसून थडग्यातून उठून आाळेली मृत्यूची 
सावली, आभासात्मक छाया भाहे. तिच्या मरणोत्तर 
अस्तित्वाची “मी 'च्या दुःस्वप्नातली ती भासमान 


नवभारत 


मे, १९८९ 


अवस्था आहे. तिच्या संदर्भात ज्या प्रतिमा उपयोजल्या 
आहेत, त्या प्राचीन ईजिप्शियन ममीच्या आहेत. 
प्राचीन इजिप्तमध्ये मृत व्यक्‍तीला थडग्यात पुरताना 
तिच्या अंगाला सुगंधी द्रव्ये चोपडत, ह्याचाही अप्रत्यक्ष 
सदभ आला आहे (अँना ... ही क्ल्ओपात्राची ममी 
असू शकेल, हजारो वर्षांपूर्वीच्या सेंक्रोफेंगसवरून उठन 
नव्या तिच्या अंगाला अत्तराखेरोज कसलाच वास 
नव्हता. डोळ्यांना नकली पापण्या लावलेल्या होत्या) . 


मित्र टि [स मवेत बीअर णि यय. 
याचे कवा द्वि व 

ह ळे पट वि बव ळाच्या 

खळाचे उ ल्ठेख व च्या 


विणारे, दैनंरि दै अस्तित्वाचे नैमित्तिक स्वरूप दर्श- 
आहत * बहुसख्य माणसे रि त्वाच्या मि 
नैमित्तिक पातळी द आस्तत्वाच्या या देनंदिन व 
वेगळी मी “ती अगत असतात. अस्तित्वाची 
जाधवचे वृ व्हावी अशी संवेदनक्षमता त्यांच्यात 
आढळते. ह्या सामान्यांच्या विरोधाभासात 


“मी ' चे संवेदन 
“*पनाक्षम नरि न 
उठून दिसते. स्तत्वभान नधिकच प्रकर्षाने 


अन * ऑफियस ! ही कथा 

र यस * गे ये 

ग्रीक मिथ्याला अस्तित्व खळ रज र 
४ भाहे. पणया 

त्यांनी मामड पो प जमाळ 
शयद्रव्य, भाविष्कार- 


धारण करणारा 
क टोअस देवतेप्रमाणे वेग- 
मिथ्याचा जो पेक ॉ< पी) ब अर्थ संदिग्ध असतो. 
अंतस्थ अर्थ दडलेला बस! त्याच्या पोटात खराखुरा 


एक न क 

ध्या कत गूढता व सं क मिथ्याच्या अर्थात 

तुका | माल निर्माण होते. मिथ्य 
ण अर्थाने 1 

भाषा' बगा की ती वळम क. 

आणि क प्रकारची चित्र- 

जाते. म हेणजेच ऱ्य गीतरी ग्‌ढ काळ व्यक्‍त 


च्या 

असे माव, चितात्मकता व प्रती- 
ल्र 

महागला शद्ताह कच्या प्रभृती मानतात. 

। रूपके ७. पटनांवरची, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1. ९ रं त्र 


सणा, 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ऑकफियस : दोन दृष्टिकोणं १३ 


सिद्धांत होता. मिथ्यकथांचे स्वरूप प्रतीकात्मक मान- 
ल्याने त्या कथांत एऱहवी भाढळणारी अनैतिकता 
(उदा., ब्रह्मदेवाने स्वतःच्या कन्येवर मोहित होऊन 
तिचा पाठलाग करणे; यम-यमी यांचे वहिणभावांमधले 
अनैतिक संबंध; ईडीपसनें पित्याचा वध करून मातेशी 
नकळत विवाहबद्ध होणे इत्यादी) तसेच विसंगती 
(गणपतीची सोंड, दश्शानन रावण, हयवदन, नृसिह्‌ 
इत्यादी) नाहीशी होते. कारण त्यांना लौकिक प्रत्यक्षा- 
थपिक्षा वेगळा असा रूपकात्मक प्रतीकाथ प्राप्त 
होतो. मिथ्य या * रूपकापोटी जन्मलेल्या चातुयंपुर्ण 
वनाव-कथा ' असतात, असे जॉन क्रो रॅन्समने म्हटले 
आहे. 

मिथ्याची ही रूपकात्मक प्रकृती लक्षात घेऊन 
ऑकफियसच्या मिथ्याचेही रूपकात्मक अर्थ लावण्याचे 
प्रयत्न झाले आहेत. ऑफियस म्हणजे सूज्ञ माणूस आणि 
त्याचे संगीत म्हणजे सूज्ञाचे तत्त्वज्ञान, तसेच पश्ू म्हणजे 
क्ररात्मे आणि वृक्ष-खडकादी निर्जीव वस्तु म्हणजे अज्ञ 
लोक; ऑफियसच्या . संगीताने- पद्यू-पक्षी व वृक्ष- 
खडकही प्रभावित झाले- म्हणजेच सूज्ञाच्या तत्त्वज्ञानाने 
अज्ञ व क्रूरकर्म्याचे आत्मिक परिवतंन झाले, असाही 


(ट्‌) 


रा. ना. कानडे 
सहा. व्यवस्थापक 


९ €>€>€€€>€9€€€>€€€53€9€>€>€3 


। सतूफलाय सहकारिता । 
वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची 
दि वार्ड अर्बन को-ऑप. बँक लि. 
बाहे ( लातारा ) 


क मुदत ठेवींवर आकर्षक व्याज जै बचतोच्या विविध योजना 
कर सुलभ हप्त्यांची हायरपरचेस योजना क्र सेफ डिपॉझिट लॉकर्सची सोय क तत्पर सेवा 


शाखा : पांचगणी, लोणंद व शिरवळ. 


€3€5€93€3€%€७ ७७3 €€9€9> ४७€9>€3€3€> &> &>%€>€3€>€&> ६ €3€53€9 


या मिथ्याचा रूपकात्मक अर्थ उलगडत जातो. अर्थातच 
अशा प्रकारची स्थूल व ढोबळ समीकरणे जी. ए. व 
चित्रे मांडत नाहीत. त्यांचा अस्तित्ववादी भाशय 
जास्त सुक्ष्म, तरल व सखोल आहे. 

ऑकफियसच्या एकाच मिथ्याचे हे विविध अर्थ व 
आकार मिथ्य या प्रकाराची लवचीकता सिद्ध करतात. 
मिथ्य जात्याच लवचीक (मॅलिएबल) असतात. त्यामुळे 
त्यांना हवा तो अर्थ व आकार देता येतो. नित्यनूतन 
लवचीकता हा मिथ्याचा गुणधर्म असल्याने जे. ए. 
सिमंड्सने म्हटले आहे. आधुनिक लेखकांना मिथ्याचे 
जे आव्हान व आकर्षण वाटत आले आहे, त्याचे 
रहस्य या लवचीकपणात दडले आहे. उदाहरणाथ, 
भोरेस्टीझच्या ग्रीक मिथ्यचा टी. एस्‌. एलोयटने * द 
फॅमिली रियूनियन (१९३९) मध्ये व झां पॉल सातत्रने 
*ग,७& ॥॥०॥ला०5' (१९४३) मध्ये करून घेतलेले 
वापर सवंस्वी भिन्न भिन्न स्वरूपाचे आहेत. तद्वतच जी. 
ए. व चित्रे यांनी ऑफियसच्या मिथ्याचे आपापल्या 
प्रकृतिधर्मानुसार जे वेगवेगळया प्रकारे वापर करून 
घेतले आहेत, ते मिथ्याचे लवचीक स्वरूप दर्शवणारे 
उत्तम भारसे म्हणता येतील. 


2...” 


23 


फोन नं. ७ 


दृ. न. पटवर्धन 
चेअरमन 


>९€9€>€€€€€€>€&६3€3€€%€>€9€3 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


द. ७ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ती 


सुटळेळी कोडी ? 


शि श्र 


अरुण कांबळे 


मे-जून १९८८ च्या नवभारत मासिकाच्या अंकात 
तकेतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची मासिकाचे संपादक 
प्रा. मे. पुं. रेगे यांनी घेतलेली मुलाखत “ सुटलेली 
कोडी ? या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. ही 
मुलाखत नंतर लोकसत्ता दैनिकाच्या रविवार आवृत्तीत 
पुनर्मुद्रित करण्यात आली (दि. १४ ऑगस्ट १९८८ ) . 

ही मुलाखत डॉ. आंबेडकरांच्या ' रिडल्स इन 
हेदुइझम ' या पुस्तकाच्या संदर्भात घेण्यात आलेली 
आहे व ' रिडल ऑफ राम अँड कृष्ण! या परि- 
शिष्टाच्या निमित्ताने झालेल्या वादाची पादवंभूमी या 
मुलाखतीला लाभलेली आहे. त्यामुळे या मुलाखतीला 
विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

या मुलाखतीच्या प्रास्ताविकात प्रा. मे. पुं. रेगे 
यांनी असे म्हटले आहे कौ, 

“ आंबेडकरांनी केलेल्या ह्या समीक्षेला काही 
मर्यादा आहेत. त्यांची अध्ययनश्लीलता प्रख्यात आहे. 
पण त्यांना संस्कृत भाषा येत नव्हती. तेव्हा त्यांना 
भाषांतरावर भिस्त ठेवावी लागत असे. दुसरी आणि 
कदाचित अधिक महत्त्वाची असलेली गोष्ट अक्ली की, 
इतर अनेक विषयांप्रमाणे भारतीय संस्कृतीचेही त्यांनी 
अध्ययन केलेले असले तरी सबंध आयुष्य एखाद्या 
व्यासंगात आणि चिंतनात घालवलेल्या, त्या विषयात 
मरलेल्या पंडिताला जसे त्याचे सूक्ष्म आणि खोल ज्ञान 
असते तसे आंबेडकरांना भारतीय संस्कृतीचे असणे 
शक्‍य नव्हते. उदा., रामक्रृष्ण गोपाळ भांडारकर किंवा 
पां. वा. काणे ह्यांचा जो अधिकार होता तो काही 
आंबेडकरांचा नव्हता. ” प्रा. रेग्यांनी वरील उताऱ्यात 
“ डॉ. आंबेडकरांता संस्कृत भाषा येत नव्हती... 
भारतीय संस्कृतीचे त्यांचे अध्ययन सुक्ष्म आणि खोल 
नव्हते . . . डॉ. आंबेडकरांपेक्षा रा. गो. भांडारकर 
आणि पां. वा. काणे यांचा भारतीय संस्क्रतीसंबंधीच्या 


% प्रा. अरुण कांबळे ह्यांचा आंबेडकर भारत-अंक पाचबा-महापरिनिर्वाणदिन 
ऱ_ 6) ७ > शर त्र 
ह्या अनियतकालिकात प्रसिद्ध झालेला लेख येथे पुनमुंद्रित करीत आहोत. -संपादक. 


ज्ञानाचा अधिकार मोठा होता ”. . . असे अस्पष्टपणे 
दबकत दवकत सांगितले आहे. 

“ आंबेडकरांची अध्ययनश्ीळता प्रख्यात आहे. 
किवा या परिच्छेदाअगोदर लिहिलेल्या मजकुरातील 
“ आंबंडकरांचे हे पुस्तक हिंदू धर्माच्या समीक्षेच्या 
दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असणार ह्यात शंका नाही ... 
समाजसुधारक, धमंसुधारक म्हणून त्यांनी ही समीक्षा 
हाती घेतली असणार ? अश्ी निसरडी वाक्ये आहेत. 
त्याना जे म्हणावयाचे आहे ते, ते ठामपणे म्हणत 
नाहीत. रेग्यांना वरीळू विवेचनावरून डॉ. आंवेड- 
कराच्या अध्ययनशील्तेवद्दल ( ती प्रख्याप्त असली 
तरी ) संशय आहे. त्यांच्या हिंद धर्माच्या समीक्षेच्या 
सुळाथा समाजतुधारक-घर्मसुधारक ही भूमिका होती 
किवा _काय यावहूल संशय आहे असा वास येतो. 
प्रा. रंग यांची जी ठाम निष्ठा या उताऱ्यात व्यक्‍त 
होते ती अशी की, आंबेडकरांना भारतीय संस्कृतीचे 
खोल ज्ञात नव्हते. त्यांच्यापेक्षा भांडा अती 
करीम तीहा जयी, क डारकर, काणे 

हाचा अधिकार मोठा होता. भाणखी 
काही गोष्टी त्यांनी ठामपणे सांगितल्या नाहेत. ₹ 
वदला पोरा ! भाहेत. त्या 
पकी न्छदात दिसतात. तर्कतीथ लक्ष्मणशास्त्री 
शी यांच्याशी वोळताना त्यांच्यावावत त 
“आता तुमची 2 भां 1 तीत 

तुमची विढ्ृत्ता भांडारकर-काणे ह्यांच 
बोल्या पेव मोवाडा पी च्या पठडी- 
ह्यांत तुम्ही मरळेळे. आठ 3० वर्णेने,, धर्मक्ास्तर 
् टा मुरल्ळ' आहात... त व्हा नांवेडकरांन 
हिंदू धर्माच्या केलेल्या समीक्षेची ् 
मच्यापेक्षा अधिक अधिकारी र ला कयता 
तु "॥ आधक अधिकारी व योग्य व्यक्‍ती सचपो 
कठीण आहे. ' ना जवत 


याचा अथ असा कौ भांडार 
श्रमाणच त्यांच्या पठडीतील तकतीथ 


जोशी हे आंबेडकरांनी केलेल्या £ 
केल्या हिंदू धर्माच्या समीच 
हिंदू धर्माच्या समीक्षेची 


योग्य व्यक्‍ती व अधिकारी 


६ डिसेंबर १९८८ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्री 


र नवभारत 
द र 


न 


स वर्ष 


७५ 


*६<£अमृतमहोत्सवी, क 


> 


तात 


१. 


“५ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


सुटलेली कोडी ? 


व्यवती आहेत अशी प्रा. रेगे यांची धारणा आहे. 
आंबेडकरांच्या या क्षेत्रातील अधिकारावद्दल व ज्ञाना- 
बददळ संशय व श्ञास्त्रीवूवा, काणे, भांडारकर यांच्या 
या क्षेत्रातील अधिकाराबद्दळ व ज्ञानावद्दल प्रकवा 
खात्री ही रेगे यांची मुलाखतकार म्हणून असलेली 
भूमिका आहे. त्यामुळे वादचर्चेतील त्यांची वाजू स्पष्ट 
झाली आहें | 
आता प्रत्यक्ष प्रश्‍नोत्तरांकडे वळू. आंबेडकरांना 
हिंदू धर्मात जी कोडी सापडली आहेत त्यांच्यातील 
अनेक कोडी आज सुटलेली आहेत किवा सुटण्याच्या 
मार्गावर आहेत असे शास्त्रीबुवांनी प्रतिपादित केले 
आहे. याचे उदाहरण देताना ते म्हणतात की, जाति 
सिद्ध म्हणजे जन्मसिद्ध चातुवेर्ण्यावर आधारलेली 
समाजरचना. भक्यी समाजरचना हिंदू समाज आता 
मानीत नाही.' 
गा या पहिल्याच उत्तरात धडधडीत असत्य 
माहिती देत आहेत हे उघड आहे. जोतितिळ को 
रचना हिंदू समाजात आजह अस्तित्वात पा मनकीळ 
उदाहरणे शेकडो देता येतील. हिंदूंचे प्र्म्‌ ा 
शंकराचार्य जातिव्यवस्था व अस्पृश्यतेचा उत ड ता 
करीत आहेत. अस्पृश्यांना मंदिरप्रवेशास जळ. 
आहे. अस्पृश्यांवर प्रत्येक दिवशी भारतात अस्पूर 


त्यांचे खन पाडले जातात, 
व हेत. त्य खून पा , 
म्हणून अत्याचार होत अ हड ते. त्यांची विटंबना 
अस्पृ्य स्त्रियांना नग्न केले जाता अस्पृश्यांचे 
केली जाते, त्यांच्यावर बलात्कार होतात. अस्पृ 
कळा जात, ९ >. आद्रातिशब्रांच्या वाट्याला 
डोळे काढले जातात. सर्वेच शूद्रात आहे. पण 
आलेले भारतातील है दाहक वण ती ममतच 
शास्त्रीबवा मात्र म्हणतात की, लेल ी त्वया य़ा 
रचना हट समाज आज मातीत नाह शी तर त्यांचे 
टु टगे र्हा त 

विधाचात केवळ अतिशयोक्‍तीचा दीले नाह» 
हे विधान तद्दन खोटे आहे. दद समा 

जन्मसिद्ध समाजरचना दि रकती 

गाक टाक 

नसेल तर राखीव जागा काढून 
आलेच. रां 

शास्त्रीवृवांनी यांच उ भे हिंदू कायदा आहे 
दायक माहिती म्हणजे शि तीनी केळेला विवाह 
त्याच्याप्रमाणे दोन जातींच्या मुक वैवाहिक आणि 
कायदेशीर म्हणून मात्य त भ नाधारलेले धर्मशास्त्र 
कोटंबिक संबंधाविषयीचे स्मृतींबर / 

1 टे ७ 

भाज टाकून देण्यात आलेल 


ज आता मानीत 
हेही ओघाने 


त दिलेली दुसरी धवका- 


अनुक्रमणिका 


१५ 


वस्तुतः दोन भिन्न जातींतीत व्यक्‍तींनी केलेला 
विवाह कायदेशीर रीत्या मान्य झाला तरी त्याला 
सामाजिक मान्यता नाही ही सर्वांना ठाऊक असलेली 
उघड गोष्ट ( उघड गुपित ) आहे. एखादी गोष्ट 
कायदेशीर रीत्या मान्य असली तरी ती समाजातील 
प्रत्यक्ष व्यवहारात मान्य असतेच असे नाही हे मी 
कास्त्रीवुवांना सांगण्याची गरज नसावी. आंतरजातीय 
विवाह व आंतरजातीय प्रेमप्रकरणे यांतून अनेक खून- 
प्रकरणे जन्माला आली आहेत. आणि अद्या विवाहांचे 
प्रमाण आजही अत्यल्प आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे. 
जुन्या स्मृतींवर आधारलेले धर्मशास्त्र जर टाकून देण्यात 
आले असते तर मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. आंबेडकरांचे 
नाव देण्यास विरोध झाला नसता आणि या प्रश्‍नाचे 
निमित्त करून मराठवाड्यातील दलितांच्या घरा- 
दारांची, संसारांची आणि जीवितांची होळी ज्ञाली 
नसती. । 
शास्त्रीवुवा केवळ कायदा पुढे करून समाजात 
अस्तित्वात असलेले “* कठोर वास्तव ' नाकारीत आहेत. 

* आजच्या आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे अस्पृदयता 
रद्द करण्यात आली आहे' असे असले तरी प्रत्यक्षात 
वास्तवात अस्पृरयता आहे. हे नित्य प्रत्ययास येत नाही 
काय ? 

ज्या रा. गो. भांडारकर, म. म. डॉ. पां. वा. 
काणे यांचा दाखला प्रा. रेगे यांनी दिला आहे. 
व त्यांच्याच पठडीतील शास्त्रीवृवांना आंबेडकरांनी 
केलेल्या हिंदू धर्माच्या समीक्षेची समीक्षा करण्याचा 
अधिकार स्वहस्ते बहाळ केला आहे, त्या पठडीतील 
डॉ. पां. वा. काणे यांनी जातिव्यवस्थेवद्दल, अस्पृ- 
इयतानिवारणाबद्दल कोणते उद्गार काढले आहेत 
ते पाहू, म्हणजे काणे यांचा या क्षेत्रातील अधिकार 
ध्यानात येईल ते म्हणतात, “ वेदकाळीदेखील निव्वळ 
जन्मावरून ब्राह्मणांची थोर प्रशंसा केळी जाई. 
ब्राह्मण हे दृश्य असणारे देव असतात, पृथ्वीवर 
भसणारी सर्वे संपत्ती ब्राह्मणांच्या मालकीची आहे, 
ब्राह्मण परमेश्वराच्या मुखापासून उत्पन्न झालेले 
असल्यामुळे ते जन्मतःच सर्वे काही गोष्टींना पात्र 
असतात इ. स्मृतिवचने आहेत. ही प्रशंसापर वचने 
ब्राह्मणांनी केवळ आपले महत्त्व वाढवण्याकरिता आणि 
इतर वर्णांवर आपले वर्चेस्व दृढ करण्याकरिताच 
घातली होती असे समजू नये. त्यांना अज्ला प्रकारचे 


हवाल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४ पि 


का 
१0णा "० 
भर नवभारत भु जो 
श्त्सत ७५ छो>** 
न्ट्« १६अमृतमहोत्सवी >२७ 
“९ वर्ष ४” 
् वपतर 
) ह. 8 
अय. 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


१६ 


महत्त्व त्यांच्या गुणांनीच प्राप्त झाले होते. विस्तृत 
अ्या वाड्मयाचे ते जनिते आणि संस्कृतीचे संरक्षक होते. 
आपखुज्लीने ज्या देणग्या सिळतोल त्यांच्यावर अवलंबून 
राहून हा संरक्षणाचा भार ब्राह्मणांनी आपल्या अंगावर 
घ्यावा अशीच समाजाची अपेक्षा होतो. त्यांच्यापैकी 
ज्यांनी हे ध्येय गाठण्याचा शक्य तितका प्रयत्न केला 
त्यांची संख्याही अगदीच लहान नव्ह्ती आणि ह्या 


दुसर्‍या प्रकारच्या ब्राह्मणांच्या थोरपणामुळे सर्व ब्राह्मण- 


वर्णाचे यश वाढले. शेकडो वर्षे मानवी समाज काही 
थोड्या शेलक्या पुढाऱ्यांच्या गटाची सत्ता आणि राज्य 
मानीत आला आहे. अश्या रीतीने परंपरागत चालत 
आलेल्या धर्माला आणि सामाजिक प्रघातांना अनुसरून 
समाजावर सत्ता चालविणारे पुढारी बहुधा वंशपरंपरेने 
आलेले असतात. 
स्मतिकारांनी प्रतिपादन केलेली वर्णाची उपपत्ती 
श्रमविभागावर उभारलेलो आहे. समाजातील निर- 
निराळ्या वर्णांच्या अधिकारापेक्षा आणि त्यांना 
मिळावयाच्या सवलतींपेक्षा त्यांनी करावयाच्या क्तंव्या- 
वर अधिक जोर दिला होता. ब्राह्मणांना जरी भतिदय 
उच्च स्थान दिले असले तरी त्यांनी ऐहिक सत्तेचो हाव 
न धरता इतर वर्णांच्या तुलनेने दारिद्र्यात राहावे 
आणि आपले ज्ञान इतर वर्णांना शिकवून जो थोडास, 
आणि अनिश्चित असा सोबदला मिळेल त्यावर आपला 
निर्वाह करावा असे ध्येयही त्यांच्यापुढे ठेविले होते. ' 
(धर्मशास्त्राचा इतिहास- लेखक म. म. डॉ. पां. वा. 
काणे; पृ. १२९, १३० (पुर्वार्ध), द्वितीय आवृत्ती.) 
डॉ. काण्यांनी वरील विवेचनात जन्मजात ब्राह्मण- 
वर्णाचे महत्त्व व गुणगौरव कसा केला आहे हें सांग- 
ण्याची इतःपर जरुरी नाही. वणंगुरू ब्राह्मण हे पृश्वी- 
वरच्या सर्व संपत्तीचे माळक आहेत. ब्राह्मणांनी एखादी 
वस्तू कोणाकडून बळजबरीने घेतली, चोरली तरी ती 
त्यांचीच वस्तू समजावी हे मनुस्मृतीतील नियम पाहिले 
म्हणजे ब्राह्मणांना मिळणारा “थोडासा मोबदला ! 
स्पष्ट होतो (मनुस्मृति १.१००, १०१ ). ब्राह्मणांनी 
ऐहिक सत्तेची हाव धरली नाही हे डॉ. काणे यांचे 
विधानही निखालस खोटं आणि सत्याचा अपलाप 
करणारे आहे. पुष्यमित्र शुंग या ब्राह्मण सेनापतीने 
बहद्रथ मोर्याचा सैनिकी संचलनाच्या वेळी वेल करून 
सत्ता हस्तगत केल्याचे उदाहरण ब्राह्मणांची ऐहिक 
सत्तेची हाव स्पष्ट करणारे आहे. पेशवाईतील ब्राह्मण- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


'दान केले. प्रत्येकी 


मे, १९८९ 


भोजने आणि रावबाजीच्या काळातील पिसाट कामांधता 
काय दशविते ? ब्राह्मणांना मिळणाऱ्या थोड्याशा 
मोबदल्याचे हे वा. रामायणातील उदाहरण पाहा : 

“ वनवासास जातेवेळी राम व सीतेने ब्राह्मणांना 
पुढीलप्रमाणे दान केले. वसिष्ठांचा मुलगा सुयज्ञ यास 
दान : सुवर्णाची बाहुभूषणे, कुंडले, सोन्याच्या सरात 
ओवलेल्या रत्नमाला, कडी, भांगठ्या व इतर रत्नेही 
रामाने त्याचा सत्कार करून दिली. सुयज्ञाच्या बायकोस 
देणगी : हार, सोन्याची गळसरी, सीतेचा कमरपट्टा, 
तिची सर्व आभूषणे सीतेने सुयज्ञाच्या बायकोस दिली. 
नाना रत्नांनी सजवलेला व उत्तम आच्छादनांनी अस्त- 
रल्लेला पलंग सीतेने त्या सुयज्ञाला दिला. हजार मोहरां- 

हे आपला हत्तीही रामाने त्याला दिला. रामाने नंतर 
अगस्तीपुत्र व विश्वामित्राचे पुत्र यांना वोलावून त्यांनाही 
सहस्त गायी, सुवर्ण-रजत अर्थात 

सोन्याचे अलंकार व चांदीची भांडी वगैरे त्याचवरोवर 
अनेक रत्ने देऊन अगस्त्य व कौशिक यांना संतुष्ट केले. 
रामचंद्राने या वेळी किमान दहा-वीस हजार गायी 
वाटल्या, हजारो मोहरा दिल्या. लाखो रुपयांचे जड- 
जवाहिर कुषींना दिले. मोठमोठे अलंकार त्ररपीपत्नींना 
मिळाले. कोट्यवधी रुपयांचा दानधर्म रामाने केला 
( भयोध्याकांड, सर्ग ३२, इलोक १३- १४), अश्वमेध 
ब्राह्मणांना दहा लाख गायी, 
मोहरा आणि त्याच्या चौपट 
शलोक ५० ) ल 
ति अगोदर ब्राह्मणांना 


केच नव्हे तर त्यांच्या- 
हंदरा आणि नाना प्रकारची 
(युद्धकांड सगं १२८, इले 

:1 1) १ दलोक ७३-७४ , ए यया मा 
देणग्या स्वीकारणारे ब्राह्मण हे प्रचंड ). एवढचा प्रचंड 


घन-एऐ इवर्य अस- 


* रामायणातील 

अहण कांबळे, प. २ 

ब्राह्मणां, हदन केर) 

व भाह्मणांना किती दारिद्रयात राहावे ' न ग - 

होते आणि आपले ज्ञान(? ) इतर वणर क 

ह षि प न 

जो थोडासा भाणि अनिश्चित असा मो प ७ 

होता त्याचं दर्शन वरील उताऱ्य त धम 
वरून होईल. | 


1 शा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 ९ ११ 6 


न्< शिअमृतमहोत्सवी 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सुटकेली कोडी ? 


जात ब्राह्मण वर्णाचे डॉ. काण्यांनी केलेले कौतुक आणि 
गौरवयक्‍्त समर्थन त्यांचे ब्राह्मण्य स्पष्ट करतेच पण 
* पठडी 'ही स्पष्ट करते. याच पठडीतील विद्वान 
तकंतीर्थ शास्त्रीवुवा भाहेत असे प्रा. रेगे यांना म्हणा- 
वयाचे नाहे काय ? 

श्‌द्र्व अस्पृद््यांच्या 
जे उदगार काढले आहेत 
विद्वत्तेची जात अधिक स्पष्ट करणारे 'आहेत 
म्हणतात : 

* ब्राह्मणांना असणाऱ्या 
अनेक सवलती होत्या आ 


निर्वंधही असत... 
१) शूद्राला वेदा 


प्रश्‍नाबद्दल डॉ. काणे यांनी 
ते त्यांची “पठडी ' आणि 
हेत. डॉ. काणे 


सवलतींप्रमाणे शूद्रालाही 
णि त्याच्या उलट अनेक 


ध्ययन करता येत नसे. तरीपण 


महाभारतासारखे इतिहास आणि पुराणे ब्राह्मण ववत्या- 
जवळन श्रवण करता येत असत (शान्तिपर्व, ३२२८-४९), 
(धमंश्यास्त्राचा इतिहास, पृ. १२२). क 

दिलेल्या पुराणोक्‍ताच्या लती- 
लेळे आहेत की ते मनुस्मृतीने 


सांगितळेली, वेद वाचणाऱ्या शूद्राची | जीभ नम 
टाकावी व वेद ऐकले तर त्याच्या कानांत न न| 
ओतावे ही भयंकर अमातुय शिक्षा विर हे. ढी 
अस्पद्यांच्या पुढार्‍्याबद्दल (डॉ. बिड पचल) 
४» काणे यांनी असे उद्‌गार काढले आहेत की, 
या घरांनी जर भरमसाठ मागण्या केल्या 
कोटी सवर्ण हिंदू त्यांना निकराचा 
आणि अस्पृश्यतेच्या रूढीतील दोष दूर 
॥ येईल' (उक्त. पृ. १२७) - 


डॉ. काणे शूद्रांना 
मळे इतके सद्गदित ज्ञा 


* अस्पृश्यांच्या पुढार्‌ 
तर निदान २० 
विरोध करतील आ 
[ला अडथळा े 
डॉ. काणे यांनी डॉ." आंबेडकरांनी सुरू केलल्या 
र च्याल न्याय्य 
दलितांच्या मानवी हक्‍क प्रस्थापनेच्या कलक न 
उं मागण्या ' असे म्हटले आहे व 
मागण्यांना हेज 
1 हिदंच्या निकराच्या विरोधाची भीती दाखवली 
प ची त्यांची दृष्टी 


इनाकडे पाहूण्य 
. त्यावरून या प्र न बली 
डन होते प्रा. रेगे यांनी सांगितलेली शास्त्रीबुवांची 


पठडी हीच आहे काय ? मा 

डॉ. काण्यांच्या विद्दत्तेची जात आणि त्यां जा 

तीय संस्कृतीचे सुक्ष्म आणि खोल ज्ञान झी रक 

चनातुन स्पष्ट होते. प्रा रिग्जाता आहात 

भारतीय संस्कृतीचे ज्ञानी पंडित ह ीध ह 

डॉ. आंबेडकरांसारखे रूढ पठडीवड सनात 
न. भा. ३ 


करण्याच्या काय 


3 भरमसाठ 


अनुक्रमणिका 


स्पष्ट केले आहे. 


१७ 


पंडितांना आव्हान देणारे व्यक्तिमत्त्व अज्ञानी (?) 
वाटल्यास नवल कसले ? 
डॉ. आंबेडकरांना संस्कृत येत नव्हते ही वस्तु- 
स्थिती आपण एखादे ब्रह्मज्ञान सांगत आहोत अद्या 
थाटात प्रा. रेग्यांनी सांगितली आहे. यामध्ये त्यांनी 
काही विशज्षेष गोष्ट सांगितली आहे असे नाही. आपल्या 
“हु वेअर द शूद्राजू ' ( शूद्र पुर्वी कोण होते? ) या 
ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत डॉ. आंबेडकरांनीच हे स्पष्ट केले 
आहे. ते म्हणतात, ' संस्कृत भाषेवर माझे प्रभुत्व नाही 
व म्हणून हिंदुस्थानचा धामिक इतिहास या विषयावर 
मला चकार शब्दही बोलता येणार नाही. या हेतूने जर 
ती सूचना ( सूचना : हिंदुस्थानच्या राजकोय प्रश्‍नावर 
बोलण्याचा तुम्हास अधिकार आहे, परंतु धर्मे आणि 
हिंदुस्थानचा धार्मिक इतिहास हे तुमचे विषय नव्हेत व 
त्यांसंवंधी तुम्ही चकार शब्दही काढता कामा नये.) 
टीकाकारांनी दिली असेल तर मी कवूल करतो को, 
मला संस्कृत भाषेची चांगली माहिती नाही. हा 
माझ्यात दोष आहे, परंतु या क्षेत्रात कार्य करण्यास मी 
या दोषामुळे सर्वस्वी अपात्र कसा ठरतो हे मला सम- 
जत नाही. इंग्रजी भाषेत ज्याचा अनुवाद झाला नाही 
किवा त्या भाषेत ज्याच्यावर ग्रंथ लिहिले नाहीत 
असे संस्कृत वाड्मय थोडेच असेल. संस्कृत भाषेचे 
मला ज्ञान नाही म्हणून मला प्रस्तुत विषयासारखा 
विषय हाताळण्यास अडचण पडलीच पाहिजे असे होत 
नाही. कारण मी असे छातीठोकपणे म्हणू शकतो 
की, मजसारखी साघारण बुद्धी ज्याला आहे अक्या 
कोणाही माणसाने या विषयासंबंधी योग्य त्या वाडम- 
याचा, अर्थात इंग्रजी अनुवादातील वाड्मयाचा, १५ वषे 
जर लवक न्या असला तर त्याला या विषयासंबंधी 
ल्हि ण्या गोर : 
समजण्यास ही विकतच त ठा नात, अवे 
ही (१४७० एएढाट 
[12 810195 ?', प्रस्तावना 1. 
डॉ. आंबेडकरांनी भापले संस्कृत भाषेवर 
नाही ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. 
मध्ये संस्छृतमधील़ ग्रंथभांडाराचे भाषांत 


र प्रभूत्व 
परंतु इंग्रजी- 


विनयाने * साधारण 
तर, कोणाही माण- 


इंग्रजीमधील भाषांतरित 


कर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“ग 


| अमृतमहोत्सवी, क <। 
न्ट< फे, 


सक. वर्ष कि र 
*८ ळर *% 


९ ] 
ती. 
&&£ च 

नवभारत द्र 
७५ च्च 


चि 


वी हि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१८ | नवभारत 


संस्कृत साहित्याचा अभ्यास केला तर त्या विषयावर 
लिहिण्याचा अधिकार प्राप्त होतो, असे म्हटले आहे. 

एका बाजूला संस्कृत पंडितालाच भारतीय संस्कृती- 
वद्दल लिहिण्याचा अधिकार असतो ही दर्पोक्ती आणि 
दुसर्‍या वाजूला कोणाही विद्वानाला १५ वर्षे इंग्रजीतील 
संस्कृत साहित्याचा अभ्यास केल्यानंतर या विषयावर 
लिहिण्याचा अधिकार प्राप्त होतो ही डॉ. आंबेडकरांची 
उदारमतवादी विचारसरणी यांतील अंतर स्पष्ट आहे. 

संस्कृत पंडितालाच भारतीय संस्कृतीवद्दल लिहि- 
ण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार असतो ही विचारसरणी 
* ब्राह्मणी ' आहे. या कर्मठपणात ज्ञानासंबंधी अज्ञान 
तर आहेच पण “ संस्कृती * या संज्ञेबद्द्ही तीव्र अज्ञान 
आहे. 

ज्या संस्कृतीत संस्कृत शिकण्याचा अधिकार केवळ 
उच्चवणियांनाच होता, इतरांना तो नव्हता-नव्हे 
शिकण्याचे ओद्धत्य केळे तर कठोर शिक्षा होती, त्या 
संस्कृतीत मुरलेल्या पिडातच अक्ली अहंमन्यता जन्माला 
येऊ शकते. | 

डॉ. आंबेडकर संस्कृत का शिकू शकले नाहीत 
याचे हृदयाला चटका लावणारे विवरण त्यांनी 
१३॥४॥१९४७ च्या “ नवयूग ' विशेषांकातील मुलाखतीत 
दिले आहे. ते म्हणतात : 

“ मी संस्कृत शिकावे अशी वडिलांची फार इच्छा 
होती. पण ही इच्छा सफल झाली नाही. त्याला एक 
कारण झाले ते असे, माझा थोरला भाऊ सातारा येथे 
असताना इंग्रजी चवथीत आला, तेव्हा त्यानेही संस्कू- 
तचा अभ्यास करावा व चांगला विद्ठान 'व्हावे अशी 
त्यांची फार इच्छा होती. पण आमच्या संस्कृतच्या 
मास्तरांनी 'अस्पृद्यांच्या पोरांना मी संस्कृत शिकवणार 
नाही ! असा हट्ट धरल्यामुळे माझ्या भावाला अगदी 
निरुपाय म्हणून पशियन भाषा शिकणे भाग पडले. 
ते मास्तर वर्गात आमची हेटाळणी करीत. त्यामुळे 
मनावर एक प्रकारचा वाईटं परिणाम होत असे. 
पुढे मीसुद्धा जेव्हा इंग्रजी चवथ्या इयत्तेत आलो तेव्हा 
आमच्या संस्क्रत मास्तरांचा हट्ट मलाही भोवणार हे 
नक्‍की माहीत असल्यामुळे मळा पदियन भाषेकडेच 
निढु्पायाने खाव घेणे भाग पडले. मला सस्क्त 
जञाषेचा अत्यंत अभिमान आहे व ती मला चांगली 

१. अक्षी अजूनही माझी इच्छा आहे. आता 
याव मेहततीने मी थोडेसे. वाचू, समजू शकतो; . 
स्वतःच्या १९ च्य वि 


ट्‌ 


अनुक्रमणिका 


मे, १९८९ 


नाही, असे नाहो. पण त्या भाषेत पारंगत व्हावे अशी 
माझ्या अंत:करणात तळमळ आहे... मी जरी पशियन 
भाषेचा चांगला अभ्यास केला असला व शंभरापैकी 
नव्वद-पंच्याण्णव माक मिळत असले तरी, हे कवूल 
करायला हवे की, संस्कृत वाळूमयापुढे पशियन वाडमय 
अगदी फिके आहे. संस्कृतचा अभिमान व संस्कृत कषाय 
आपल्याला चांगली अवगत 'असावी याविषयी माझ्या 
अंत:करणात विलक्षण तळमळ असताही शिक्षकांच्या 
कोत्या वृत्तीमुळे मळा संस्कृत भाषेला मुकावे लागले.” 

भापल्याला संस्कृत भाषेवर पांडित्य का प्राप्त 
करता आले नाही याची डॉ. आंबेडकरांनी स्वत:च्या 
शब्दांत दिलेली ही करुण आणि हृदयभेदक कहाणी 
सतानाच्या काळजाला पाझर फोडील अशी आहे. ब्राह्मणी 
वणवचस्वाच्या जोखडाखाली. सापडलेल्या अस्पद्यांना 
सस्छृेतच्या अध्ययनाचा अधिकार नव्हता. उच्चवर्णीय 
शिक्षक त्यांना संस्कुत शिकवण्यास तयार नव्ह्ते 
ही कटू वास्तविकता ठाऊक असताना अस्पृश्यांच्या 
जखमेवरची खपली काढून त्यांना रक्‍तवंवाळ करण्या- 
साठी “ डाँ. आंबेडकरांना संस्कृत येत नव्हते ' भशी 
विधाने प्रा. रेग्यांना करावयाची आहेत काय ? 

डा. आंबेडकरांचे संस्कृतवर प्रभुत्व नसले तरी 
कोणत्याही विद्वानाला साजेल अश्या संस्कृत पंडितांचे 
सहकार्य घेऊन डाँ. ञांबेडकर लेखन करीत असत याचे 
उदाहरण “ ७॥]० ७१टा'८ 1८ 8र्‍ाता 85” च्या 
प्रस्तावनेतच मिळेल. ते म्हणतात- “ इस्माईल युसूफ 
कालेज, भंधेरी, मुंबई, येथील प्राध्यापक र. प. कंगले 
यांचे मळा आभार मानले पाहिजेत. त्यांनी मला 
परोपरीने सहाय्य केले. शिवाय या पुस्तकात जे संस्कृत 
इलोक उद्धृत केले आहेत त्यांचे भाषांतर त्यांनी 
तपासून पाहिले आहे. मी संस्कृतचा पंडित नसल्यामळे 
त्याच्याकडून मला जे सहाय्य मिळाले त्यामळे मला 
असे खात्रीलायक वाटू लागळे आहे की संस्कृतमधील 
जी सामग्री या पुस्तकात वापरली आहे तिचा परामदा 
घेताना मी अगदीच घसरून पडलो नाही. त्यांनीं ता 
सहाय्य केले याचा अर्थ असा नळे झो ल्क 

1 नव्हे की, या बाबतीत 

माझ्या टीकाकारांना जे दोष व ज्या चुका रि ा 
येतील त्याबद्दल प्रो. कंगले हे जबांबवार आहेत. ” रि 
_ मपल्याला-ज्या भाषेचे ज्ञाने नाही त्या भाषेतील 
पंडिताचे सहाय्य घेऊन लेखन करण्याची डॉ. आंबेड 
करांची पद्धती होती हे यावरून स्पष्ट ह या | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


“सुटलेली कोडी ? 


प्रदर्शनातील विनय त्यांच्या वौद्धिक सामर्थ्याचे दर्शन 
घडवतो. त्याचवरोबर टीकाकारांच्या दोष-दिग्दर्शनाचा 
बुरखाही फाडतो. डॉ. आंबेडकरांना संस्कृत येत नव्हते 
म्हणून त्यांच्या विवेचनात उणिवा राहिल्या असे म्हणणे 
म्हणजे मार्क्सवादाचा अभ्यास करणार्‍याला जर्मन 
भाषा आली पाहिजे अन्यथा “ दास कॅपिटल 'चा अभ्यास 
त्याला नीट करता येणार नाही, त्याच्या अभ्यासाला 
मर्यादा पडतील, असे म्हणण्यासारखे हास्यास्पद भाहे. 

हिंदू समाज-व्यवस्थेचा आणि संस्कृतीचा डॉ. 
आंबेडकरांनी आयुष्यभर विचार केला, त्यांच्या आयुष्य- 
भरच्या चिंतनाचा तो महत्त्वपुर्ण भाग होता असे अस- 
ताही “ इतर अनेक विषयांप्रमाणे भारतीय संस्कृतीवेही 
त्यांनी अध्ययन केलेले असले तरी सवंध आयष्य एखाद्या 
विषयाच्या व्यासंगात आणि चिंतनात मुरलेल्या पंडि- 
ताला जसे त्यांचे सुक््म आणि खोल ज्ञान असते तसे 
आंबेडकरांना भारतीय संस्कृतीचे असणे शक्‍य नव्हते', 
या मल्लिनाथीला काय म्हणावे ? 

* डॉ. आंबेडकरांना संस्कृत येत नव्हते ' या विधा- 
नाचा साधार परामर्श घेतल्यानंतर आपण शास्त्री- 
बुवांच्या पुढील विवेचनाकडे वळ 

* वेद अपौरुषेय आहेत, निर्दोष परिपुर्ण आहेत 
अशी श्रद्धा आणि निष्ठा असलेले कोट्यवधी हिंदू 
आहेत हे शास्त्रीवृवांना ठाऊक नाही काय? आरये- 
समाजिस्ट आजही वेद प्रामाण्य मानतात. आणि “ज्यांना 
वेदांचा अधिकार आहे ते हिंदू ' अशी हिंदूंची टिळकांनी 
दिलेली व्याख्या आजही पुढे करण्यात येते. त्याचे खरे 
कारण काय ? 

डॉ. आंबेडकर जेव्हा वेदांच्या साराबद्दल प्रश्‍न 
विचारतात आणि क्रग्वेदामध्ये तात्त्विक दृष्ट्या मह- 
त््वाचे असे काहीच नाही असे म्हणतात, तेव्हा शास्त्री- 
बुवांनी अस्वस्थ होण्यासारखे काय आहे ? 

शास्त्रीजींनी स्वतःच याचे उत्तर ' हिंदु धर्माची 
समीक्षा ' या ग्रंथात १९४० साली दिले आहे. आपल्या 
या ग्रंथात ते म्हणतात, “ वेदातील कल्पनांनी हिंदू 
यापुढे अधिकच निकृष्ट बनतील कारण वेदातील 
सष्टिविषयक व समाजजीवनविषयक विचार अगदी 
कोते व भ्रामक स्वरूपाचे आहेत. सृष्टी व समाज 
यांबद्दलच्या भ्रामक विचारांच्या स्वीकाराने मानव 
भधिक दुर्बेळलच बनेल. वेदात ऐहिक जीवनाला, प्रवृत्ति 
वादाळा आणि भौतिक साधनांना फार महत्त्व आहे हे 


अनुक्रमणिका 


१९ 


खरे, परंतु निसगंशक्‍्तीच्या ठायी अनेक देवता राहतात 
व त्यांच्या ल्हरीने सृष्टीतील घडामोडी होतात हे 
महान अज्ञान त्यात आहे, त्याचप्रमाणे त्यात देवतांच्या 
आराधनेचे शुष्क व व्यर्थ कर्मकांड किवा यज्ञ आहेत. 
त्या सव्यापसव्याचा आज आपल्या संस्कृतीशी मुळीच 
मेळ बसणार नाही. त्यातील देवचरित्रे आजच्या 
ज्ञानाशी व नैतिक कल्पनांशी अगदीच विसंगत आहेत 
आजची विज्ञाने व समाजशास्त्रे यांच्याशी तुलना करता 
असे दिसेल को, तो वेदिक धर्म अडाणी समाजाचा 
होता (पृ. १६४) 

* वेदिक आर्यांच्या समाजसंस्थेचा ब्राह्मण वरि- 
ष्ठत्व व शूद्रदास्य हा महत्त्वाचा भाग आहे.” 
(पृ. १४३). 

“ वैदिक धर्म हा सर्व मानवांचा धर्म नाही, तो 
केवळ एकाच आयंगटाचा धर्म होता. व स्वत:च्या गटाचे 
वरिष्ठत्व राखण्याकरिताच (त्यांनी) उपयोग केला.” 
(कंस लेखकाचा) (पृ. १४३). “ वेदिकेतर प्रजेला 
आधिपत्याखाली आणण्याकरिता धर्म-कल्पनांचा किवा 
धर्म-संस्थेचा उपयोग वैदिक लोकांनी केला. वैदिक 
यज्ञाचा उपयोग या कामी फार ज्ञाला. 

प्रजापतीने यथार्थच धन निर्माण केले आहे अशी 
कल्पना त्यांनी रूढ केली. त्यामुळे शूद्र-घनाचा प्रसंग- 
विशेषी अपहार करणे धार्म्ये ठरविले... शूद्र प्रजेस 
वाटेल ती शिक्षा करण्याचा किंवा समाजातुन हाकलून 
लावण्याचा अधिकार कोणत्याही वेदिक आर्यास 
होता. 

वैदिक लोकांच्या व्यतिरिक्त असलेली प्रजा रानटी व 
वैदिक लोकांपेक्षा मागासलेली होती म्हणून वैदिकांनी त्या 
प्रजेला अधम किवा कनिष्ठ दर्जा दिला, या कल्पनेला 
ऐतिहासिक आधार मुळीच नाही. वेदिकेतर प्रजा कृषी, 
शिल्प इ. व्यवहारांत कुशल होती. वंदिकेतर संस्कृतीची 
मोठमोठी राष्ट्रे हिंदुस्थानात होती. त्यांतील काही 
राष्ट्रे वैदिक टोळ्यांनी जिकली. तेथील प्रजेला स्वाधि- 
पत्याखाली आणून वैदिकांनी वर्ण, धर्म उत्पन्न केले. 
त्यांद्रारे धन, सत्ता, मान आणि पावित्र्य यांचा मकता 
त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न केला. कृषी व शिल्पकर्म यांत 
प्रवीण असलेल्या बऱ्याच ( तीन-चतुर्थांश ) प्रजेवर 
शूद्रधर्म किवा दास्यघमे लादला.” (उक्त, प.१३९ ) 

ते पुढे म्हणतात, !' वणंधर्माचा प्रारंभ क्रग्वेदात 
सापडतो, दहाव्या शॉट : 4 हील 


४. फण | ऱ्चा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


टे आ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२० 


न 


त्रहग्वेदाच्या शेवटच्या काळातील आहे. ब्रह्म आणि क्षत्र 
यांचा उल्लेख बराच पुर्वीचा आहे... आर्यवर्ण व दास- 
वर्णे किवा कनिष्ठ (अधर) वर्ण म्हणजे शूद्र होय. 
वैदिक वाडू्मयाचे समालोचन केल्यास असे दिसते की, 
वैदिक लोकांनी समाजात जित दासांचा वर्ग निर्माण 
केला होता. जेते वैदिक आर्य हे त्यांचे स्वामी होते. 
(पृ. १३८). 

याशिवाय त्यांनी असेही म्हटले आहे को, “ देवतांच्या 
आराधनेने म्हणजे यज्ञाने प्राप्ती करून घेणे हे यज्ञकर्माचे 
म्हणजे वेदिक धर्माचे मुख्य ध्येय होते. जादूटोणा हा 
घर्म (१॥०४1०) त्यांचाच होता. तो अथवंवेदात मुख्यत: 
प्रतिपादिला आहे. यज्ञाचेही प्राथमिक रूप जादूटोण्या- 
सारखे होते असे काम्येष्टीवरून दिसते. (पृ. १३४). 
अथर्ववेदातील शेकडो विधी म्हणजे जादूचे प्रयोग व 
जारणमारण उच्चाटनादी क्रिया वालिण व प्रांति- 
कल्पित आहेत...वेदातील मुख्य प्रतिपाच धर्म यज्ञ होय. 
त्या यज्ञाच्या आधारभूत असलेल्या कल्पना म्हणजे केवळ 
भ्रांतीची भेंडोळीच होय. सृष्टिविवयक कार्यकारण- 
भावाच्या तत्कालीन गाढ अज्ञानाचे हे वेदिक यज्ञ सहान 
प्रतीकेच होत... हे यज्ञ व तज्जन्य फल यांचा कार्य- 
कारणभाव सांगणारे वेद भ्वांतिसूलक आहेत असेच 
म्हटले पाहिजे. वेद जर मनुष्यकृुत असतील तर 
ते 'प्रांतिजन्य आहेत हे सिद्ध होण्यास मुळीच अडचण 
पडणार नाही, व त्यामुळे बराचसा वेदराशी भ्रांति- 
प्रसादाचा सागर आहे असे सहज ठरविता येईल. ” 

वैदिक वाऊ्मयाचे व वैदिक संस्कृतीचे शास्त्री- 

ववांनी जे विदलेषण केले आहे ते पाहता त्यावर 
अधिक भाष्य करण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. 
डॉ. आंबेडकरांनाही हेच म्हणायचे आहे. शास्त्रीबुवांनी 
आपलेच १९४० सालचे लेखन पुन्हा एकदा वाचून 
पहावे म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या व त्यांच्या विचारां- 
तील (त्या काळची ) समांतरतां त्यांच्या ध्यानात 
येईल र 
डॉ. आंबेडकरांचा या लेखतनामागचा उद्देश कोणता 
आहे? डॉ. आंबेडकर या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत 


म्हणतात : वि 
“ |ृ॥15 10000 15 9 लव्श)०अठा (0 एट 


5०८४8 ७7०७०प॥ १०१ ४. शॉ ग्यांडा 02 


€911१ 8131111971110 (1९01९४9. ग. 158 11(ट- 


तहत छि ९ ९०१007 1711385 0७ जााताड 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


मे, १९८९ 


0 1९९त (050 वपव्याटत. (0 याळ शा 
रणा तृपवेछणाीढे 1७. 13)011011]15 1130९ 
0140९00 एल 0 (0 छल 1०8त खरी उणा 
(1111171110. 

--. गगाट 50001 ७050 0 0115 000 15 
ए० ताळ गीतिठा 0 ८ जितेप 11985९5 
10 रोल तढ्णट8$ 00 पढ उाळार्‍णा5 ६0 0 
पावल तटा (1111: 8 पाटा50ए९5 10७ 
एल 1800 0९ तटट्लाएटत घात १1ाइशणांतेटत 
0४ 1९ 1131111119." “ 

वकलचे उदाहरण उद्धृत करून डॉ. आंबेडकर 
म्हणतात, “ 11 15 टशांतलाण एवा. पा] तल्या 
७९४१, 117081९055 ४४१४ 1171130581116, ” ते शेवटी 


- म्हणतात, 


“वळ ७८ 8319117115 119300 ][ह्ली. 10 10001 
ठि' त०प०, 07 एट 1800 ७7०७०पाातल्त ३ 
ग05 गयडलोट०प5 तेठ्टाणाव एला पाट 
]डा811115 1120९ ७1९१0 घाट 01९ 1195505, 
15 [1९ तेठटुयाचे खट आवि खी एट 
१ लव्तळ$. ९ जिता गला]टट 1138 ८९95९त 
(० शा०" वाते र, ए८ फत लणा2101] 
गा]त टपणा 135 0९00110 8 1:000:001 00-17) 
४8४ 10०), 115 तेला पड 0८ त९- 
70४९ 1००. झयाते ज्याला शी ताठ 15 10 
॥10४17685. ” 

वेदांबावत डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्टच म्ह्टले 
आहे की, 

* पुगाट शटत्ड साट 8 ७०1०55 इल छी 
50०. एणाहाढ ड 10 1९9501 हगाहा ४0 ट्या 
पाह्या 5वटाट्ते खा गागिहळाठल, गट फा्ा- 
गोर्‍8 1४९ पाएल९टत 1 ७1 5व्]टर[ए ०10 
1191120119 ०] ७ टट्चपड8 09. 2. [वाढि 
गण[९]3018101 जी ॥॥1 18 व्धयाटत ताट एप - 
आ $प] व, एल ॥टतव४ ९७ ओला) [01९ 
1ञात$ जी णाल ७०], ॥०फ०तर्‍ 185 ॥38त पाट 
९०पा चट (० १७ "णार 01852 ॥॥०॥॥॥1०५४ 00015 
टा ठया ०१82 30. 1190091101 (0 
1७2०1 (५०१७ ४० तला पाट ९1९11165, 
1ळठा. एला 1०७9 खाते ठार 110 एला 
ि०॥टा5. ? 


ह: ग ढं धू $$ $ > 
मुत ।्र णा 
प ह 'नवभारत' 
भ्ह्न शि ७५ प 9९ 
“(५7 हअपृतमहोत्सवी १ 
पळ वर्ष कि ५७ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास भ्टी धता 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 4 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सुटलेली कोडी ? 


ब्राह्मणी संस्कृतीचे पितळ उघडे पाडत असल्यामुळे 
आपण एक मोठे धाडस करीत भाहोत याची जाणीव 
बाबासाहेबांना होती. मात्र हे केल्याशिवाय खर्‍या अर्थाने 
भारताला भवितव्य नाही याची जाणीव त्यांना होती 
म्हणूनच त्यांनी परिणामाची तमा बाळगली नाही. ते 
म्हणतात : 

6“ उ. ॥॥४९ (71९ 1135 ९0000 ७७) [016 
एययातप गात. गए 190 'ीड्टत तीला 882९८ 
॥०त शाला एल आहण उतल्5 ॥0०व्टवाल्ते 
5४ एट 0141111115 1900 01 शट. ठप 
७७७ टाचा, ताचे 185 10. पिट 
॥१ए९ एतलावारला 115 विळा ताठपणा पि 
९] व फोर 1. 1४०५०. ग ओ18]] 10९ 
1910१ ४ इपटटलटते उग आपा 12188505.” 

डॉ. आंबेडकरांनी या प्रास्ताविकात आपल्या लेख- 
नाचा उद्देश स्पष्ट केला आहे. सर्वसामान्य जनतेला 
घर्मदांस्यातून, ज्षास्त्रदास्यातून, ब्राह्मणदास्यातून मुक्‍त 
करणे आणि खऱया अर्थाने माणसाला मुक्‍त करून 
भविष्यातील समतावादी भारताची उभारणी करणे 
हा या लेखनापाठीमागील उद्देश आहे. वुद्धिवादाची 
कास धरल्याशिवाय व गतिहीनतेचा त्याग केल्याशिवाय 
प्रगती शक्य नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे. 

प्रत्येक गोष्टीबद्दल शंका घेतली पाहिजे, कोणतीही 
गोष्ट प्रमादातीत नाही, तसे मानणे म्हणजे वोद्धिक- 
मानसिक गुलामगिरी आहे, अशी बाबासाहेबांची 
धारणा होती. ी 

आणि म्हणूनच त्यांची ही हिंदुत्वाची समीक्षा 
सद्‌हेतुमूलक आहे. या भूमिकेतूनच वेदांबद्दल ते लिहि- 
तात, “ वेद म्हणजे निर्थक पुस्तकांची वाडे आहेत. 
त्यांना पवित्र व प्रमादातीत मानण्याचे काहीही कारण 
नाही. ब्राह्मणांना त्यात पावित्र्य व प्रमादातीतता 
आढळते कारण त्यांनी क्रह्ग्वेदात नंतर घुसडलेल्या 
पुरुपसुक्‍तामुळे ते पृथ्वीचे अधिपती झाले. कोणामध्येही 
असे धैय नाही कौ, या निर्थक व आशयथून्य पुस्तकां- 
मध्ये आदिम-रानटी देवांच्या प्राथना, आपल्या शत्रूंना 
नष्ट करण्यासाठी व त्यांची मालमत्ता लुटण्यासाठी 
केल्या आहेत. बाकी काही नाही. 

डॉ. आंबेडकरांच्या या मतांशी समांतर विधाने 
अनेक बृद्धिवादी-प्रगतिवादी विद्वानांनी, समाजसुधार- 


कांनी दिलेली आहेत. 


अनुक्रमणिका 


4 


शास्त्रीवुवांनी यौनंतर जे मुख्य प्रतिपादन केले 
आहेते हे को, 

“गेल्या दोनशे वर्षात हिंदू समाजाचे जे श्रेष्ठ 
धार्मिक, सामाजिक. नेते आणि तत्त्वचितक होऊन गेले 
त्यांनी श्रृति-स्मृति-पुराणोक्त धर्माच्या पलीकडे जाऊन 
नव्या युगाला अनुरूप अक्षी पावले टाकली आहेत हे 
आपल्या ध्यानात येईल. त्यातून बरीचश्षी कोडी सुटली 
आहेत.” 

हिंदू समाजाच्या ज्या श्रेष्ठ सामाजिक, धामिक 
नेत्यांचा आणि तत्त्वचितकांचा उल्लेख शास्त्रीजींनी 
येथे केला आहे त्यांच्यावद्दल ते स्वतःच “ हिंदु धर्माची 
समीक्षा या त्यांच्या ग्रंथात काय म्हणतात ते पाहू. 

त्यांनी ' आधुनिक भारतीय धर्ममीमांसकांचे गीता- 
रहस्यकार लोकमान्य टिळक हे अग्रणी होत ' असे 
म्हटले भाहे. त्यानंतर स्वामी दयानंद, राजा राममोहन 
राय, विवेकानंद, रामतीर्थ, रानडे, भांडारकर यांचा 
उल्लेख करून त्यांच्या धर्मचर्चेला प्रगल्भ व सुंदर ' 
म्हटले आहे. स्वामी दयानंदांबद्दल ते म्हणतात, ' स्वामी 
दयानंदांचे विचार हिंदू धर्माची जुजबी सुधारणा 
करण्यास अत्यंत उपयुक्‍त आहेत, पण त्यांत धर्मतत्त्वांची 
वृद्धिवादी व मूलगामी चिकित्सा नाही.” ते' पुढे 
म्हणतात, “ विवेकानंद, रामतीर्थ, रानडे, भांडारकर 
इत्यादिकांचे विचार मननीय आहेत, पण ते त्यांच्या 
निरनिराळ्या व्याख्यानांत विखुरलेले आहेत. त्यांची 
त्यांनी विषयवारीने मांडणी केली नाही.” 

प्रो. राधाकृष्णण आज पाइचात्त्य विद्यापीठात 
तत्त्वज्ञ म्हणून मान्य व प्रथितयश्ष ज्ञाले आहेत. परंतु 
* तराडठाएर फिगातेण 0111050017 हा ग्रंथ सोड-' 
ल्यास त्यांचे ग्रंथ सैल, भोंगळ मांडणीचे आहेत. 
(ज्ञास्त्रीवोवांच्या बाबतीतही असेच म्हणावे लागते. 
त्यांच्या * हिंदु धर्माची समीक्षा ' या महत्त्वपूर्ण ग्रंथाची 
सर त्यांच्या बाकोच्या ग्रंथांना आलेली नाही.) 

आपल्या विवेचनाच्या शेवटी त्यांनी टिळकांच्या 
विचारसरणीबहल असे लिहिले आहे कौ, 

“ लोकमान्य टिळकांच्या प्रतिपादनाचे सार असे 
आहे : 

आत्मानात्म विवेकाने संपन्न अश्ी बुद्धी हेच धर्म- 
निर्णयाचे साधन होय. सर्वेव्यापी एक आत्मा ज्याला 
ओळखता येतो, तो स्थितप्रज्ञ मनुष्यच आपल्या 
शुद्धबुद्धीने धर्मनिर्णय करण्यास समर्थ होतो.” टिळकांच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नट 


*६< अमृतमहोत्सवी, ) 
टे 


र्ट चक. वर्ष ७ आज 


श्ञि 
सश 
तत्र 


८९ 7 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


4 


विवेचनाचा परामशं घेताना तकंतीर्थांनी स्पष्टपणे 
म्हटले आहे की टिळकांचे “ गीतारहस्य ' हे गीतेच्या 
शब्दप्रामाण्यावरच आधारलेले आहे, बृद्धिवादावर 
नव्हे. ्ि रि न 2 वि 
शास्त्रीवुवांनी अनेक हिंटू धमंसुधारकांना, तत्त्व- 
चितकांना स्वत:च मोडीत काढले आहे. | 

ते म्हणतात, “ विवेकानंद, रामतीर्थ, टिळक, 
गांधी, प्रो. राधाकृष्णन इ. लोक अध्यात्मवादी 
शिक्षित होत. त्यांनी जुन्या हिदू धर्माला व धार्मिक 
तत्त्वज्ञानाला उजळा देण्याचा प्रयत्न केला. यांची 
बुद्धिवादी सुधारकांत गणना .करणे चुकीचे आहे. 
कारण हे लोक ईइवर, साक्षात्कार, योगदृष्टी, चित 
वाद, अवतारवाद इ. गोष्टींचे समर्थक आहेत. 
(पृ. १६२, १६२ ). | 

शास्त्रीबुवांनी अश्या रीतीने तथाकथित हिंदू धर्म- 
सुधारकांना स्वतःच मोडीत काढले आहे. | 

डॉ. आंबेडकरांच्या ज्या विधानावर त्यांनी सर्वात 
अधिक आक्षेप. घेतला आहें ते विधान आहे- 
डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “(हिंदू धरम) हा ३08 र कोळ. व 
शास्त्रीवुवांचे म्हणणे असे पा “ हा केऑस ( गोंधळ ) 

तर सववंसंग्रह आहे. 

ळा या संदर्भात स्वतःच जे विवेचन 
केले आहे ते पाहिले म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या विधा- 
नालाच ते पुष्टी देतात हे स्पष्ट होईल. 

“ हिंदु धर्म हा एक धर्म नाही, अनेक बनो 
धर्मांचा संग्रह आहे. त्यात शब्दप्रामाण्य नाही हे म्हणणे 
अजिबात खोटे आहे. त्यात प्रत्येक संप्रदायाचे स्वतंत्र 
शब्दप्रमाण आहे. हिंदू समाज एका विदिष्ट डळ. नक 
विशिष्ट धमंग्रंथास किवा विशिष्ट धर्मपंथास प र 
नाही, म्हणून त्यास उदार म्हणावयाचे असल्यास भ डाली 
म्हणता येईल की, मानवजाती ही फार उदारमत 


आहे कारण ती कोणत्याही एकाच धमंग्रंथाला व धर्म- 


संस्थापकाला मानीत नाही... शब्द क क 
नाही, अशी कोणतीही बाब हद धम! धय द. 
धर्मात शब्दप्रामाण्य भरपुर क्य कामुक वा, कक 
ढी यांचे प्रामाण्य हिंदू धर्माच्य त्येव 
कीक जा गटांचे धमंगुरू व तजी. 
कवे आहेत. प्राचीनतम हीन-स्थितीतील न ग 
प्रकारच्या धाभिक आचांर-विचारांना व चालीर॑ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


' झालेल्या ' १111111510) 00 ८ 


मे, १९८९ 


पावित्र्य दिल्यामुळे हिदू धमं हा एक अजबखाना किंवा 
पुराणवस्तुसंग्रहालय्च बनला आहे. | 
>> हिंदू धर्म उदार नाही, कृपण आहे. हिंद 
धर्माच्या जातिसंस्था व वर्णसंस्था या भनुदारतेच्या मूर्ती 
आहेत. उदारता असती, तर शूद्रदास्य, अस्पृश्यता, 
जातींची जन्मसिद्ध उच्च-नीचता इ. हजारो वर्षे टिकून 
राहिलेले अनुदार व जुलमी कायदे हिंदू धर्माचे मुख्य 
भाग बनले नसते आणि वैदिक धर्माचे परिपालन कर- 
प्यास द्यूद्रादिकांना ह्रकत घेणारे व त्याकरिता देहान्त 
शिक्षा सांगणारे कायदे स्मृतीत सांगितले नसते. लहान- 
मोठे अपधमं हिंदू धर्मात टिकू शकले, याचे कारण उच्च 
घर्मकल्पनांना पुर्ण प्रभावी स्वरूप देणारी संघटित 
लोकशक्ती त्यात निर्माण झाली नाही. उदात्त धर्माच्या 
चैतन्याने भारलेळे व उच्च-नीच सगळया प्रकारच्या 
संस्कृतींच्या पातळीत असलेल्या मानवजातीला श्रेयाचा 


एकमेव मार्ग दाखवून होन प्रवृत्तींच्या व कल्पनांच्या 


बंधनातून मुक्‍त करणारे धर्मवीर हिंदु धर्माला पाहिजे 


तितके लाभले नाहीत किवा जरी लाभले असले तरी 
विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीमळे 


पुळे ते यशस्वी झाले 

नाहीत. ” 
शास्त्रीबुवांनी केलेली हिंद धर्माची ही चिकित्सा 
तलस्पर्शी आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या यासंबंधीच्या विवे- 
चनाचीच कास तकंतीर्थांनी या पुस्तकात धरली आहे 
हे स्पष्ट आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या १९३६ साली प्रसिद्ध 


१४८ या पुस्तका- 


तील विचारांच्या मूल्बंघाशी हे विचार समांतर आहेत 


असेच म्हणावे लागेल. 

डॉ. आंबेडकरांनी * एर्‍तताळ 1! 
या ग्रंथात हिंदू धर्माबद्दल ( 01305 ) गोंधळ नसा जो 
शब्द वापरला आहे. त्याचा प्रतिवाद शास्त्रीजींनी 
मुलाखतीत केला आहे परंतु हाच शब्दप्रयोग त्यांनी 
आपल्या “ हिंदु धर्माची समीक्षा* या ग्रंथात पूर्वी 
योजिला भाहे. ते म्हणतात, 

“या संकीर्ण हिंदू धर्माला जगविण्याचे कार्य पुरोहित 
ब्राह्मणवर्गाने दीधेकालपर्यंत केले. त्यामळे ऐहिकप्रधान 
वस्तुवादी विचारसरणीस प्रगल्भता आर 
विचारसरणीस पोषक 


एप पपातपाडा) ! 


धाभिक गोंधळास (डॉ. लेले 
7061121015 ९1805 


की 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शब्द 


॥6७नवभारत च 
भ्त््ट घरि चे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सुटलेली कोडी ? 


आहे... हिंदू धर्माच्या अस्ताव्यस्त स्वरूपास तोच 
जबाबदार आहे.' 

हिंदू धर्माच्या अस्ताव्यस्त स्वरूपाची व हिंदू धर्मात 
असलेल्या धामिक गोंधळाची (एहाट्टाठप5 ल805) 
शास्त्रीवृवांनी केलेली ही मीमांसा शास्त्रपुत आहे असेच 
कोणीही वृद्धिवादी म्हणेल. शास्त्रीवुवांनी डॉ. आंबेड- 
करांच्या लेखनावर जे आक्षेप घेतले आहेत त्याला 
त्यांच्याच लेखनाचा हा ' सोपपत्तिक उतारा ' पुरेसा 
आहे. डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या लेखनात असा प्रश्‍न 
उपस्थित केला आहे की हिंदू कोणास म्हणावे ? प्रा. रेगे 
शास्त्रीजींना असा प्रश्‍न विचारतात की, “* बाबासाहेबांचे 
म्हणणे असे आहे की, मुसलमान कुणाला म्हणावे, 
ख्प्रस्ती कुणाला म्हणावे ह्याची स्पष्ट उत्तरे भाहेत, 
हिंदू कुणाला म्हणावे ह्याचे स्पष्ट उत्तर नाही. उदा., 
हिदू असण्यासाठी वेदांचे प्रामाण्य मानणे आवश्‍यक 
आहे का ?' 

प्रा. रेगे यांच्या या प्रश्‍नाला शास्त्रीबूवांनी बगल 
देऊन भोंगळपणे असे म्हटले आहे कौ, ' त्याचे असे आहे 
को श्रोतव्य आणि श्रुत त्यांच्यापलीकडे तो जातो. 
कोण ? ज्याची सर्वे आसक्ती संपलेली आहे असा 
निलेंप बुद्धीचा माणूस श्रुतींच्या, वेदांच्या पलीकडे 
जातो असे हिंदू धर्मच सांगतो. ' 

या उत्तरात डाँ. आंबेडकरांनी विचारलेल्या ' हिंदू 
कुणाला म्हणावे ? ' ह्या प्रश्‍नाचे स्पष्ट उत्तर शास्त्री- 
बोवा देत नाहीत. ते का देत नाहीत ? त्यांना ते ठाऊक 
नाही काय ? कौ सांगावयाचे नाही ? डॉ. आंवेड- 
करांनी स्वतःच विचारलेल्या या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांनी 
पूर्वीच देऊन ठेवळे आहे. ते म्हणतात, “ हिंदू म्हणजे 
त्याची जात. जातीशिवाय हिंदू केवळ अशक्य आहे. 
हंदू धर्माचे अनन्यसाधारण वेशिष्ट्य म्हणजे जाति- 
संस्था. हिंदु नावाची कोणतीच गोष्ट प्रत्यक्षात अस्ति- 
त्वात नाही. अस्तित्वात आहे ती जात. हिंदू धर्मातील 
प्रत्येक जात म्हणजे स्वतंत्र समाज, स्वतंत्र राष्ट्र आहे. 
( पहा जातिभेद निर्मूलन ' - डॉ. आंबेडकर). 

शास्त्रीबुवांनी हिंदू धर्माच्या लक्षणांचा जो विचार 
* हिंदु धर्माची समीक्षा ' या ग्रंथात मांडला भाहे, त्यात 
त्यांनी हेच स्पष्ट केले आहे. ते म्हणतात, ' हिंदु धर्माचे 
वैशिष्टय काय आहे? म्हणजे हिंदू धर्माचे लक्षण काय 
भाहे, हा मोठा ब्रिकट प्रश्‍न आहे. कारण हिंदू धर्म हा 
बहुरूपी आणि परस्परविरोधी प्रवृत्तीचे संमिश्रण 


अनुक्रमणिका 


२२ 


होऊन बनलेला आहे . . . हिंद धर्माचे लक्षण निश्चित 
करीत असताना हा सामाजिक भागच प्रामुख्याने पुढे 
येतो. वणंसंस्था, जातिसंस्था, विशिष्ट तर्‍हेचे विवाहादी 
संस्कार, देशजातिकुलधर्म, वारसाहक्‍्काचे नियम व 
एकत्र कुटुंबपद्धती ही हिंदु धर्माची सामाजिक बाजू, 
आहे... ही विशिष्ट समाजसंस्था म्हणजे वर्णाश्रम संस्था 
किवा जातिसंस्था होय. गेल्या दोन हजार वर्षांतील हिंदू 
धर्माचे जातिधर्म हेच प्रमुख लक्षण बनले आहे. हिंदू 
मनुष्य विशिष्ट जातिधर्माचे पालन करीत असला 
म्हणजे त्याला नीट हिंदू समजतात, .. हिंदूंच्या समाज- 
संस्थेचे जातिव्यवस्था हे महत्त्वाचे लक्षण आहे.” 
(“हिंदु धर्माची समीक्षा', पु. १०९, ११०, १११). हिंदू 
कोणास म्हणावे याचे उत्तर देत असताना शास्त्रीवुवांनी 
टिळकांची हिंदू धर्माची व्याख्या उद्धृत केली आहे. 
टिळक म्हणतात, 

प्रामाण्य वुद्धिर्वेदेषु साधनानामनेकता । 

उपास्यानामनियम: एतद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 

...' प्रामाण्य वुद्धिर्वेदेपु' या शब्दसमुच्चयाने असे 
सुचविले आहे की,-वेद हा सगळया हिंदूंचा प्रमाणग्रंथ 


. आहे. ज्यांना वेदाधिकार नाही आणि ज्यांच्या चाली- 


रीती वैदिक धर्मावर आधारलेल्या नाहीत असे शेकडा 
७० लोक हिंदू समाजात आहेत. त्या लोकांचा वेद हा 
प्रमाणग्रेंयथ कसा होऊ शकेल ? ज्या लोकांना वेद 
श्रवणाचाही अधिकार नाही, एवढेच नव्हे तर श्रवणाने 
महापातकाचे व नरकाचे धनी व्हावे लागते, त्या 
लोकांची वेदावर प्रामाण्यबुद्धी म्हणजे श्रद्धा आहे या 
म्हणण्यात काहीच अथे नाही. '... 

ते पुढे म्हणतात, ' यावरून एवढेच सिद्ध होते की 
सगळ्या हिंदूंचा हिंदु धर्म म्हणून एक विशिष्ट सर्वे- 
साघारण धरम नाही, हिंदूंचे धरम अनेक आहेत, हिंदूंच्या 
धर्मात एकसुत्रीपणा नाहो. 

शास्त्रीबुवांचे प्रतिपादन डॉ. आबेडकरांच्या प्रति- 
पादनाशीच समांतर आहे असे म्हणावे लागेल. * हिंदू 
कोणास म्हणावे ?' हे कोडे मात्र या सगळ्या विवेचना- 
नंतरही तसेच शिल्लक राहते. 

शास्त्रीबुवा अलीकडे गीताधर्माचा प्रकट पुरस्कार 
करतात. याही मुलाखतीत गीतेचा उल्लेख आला आहे. 
या संदर्भात त्यांनी स्वतःच जे उद्‌गार काढले आहेत ते 
अन्वर्थक आहेत. (अर्थात ' हिंदु धर्माची समीक्षा ! या 
ग्रंथात ! ) ते म्हणतात, : गीतेतील प्रवृत्तिमार्गाने व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


प र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३: 


अध्यात्म योगाने बर्‍याच ब्रिक्षितांचे लक्ष खेचून घेतले 
आहे. .. गीतेतील तत्त्वज्ञान, गीता सांगते' म्हणून प्रमाण 
आहे, की ते विचारांच्या कसोटीला उतरते म्हणून 
प्रमाण आहे ? तसेच गीतेतील सवे विचारांचा परस्पर- 
संगती नीट लागते काय ? गीतेतील विचारांत अनेक 
गंतागंतीचे विषय आहेत. पुनर्जन्म, निविकार गुणातीत 
आत्मा, परमेश्‍वर, कमेविपाक हे गीतेचे मूलभूत सिद्धांत 
तकेशास्त्राच्या नियमानुसार मानवबृद्धीने निश्‍चित 
करता येत नाहीत. गीतेवर ज्यांची श्रद्धा आहे, त्यांना 
ते सिद्धांत आपोआप मान्य आहेत किवा ज्यांना 
तसा अलौकिक अनुभव येतो असे वाटते त्यांना त 
मान्य आहेत. पण दाब्दप्रमाणावर ज्यांची श्रद्धा नाही 
किवा ज्यांच्यात “आपणास तसा अलोकिक अनुभव 
येतो ! असे म्हणण्याचे अलौकिक धाडस नाही त्यांना 
गीतेतील हे मूलभूत सिद्धांत कसे पटणार १... गीतेत 
प्रवत्तिवाद असो की निवृत्तिवाद असो त्याच्या मुळाक्ली 
पुनर्जन्मवाद, कर्मविपाक म्हणजे दैववाद, ईइवरवाद 
इत्यादी महत्त्वाचे सिद्धांत आहेत. ज्यांना गीतामूलक 
नवा हिंदूधर्म स्थापावासा वाटतो त्यांनी गीतेचे स्वत: 
प्रामाण्य श्रद्धेने धरळेच पाहिजे. गीतेचे शब्दप्रामाण्य 
ज्यांस कवूल नाही, ज्यांस बुद्धिवादानेच चालावयाचे 
आहे व ज्यांस वृद्धिवादी धर्म पाहिजे आहे, त्यांना 
गीतेतील अनेक अध्यात्मविषयक व देवताविषयक प्रश्‍न 
वद्धीने सिद्ध करण्यास मा्कडेयाचे आयुष्यही पुरावयाचे 
नाही. * (पृ. १६५). आपल्या विवेचनाच्या ्रेवटी 
शास्त्रीजी म्हणतात, ' दोन-अडीच हजार वषापुर्वीची 
गीता आजच्या प्रश्‍नांपुढे काय करणार ? समाजाचे 
गतिक्यास्त्र व सामाजिक शक्तींच्या आघात-प्रत्याघातांचे 
नियम शोधणारे शास्त्र आज पाहिजे आहें. गीतेतील 
वेदांती चर्चेने तेथे काही भागणार नाही... या कामी 
सामाजिक शास्त्रेच उपयोगी पडतील. गीता नव्हे. 
दुसरा मुद्दा असा की, गीतेची मांडणी पौराणिक पद्धतीची 
आहे, त्यात स्वाभाविक तकशुद्धता व प्रमाणबद्धता नाही. 
ती खटपट करून त्यातून कांढावी लागते, त्यामुळे 
गीतेचे अनेक अर्थ होतात. अशा या गीतेचा या वुद्धि- 
वादी विज्ञाननिष्ठ युगात काय उपयोग होणार ? ' 
(पृ. १६५-१६६)- 

* जास्त्रीजींचे हे विवेचन वुद्धिवादी विज्ञाननिष्ठ 
स्वरूपाचे आहे अंसेच म्हणावे लागेल. डॉ. आंबेडकरांनी 
भगवद्‌गीतेवर जी टीका केली आहे ती याच मर्यादां- 


: तवभारत 


मे, १९८९ 


मळे. डॉ. आंबेडकर भगवद्गीतेबद्दळ म्हणतात की, 
ाधडवयडनटॉ त 15 8 ]णंणा. 1)911105(0 0 
(14एप'४१113 (भगवद्गीता हा चातुर्वर्ण्यांचा संयुक्‍त 
जाहीरनामा आहे.) . आपल्या एका भाषणात तर त्यांनी 
भगवद्‌गीतेला * एका गवळचाच्या पोराचा पोवाडा ' 
म्हटले आहे. 

आता प्रश्‍न आहे तो हा की, एवढी वृद्धिवादी, 
समाजशास्त्रीय, विज्ञाननिष्ठ भूमिका १९४० च्या 
दरम्यान घेणारे शास्त्रीजी आज असे “गोंधळलेले! का 
आहेत ?-हा वयाचा (वृद्धापकाळाचा) प्रभाव म्हणावा 
का? त्यांची परागती का व्हावी ? पुढे जाण्याऐवजी 
त्यांनी मागे का यावे? की सगळ्या उच्चवर्णीय 
विचारवंतांचा पराभव नेमका इथेच होतो ? 

डॉ. आंबेडकरांनी म्हणूनच त्यांच्या ' द अन- 
टचेबल्स ' या ग्रंथात म्हटले आहे कौ, : ब्राह्मण 
व्हॉल्टेअर निर्माण करू शकत नाहीत. ' 

आजपर्यंतच्या उच्चवर्णीय सुधारकांच्या मर्यादा 
या अवतरणात स्पष्ट होतात. स्वतःच्या हितसंवंधांचे 
रक्षण त्याला अधिक महत्त्वाचे वाटते. त्याला धर्मा- 
पेक्षाही दक्षिणा-स्वाथ महत्त्वाचा वाटतो. डॉ. आंबेडकर 
* ]र[तत]85 1 ित्ातणाञा]' या ग्रंथात म्हणतात; 
रिहाडयाखा ठा पठ उलाडाला छळ छावा 
४४१३ 15 104७112. ही दक्षिणाप्रधान ब्राह्मणी 
संस्कृती व्हॉल्ट बर निर्माण करू शकत नाही हेच खरे. 
शास्त्रीजींनी व रेग्यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या या 
कसनावर एवढा कडकडून हल्ला करण्याचे कारण 
काय : याचे उत्तर या मुलाखतीत शेवटच्या प्रनोत्तरांत 
मिळते. 

प्रा. रेगे विचारतात, “ 
कोडी मुद्दाम आपल्या स्वाथ 
अंकित करून ठेवण्यासाठी 


ब्राह्मणांनी ह्यांतील काही 
साठी, लोकांना आपल्या 
रचलेली आहेत असे असे 
मानतात. उदा., जोतिराव फुल्यांनी वपुल ण 
ह्या आरोपात किती तथ्य आढळते ?” (डॉ. आंबेडकर 
फुले आणि त्यांची परंपरा ह्यांची ही भमिका आहे ) | 

न शास्त्रीबुवा उत्तरतात, “ ब्राह्मण हे लोकांचे पित 
आहे. म्हणजे असेकी जी समाजव्यवस्था असते तिच्या 
वधतेचे, लेजिटिमसीचे संरक्षण करणारा पुरोहितवर्ग 
ही सामाजिक गरज असते. जातिसंस्था आणि यात 
ब्राह्मणांना असलेले 


स्थान ही त्या समाजा 

गेऱ्यी र चीच गरज 
हा न्न 

हाती. इथली उच्च-नीच भवस्था एका अर्थाने लादलेली 


2. जी न्य 
ममी -22 ळ् क्ण कि 

य कड ; नवभारत के 
भ्ह्सुद ७५ त ३९ 

8 च वर्ष । 

₹* ्ूळ. 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास पि प्त 4] रज 

भृ 1 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अय» 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सुटलेली कोडी ? 


नाही. एका अर्थाने लादलेली आहे. उच्च-नीच भवस्था 
नाही अशी समाजव्यवस्था कल्पिता येते, दाखविता येत 
नाही. जगाच्या इतिहासात अशी स्थिती निदिष्ट नाही. 
आजच्या जगात ती कुठे दिसत नाही.” 

या उत्तरात शास्त्रीबुवा हे विसरतात की ते 
ब्राह्मण्याचे समथन करीत आहेत. ब्राह्मणांनी जाति- 
संस्थेच्या आणि उच्च-नीचतेच्या नावाखाली समाजात 
सर्वोच्च अधिकार भोगले. या व्यवस्थेचा सगळ्यांत 
अधिक फायदा या भूदेवांना मिळाला. ते या व्यवस्थेचे 
निर्माते आणि संरक्षक आहेत. राजालासुद्धा नमविण्याचे 
सामथ्ये या ब्रह्मवंदाजवळ होते आणि दुसरी सगळ्यांत 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे “ उच्च-नीच अवस्था नाही 
अश्ली समाजव्यवस्था कल्पिता येते, दाखविता येत नाही. 
जगाच्या इतिहासात अज्ली स्थिती निदिष्ट नाही. 
असे सांगून ते उच्च-नीचतेचे समर्थन करतात, वा 
विषमतावाद्यांना बौद्धिक खाद्य पुरवितात. 

* उच्च-नीचता नाही अशी समाजव्यवस्था अस्ति- 
त्वात नाही ' असे म्हणत असताना ते हे विसरतात 
की समतावाद्यांना पुर्णपणे समता प्रस्थापित करणे 
शक्‍य नाही याचे भान आहे. विषमतेचे अंतर कमी 
करणे, दरी वुजवणे व सगळी माणसे जन्मतःच समान 
आहेत या तत्त्वाचा प्रसार करणे ही समतावाद्यांची 
उद्दिष्टे आहेत. शास्त्रीबुवा उच्च-नीच अवस्था नाही 
असा समाज अस्तित्वात नाही, असे म्हणून स्थितिश्ील 
समाजव्यवस्थेचे समथन करतात व जगाच्या अंतापर्यंत 
विषमता अस्तित्वात राहणारच असा आश्यावादही 
व्यक्त करतात. 

ब्राह्मण्याचे व वर्णीय उच्च-नीचतेचे समर्थन कर- 
ताना ते म्हणतात, 

“ भारतातील ब्राह्मण पुरोहितवर्गाने स्वतःला 
एकंदर समाजावर लादलेले नाही. समाजाने त्याला 
लादून घेतले. समाजाला पाहिजे होता म्हणून पुरोहित- 
वर्ग जो लादला गेला तो दमनावाचून, दंडावाचून, 
शारीरिक इजा न करता लादला गेला. ह्याचे कारण 
समाजाला, सर्वांना त्याची गरज होती. ” 

शास्त्रीबुवांनी पुरोहितवर्णवर्चेस्व हे समाजानेच 
स्वत:वर लादून घेतले हे सांगून श्रेष्ठ वणियांची केवढी 
सोय केली ! 

€ धिग बलं क्षत्रिय बलं । ब्रह्म तेजो बलं बलम्‌ 
(बालकाण्ड, सर्ग ५६, श्‍लोक २३) असे रामायणात 

त. भा, ४ 


अनुक्रमणिका 


डप 


विश्‍वामित्राच्या तोंडून वदवून ब्राह्मणांनी आपला तप- 
प्रभाव सिद्ध केला आहेच. 

हेच समीकरण पुढे नेऊन असेही म्हणता येईल 
कौ, भांडवलदारी टिकली कारण सवेंहारावर्गाने त्यांचे 
आधिपत्य मान्य केले. त्यांनाच भांडवलदारांची गरज 
होत्ती. समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने हे आवश्यक होते. 

शास्त्रीवोवांची ही विचारसरणी अताकिक आहे. 
अनेतिहासिक आहे. ब्राह्मण हे वर्णंव्यवस्थेचे निर्माते 
तर आहेतच, पण संरक्षक आणि पोलिंदेही आहेत. ही 
संपुर्ण व्यवस्था त्यांच्या वाजूची आहे. सर्वे विशेष 
सवलती (राखीव जागा) त्यांच्याचसाठी आहेत. 

शास्त्रीजींप्रमाणे इरावती कर्वे यांनीही ब्राह्मणांनी 
जातिव्यवस्था निर्माण केलेली नाही हे सांगण्यातच 
आपले बौद्धिक सामर्थ्य खर्ची घातलेले आहे. ( पहा : 
£ हिंदू समाज-- एक अन्वयार्थ ', लेखिका : इरावती 
कर्वे, पृ. १२ ). 

शेवटी शास्त्रीजी म्हणतात, ' पुरोहितवर्ग' लादला 
गेला तो दमनावाचून, दंडावाचून, शारीरिक इजा न 
करत्ता लादला गेला, कारण समाजाला त्याची गरज 
होती. ” 

ब्राह्मणांनी आपले वर्णवचस्व टिकवण्यासाठी ज्या 
कठोर शिक्षा योजिल्या, त्यांनी स्मृतींची पाने भरली 
आहेत. ब्राह्मणासमोर अशुभ शब्द उच्चारणार्‍याची 
जीभ मुळापासून उपटली जात असे. 

एखादा राज्यकर्ता ब्राह्मणास नको असला तर 
ब्राह्मण त्याचे राज्य उलथवीत, वेळप्रसंगी शस्त्र हाती 
घेऊन. परशुरामाने पृथ्वी निःक्षत्रिय कशी केली ? 
वामनाने बळीला पाताळात कसे लोटले ? पुष्यमित्र- 
शुंगाने वृहद्रथ मौर्यास सत्तेवरून खाली कसे खेचले ? 
आणि मराठ्यांची सत्ता पेशव्यांनी कशी हडप केली? 
हे सूज्ञांना सांगण्याची गरज नाही. 

एकलव्याचा अंगठा आणि शंबुकाचा शिरच्छेद 
ही प्रातिनिधिक उदाहरणे काय सिद्ध करतात ? श्‌द्र 
शंबुकाच्या शिरच्छेदानंतर रामावर आकाज्ातील देवांनी 
पुष्पवृष्टी केली व त्यानंतर दोन ब्राह्मण बालके जिवंत 
झाली ही कथा काय दर्शवते ? शूद्राच्या हननानंतरच 
ब्राह्मणी संस्कृती जिवंत राहू शकते हेच सत्य ना? 
पुराणकथा आणि वास्तवता यांचा संबंध असा आहे. 

क्रग्वेदत आये आणि दस्यू यांच्या संघर्षाचे 
पडसाद पहावयास मिळतात. इंद्राला केलेल्या प्राथंना-- 


£ 


९६६ अमृतमहोत्सवी, हो 
०९ _ अम 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रद 


दस्यंंची पुरे उद्ध्वस्त करण्याचे सामर्थ्य दे, त्यांची 
बायकामुले पळवण्याचे सामर्थ्य दे, शत्रूच्या स्त्रियांवर 
बलात्कार करण्याचे वळ दे, त्यांची संपत्ती लुटण्याचे 
बळ दे- अश्या आहेत. (पहा : सिंधू संस्कृती, क्र्ग्वेद 
व हिंदू संस्कृती, लेखक : प्र. रा. देशमुख, पृ. ७२ 
९२). 

यातील सोंदर्य आमच्या प्रत्ययाला येण्याऐवजी 
त्यातील क्रौ्य आणि रानटीपणाच भामच्या डोळ्यांत 
भरतो, हे शास्त्रीजींना सांगावे का लागावे ? 


4114 


डॉ. आंवेडकरांच्या लेखनातील ज्या चुका शास्त्री- 
बवांनी दाखविल्या आहेत त्याच चुका त्यांच्या अगोदर 
आणि त्यांच्या नंतर अनेक सनातनी विद्वानांनी दाखवल्या 
आहेत. वाचकांनी या संदर्भातील “ सोवत 'मध्ये भालेले 
प्रा. वाळ गांगल यांचे लेखत वाचावे. याच चुकांचा 
उल्लेख प्रा. शंकर वैद्यांनी * घोडचुका ' असा माझ्य़ा 
उपस्थितीत ' मॅजिस्टिक गप्पा 'त समारोपाच्या भापणात 
केला व ' नवभारत 'च्या उपरोक्त अंकातच (मे-जून 
१९८८ च्या ) म. अ. मेहेंदळे यांनाही वाबासाहेबांच्या 
या लेखनात “ किरकोळ चुकीची विधाने ' आढळली 
आहेत. 

या चुका.(? ) कोणत्या आहेत ते पाहू. शास्त्रीजी 
या चकांबावत बोलताना म्हणतात, “ अयोध्या म्हणजे 
आधनिक वाराणशी असे विधान आहे. अयोध्या 
वाराणशीहून वेगळी आहे. (सध्या तेथे रामजन्मभूमी- 
बाबरी मक्यीद हा वाद आहे ).' डॉ. आंबेडकरांनी 
अद्या तर्‍हेचा उल्लेख * गृ शरितताट जि रणा 
& एला मध्ये केला आहे. &87०ता]]8 01९ 
10तटया ठिलया2ा०5 ( ?3826 323 ) असे त्यांनी 
म्हटले आहे. वस्तुतः हा पृरातत्त्वीय संशोधनाचा विषय 
आहे. अयोध्या नेमकी कोठे होती याबद्दल विठ्ठानांत वाद 
आहेत. आजची वाराणशी म्हणजे पुर्वीची भयोध्या या 
बाबासाहेबांच्या विधानाकडे त्या दृष्टीने पाहिळे पाहिजे. 
शिवाय साकेत, फैजाबाद या शहरांनाही अयोध्या 
मानण्याचा प्रघात आहे. नेमकी अयोध्या कोठे आहे, 
यासंबंधीचा पुरातत्त्वीय पुरावा आजह मिळू शकलेला 
नाही. शास्त्रीबुवांनी ज्या बाबरी मदिदीच्या वादाचा 
उल्लेख केला आहे त्याबद्दल एवढंच म्हणावे लागल 
की, रामाच्या जन्माचा कोणताही ऐतिहासिक वा 
पुरातत्त्वीय पुरावा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे यासंबंधात 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


मे, १९८९ 


निश्‍चित असे काहीच बोलता येत नाही. राम प्रत्यक्षात 
झाला को नाही याबद्दल विद्वानांत वाद आहेत 
( यात शास्त्रीबुवाही सहभागी आहेत ). डॉ. आंबेडकर 
आज ह्यात असते तर त्यांची यासंबंधीची निश्‍चित 
भूमिका ध्यानात आली असती. 

( एक गोष्ट मात्र सांगावीशी वाटते की बौद्धांच्या 
दशरथ जातकातील, म्हणजे आदि रामकथेतील, 
रामाचा पिता दशरथ हा वाराणश्ीचा राजा असतो. ) 
शास्त्रीवुवांनी सांगितलेली दुसरी मोठी चूक म्हणजे, 
: रामाला वारा वर्षे वनवासात पाठविले असे ह्या 
पुस्तकात सांगितले आहे. वारा नव्हे, चोदा वर्ष, असे 
ते म्हणतात. शास्त्रीजी हे तेलवुद्धीचे विद्वान असल्याने 
बारीक-सारीक चूकही त्याना खपत नाही. हे त्यांच्या 
विद्ठत्तेला साजेसेच आहे. परंतु शास्त्रीजींनी हे ध्यानात 
ठेवावयास हवे की, डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर तीस 
वर्षांनंतर हे लेखन प्रसिद्ध होते आहे. शासनाकडून 
आम्हाला ते मिळाले तेच विस्कळीत स्वरूपात. त्यात 
त्रुटी आहेत, अपुरेपणा नाहे. परंतु डॉ. आंबेडकरांचे 


सर्व लेखन प्रसिद्ध करावयाचे या भूमिकेतुन हे लेखन 
प्रसिद्ध होत आहे. 


वस्तुत: हा त्यांच्या लेखनाचा कच्चा खर्डा भाहे. 
कदाचित हेच लखन पक्क्या स्वरूपात कालांतराने 
उपलब्ध होईलही ' परतु आज हे लेखन भाहे त्या 
स्वरूपात संपादक मंडळाने ज्ासनाद्वारा प्रसिद्ध केले 
आहे. (अशाच प्रकारे कारलं मार्क्स यांचे वा इतर अनेक 
विद्वानांचे कच्चे लेखन प्रकाशित झाले आहे) 
मूळ प्रश्‍न आहे तो डॉ. आंबेडकरांच्या लेखनातील 
संद्वान्तिक बाजूवर, तत्त्वविवेचनावर 'हल्ला कराव 
याचा, त्यांच्या सिद्धान्तांची समी र 
र. क्षा करावयार्च 
किरकोळ गोष्टींचा प 


बाऊ करावयाचा ? आम 
े ? ची विठ्ट 
मंडळी त्या बाबतीत फारच पक्‍्की भाहे कुळ 


डा तीत फार हेत. राम वारा 
वष वनवासात गेला हे डॉ. आंबेडकरांचे विधान दशरथ 
जातकावर भाधारित भाहे. दशरथ जातकातील 

वारा वर्षे वनात जातो. ्ं 


अशा गोष्टींना किती महत्त्व द्यायचे 
कच्च्या लेखनाच्या संदर्भात १ 
कू *** ग्रथकाराच्या मत्यनंतर 
तीस वर्षांनी ) हे तारतम्याने ठरवले पाहिज. 
डॉ. नांबेडकरांची भमिका न 
मका समाजशास्त्रज्ञाची, धर्म 
न ही, धर्म - 
सुधारकाची, तत्त्वचितकाची आहे. त्यांच्या वदया क 
च ११ | द्‌ 1) 


(आणि पुन्हा 


९>« 


/& 
॥। 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ 


७५ 


आ गक 0 टू 
ु [५ तुण्काक्त त्र 
ज %२_ ळा णाल 
“र १ ण. 


(_) 
क 
क कि 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


सुटलेली कोडी ? 


विज्ञाननिष्ठ विचारसरणीस, द्रष्टेणास वाजूस सारून 
विष्णुशास्त्र्यांनी जशा म. जोतिवा फुल्यांच्या लेखना- 
तील व्याकरणाच्या चुका दाखवल्या तशा चुका दाखव- 
णाऱ्या धाकट्या शास्त्रीबोवांच्या पातीतील विठद्ठान 
आजही अस्तित्वात आहेत. डॉ. आंबेडकरांच्या विचारा- 
तील 'युगप्रवर्तकत्व' त्यांना दिसत नाही, त्यांचा द्रष्टेपणा 
त्यांच्या बुद्धीला स्पर्ष करीत नाही. धुळीतून हिम- 
शिखराकडे गेलेले डॉक्टर आंबेडकरांचे गगनभेदी 
व्यक्तिमत्त्व त्यांना कःपदार्थ वाटते. 

भारताच्या भवितव्याची अहनिश चिता करणारे 
घटनाकार आंबेडकर, समाजवादी विचारांची महूतमेढ 
रोवून राज्य-समाजवादाचे दिग्दर्शन करणारे अ्थ- 
शास्त्रज्ञ आंबेडकर, त्यांच्या वर्णजन्य अहंतेचे वडसे 
वाढलेल्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. स्वातंत्र्य, समता, 
बंधुत्व आणि न्याय या मूल्भूत मानवी मूल्यांवर उभा- 
रलेल्या भारताचे स्वप्न डॉक्टर आंबेडकरांच्या डोळ्यांत 
होते, म्हणून त्या स्वप्नाला शाप देणाऱ्या ब्राह्मण्यावर 
-वर्णंजन्य विषमतेवर ते कळिकाळाप्रमाणे तुटून पडतात 
व ढोंगाचा बुरखा फाडून त्याची आतडी बाहेर काढतात. 

त्यांच्या लेखनाची समीक्षा करताना म्हणूनच राम 
वाराणश्यीत जन्मला को अयोध्येत जन्मला, १२ वर्षे 
वनात राहिला की चौदा वर्षे वनात राहिला, क्रष्यशृंग 
बरोबर कौ शंंग क्रषीबरोबर, सीता राजवाड्यात 
राहिली की अशोकवनात राहिली, ब्रह्मसुत्राचा निदेश 
क्रमांक बरोबर कौ चूक असल्या गोष्टींना गौणत्व 
प्राप्त होते आणि त्यांनी प्रतिपादिळलेला सिद्धान्त हा 
महत्त्वपू्ण ठरतो. अशी सेंद्धान्तिक तात्त्विक चर्चा 
करण्याचे सामथ्ये या गोंधळलेल्या - घटापटाची शुष्क 
चर्चा करणाऱ्या सनातनी पठडीबद्ध पंडित मंडळींत 
नाही. हेच या वादचचेंने स्पष्ट झाले आहे. डॉ. आंबेड- 
करांना संस्कृत येत नव्हते हे उच्चरवाने सांगणारे 
विद्वान आपल्या वर्णश्रेष्ठत्वाची, जन्मजात विद्वत्तेची 
शेखी मिरवताना हेही सांगावयास विसरत नाहीत कौ, 


२७ 


डॉ. आंबेडकरांना इंग्रजीही येत नव्हते. ( तसा आरोप 
त्यांच्या 1110001115 01 7?७त91] या ग्रंथाच्या 
प्रसिद्धीनंतर एका श्रेष्ठवर्णीय परीक्षणकाराने केला 
होता.) प्रकरण एवढ्यावर संपत नाही. त्यांना मरा- 
ठीही धड येत नव्हते हाही मुद्दा आहे. कारण त्यांचे 
उच्च शिक्षण मराठीतून ज्ञाले नव्हते. या विद्वानांची 
विद्वत्ता डॉ. आंब्रेडकर मुळी विद्वानच नव्हते तर ते 
चक्क अडाणी होते हेच सांगण्याचा प्रयत्न हस्ते-परहस्ते 
करते यात विशेष ते काय ? त्यांच्या वणंगुरुत्वाला ते 
साजेसेच आहे. ज्या दुर्गावाईंनी आंबेडकरांच्या लेखना- 
वर भापण रामायण लिहावयास बसलो आहोत अजा 
थाटात टीका केली त्या दुर्गाबाईंनी ' शंवूक कोळी होता ' 
असा केलेला त्याचा चुकीचा ( घोडच्‌ुकीचा ) उल्लेख 
कोणाला खटकला नाही. कारण त्या जन्मजात उच्च- 
कुलोत्पन्न विदुषी आहेत आणि ज्या शास्त्रीजींनी 
आंबेडकरांच्या लेखनातील किरकोळ चुका दाखवून 
पुनःपुन्हा या लेखनात ' सर्वसाधारण लोकांच्या ध्यानात 
येणार नाहीत अश्या अनेक चुका आहेत. ' ही ध्वनिफीत 
लावली आहे त्या शास्त्रीवुवांना आपल्या ' शीख 
पंथाचा इतिहास ' या पुस्तिकेतील अगणित घोडचुका 
दुरुस्त करण्याचे भान राहात नाही. ( तरी त्यांच्या 
विद्दत्तेला.कोठेही बाधा येत नाही ). 

डॉ. आंबेडकरांच्या धर्मातराच्या घोषणेवर प्रति- 
क्रिया व्यक्‍त करताना शास्त्रीजी म्हणाले होते, ' आंबेड- 
करांचे अवतारकार्य संपले. ' आज शास्त्रोजींचे हेच 
विधान त्यांच्याच बाबतीत उच्चारण्याची वेळ भाली 
आहे. 

पुनरुज्जीवनवादी शक्‍ती संपूर्ण भारतात आणि 
महाराष्ट्रात जोमाने उफाळून आल्या असताना शास्त्री- 
बोवांनी त्यांना उपयोगी पडतील, त्यांच्या गोटात 
समाविष्ट करता येतील, असे विचार मांडावेत, 
यापरता त्यांच्यासारख्या विचारवंताचा दुसरा पराभव 
कोणता ? 


डन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शा 


संगीत आणि प्रतीकात्मता 


अशोक दा. रानडे 


आरंभीच ध्यानात आणून देण्यासारखी गोष्ट अशी 
की कोणत्याही अभिव्यक्तीच्या कलापातळीची चर्चा 
करणे म्हणजे एका फार मोठ्या प्रमाणावर संस्कारित 
आलेल्या वास्तवाशी सामना घेणे. अथे असा की कला- 
पातळीवरच्या चर्चेमधून प्रतीकांचे समूहच्या समूह 
बाजूला काढले जांतात. संगीताचा विचार करणे याचाच 
अर्थ ध्वनी म्हणून ध्वनीचा विचार न करणे आणि 
तत्संबद्ध प्रतीकांना बाजूला ठेवणे ! 

तसे पाहता ध्वनीच्या लिखित प्रतिनिधीपेक्षा, 
अक्षरापेक्षा, त्याचे उच्चारित रूप सांकल्पनिक दृष्ट्या 
आधीचे आहे यास मान्यता आहे. पण तरीही उच्चारित 
रूपाचे संगीतदृष्ट्या विश्लेषण झालेले नाही. (अगदी 
बीजभूत प्रतीक म्हणण्यासारखे “ ओम्‌ 'ही दुर्लक्षित 
आहे. ) एक सर्वसाधारण विधान सखेद करता येईल : 
प्रत्यक्षतः उच्चारित प्रतीकांना आपण मान्यता दिली 
आहे, ऐकू येत राहणार्‍या प्रतीकांकडे आपण दुर्लक्ष केले 
आहे तर श्रवणसंस्थेशी संबद्ध प्रतीकांना अजून आपण 
परिचयाचा सलामही ठोकलेला नाही ! 

याशिवाय एक वैचारिक दोष असा को सांगीतिक 
प्रतीकात्मतेची आपली चर्चा नेहमी कलासंगीताभोवती 
घोटाळत राहिली आहे; इतकेच नव्हे तर त्यात पुन्हा 
संगीताच्या भावनिक अंगांपलीकडें आपण पाहिलेले 
नाही. जिथे कुठे बुद्धिगत प्रतीकांची थोडीफार चर्चा 
आहे तिथे संगीतेतर जाणकारीची क्षेत्रेच अधिक कार्य- 
तत्पर आहेत असे दिसते. निष्कर्ष असा कौ, एकंदर 
सांगीतिक वास्तवाची व्यापक विवरणे झाल्याशिवाय 
प्रतीकात्मक कार्याची सविस्तर मांडणी आणि निरिचित 
तपासणी शक्‍य नाही. संगीत आणि प्रतीकात्मता यां- 
विषयी सवसाधारण औपपत्तिक विधाने करणे प्रस्तुत 
परिस्थितीत असंभाव्य म्हटले पाहिजे. आदिम, छोक, 
कला, जतनप्रिय आणि भक्‍तिसंगीत अशा पाची कोटींचा 
परामर्ष घ्यायला हवा. प्रत्येक कोटीशी संबंधित 
प्रतीकात्मता वेगवेगळ्या पातळीवर कार्यकारी होत 


अनुक्रमणिका 


असते. परिणामत: सयुक्तिक ठरणारे प्रश्‍नही निराळे 


असतात. संगीत आणि प्रतीकात्मता या दोन्ही पायाभूत . 


पदांचा अर्थ समूळ तपासला पाहिजे. याशिवाय 
सोंदर्यशास्त्र, संस्कृतिसंगीतशास्त्र वगैरे विचारश्याखांना 
आपापल्या वैचारिक चौकटी निर्दोषपणे उभारणे अवघड 
जाईल. 
प्रतोकात्मता आणि प्रयोगकला 

प्रतीकात्म वस्तू, प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतींद्वारा 
प्रतीकात्मता सिद्ध होत असते. ' सिंबलीजम ' संज्ञेच्या 
व्युत्पत्तिगत दुव्यांकडे पाहिल्यास या संज्ञेची दोन मुख्य 
लक्षणे लक्षात येतात. ग्रीक भाषेत संवंधित नाम व 
क्रियेचा अर्थ अनुक्रमे चिन्ह आणि एकत्र आणणे असा 
आहे. काहीसा आलंकारिक प्रश्‍न यामुळे सहज सुच 
शकतो. सीमारेषा निर्धारित करणे आणि एकत्र आणणे 
म्हणजच कला नव्हे काय ? सुदैवाने इतके ढोबळ, 
मूलभूत निर्देश न करताही प्रतीकात्मतेच्या सर्वव्यापी 
महत्तेला मान्यता देणारी विधाने केळी गेली भाहेत. 
कला, भाषा, विज्ञान, धर्म, इतिहास आणि सर्व खास 
मानवी कतंबगाऱ्या सारत्वाने प्रतीकात्म असतात. 
प्रतीकात्मतेची महत्ता गृहीत धरून संगीताशी तिचे 
नाते तपासायला हरकत नाही असा कौल आहे. 

चर्चेच्या पहिल्या टप्प्यावर ध्यानात घेण्याची बाब 
अक्षी की संगीत प्रयोगकला कुटुंबातील एक सदस्य 
असून नृत्य व नाट्यकला सहोदर होत. प्रयोगकला इतर 
कलांपेक्षा ज्या प्रमाणात निराळया पडतात त्यानुसारे 
प्रयोगकलांतगत प्रतीकात्मताही वेगळी होते. या परि- 
स्थितीमुळे उद्भवणारे काही प्रश्‍न इथे नंतरच्या 
विचारासाठी नोंदवून ठेवे पाहिजेत. प्रयोगकलाव्रिमर्ती- 
पको कोणती कला जास्त प्रतीकात्म असते' ? का ? 
याचे परिणाम काय होतात? प्रयोगकलांची अंतिम अर्थ- 
पुर्णेता प्रतीकात्मतेवर अवलंबून असते का ? कोणत्या 
प्रमाणात ? प्रत्येक प्रयोगकलेचे स्वरूप आणि काय 


पाहत त्ये 
हता प्रत्येकोचा निरनिराळा विचार ( र; 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संगीत आणि प्रतीकात्मता 


तेच्या संदर्भात) आवश्यक आहे. परंतु तीहींच्या वर्गास 
समान विधाने नोंदविणे शक्‍य आहे. 

१ ) संगीत-नृत्य-नाटयकलांमध्ये प्रतीककार्य दोन 
प्रकारच्या पातळ्यांवरचे भाढळते : भाषिक व 
निर्भाषिक. 

२ ) प्रतीककार्य दोन पातळ्यांवर एकांतरतेने 
होते-दोन्ही पातळ्यांवर एकाच वेळी प्रतीककार्य घडणे 
विरळा. दोन्ही पातळ्या वा संवद्ध प्रतीके अस्पर्शी 
वर्तुळे असतात असे अर्थातच सुचवायचे नाही. परंतु 
कोणत्याही एका वेळेस प्रतीकका्य॑ कोणत्या तरी 
एकाच पातळीवर चालू ठेवल्यामुळे मानवी आविष्कार- 
दाक्तींचा मानवी बोधनशक्‍तींवर बेफाम मारा होत 
नाही. बोधनशक्तींच्या वापरात प्रयत्न भाणि फलित 
यांचा सुयोग्य मेळ साधतो. 

३) निर्भाविक प्रतीके दृक्‌ वा श्राव्य वोधनमार्गातून 
कार्य करतात. प्रतीकांच्या एकंदर कार्यपद्धतीचा विचार 
करता बोधनमार्गांचे वेगवेगळेपण एक महत्त्वाची 
भूमिका बजावत असते. 

४ ) प्रयोगकलांची अनुभूती, त्यांचा आदय आधी 
निर्देश केल्याप्रमाणे पाच कोटींत वर्गीकृत होत असतो. 
पश्छ्णामतः प्रतीककार्याची चर्चासुद्धा सर्व कोटींच्या 
' संदर्भात केली पाहिजे. 

५) पंचकोटींच्या विचाराइतकेच सयुक्तिक मंथत 
प्रयोगपरिमाणांचे- काल आणि अवकाश यांचे होय. 
प्रत्येक प्रयोगाविष्कार प्रभावी कालगततेचे वा अवकाश- 
गततेचे उदाहरण असते. प्रतीकात्मतेवर प्रस्तुत विशें- 
षाचा परिणाम झाल्याखेरीज राहत नाही. 

६) प्रतीकांचेही मुख्यतः तीन वर्ग होत. व्यक्‍तिगत, 
सांस्कृतिक आणि मातवी. प्रतीकात्म सामर्थ्याचा उगम 
कोणता या प्रश्‍नाचा निकष लावल्याकारणाने प्रस्तुत 
त्रिवर्गाची उपलब्धी होते. अर्थातच विश्लेषणात अभि- 
प्रेत खोली आणि कोन यांना भनुसरून इतर वर्गीकरणेही 
विचारपात्र ठरतात. उदाहरणार्थ, स्वयंसिद्ध  साहचर्य- 
सिद्ध, नैसरगिक/कुत्रिम भाणि आविष्कारक/संज्ञापक 
अशी इतर तीन वर्गीकरणेसुद्धा विचारणीय आहेत. 

७) प्रयोगकलांचे एक समान लक्षण त्यांचे श्रोते- 
प्रेक्षकांच्या सहभागावरचे अवलंबन होय. उलटपक्षी, 
प्रतीके आणि त्यांचे कार्य श्रोते-प्रेक्षकांच्या सहभागाच्या 
निरपेक्ष असते. या प्रमाणात प्रतीककार्य स्वयंपूर्ण असते 


असे म्हटले पाहिजे. 


अनुक्रमणिका 


3 


सर्वसाधारण विधानांचे हे सप्तक भाणि आधी 
नोंदलेले मूलभूत प्रश्‍न पाइवंभूमीवर ठेवून संगीताची 
प्रतोकशास्त्रीय तपासणी केली पाहिजे. 
प्रयोग : प्रमुख कारक 

प्रतीककार्याच्या संदर्भात प्रयोगकला वेगळ्या 
असतात कारण त्या प्रयोगकला असतात असे आधी 
म्हटले. प्रयोगकलांच्या कारक प्रयोगाची क्रिया असते. 
नियंत्रक शक्‍ती म्हणून प्रयोगाकडे पाहिल्यास त्याला गाभा 
आणि परिघ असतो. प्रतीककार्याच्या स्पष्टीकरणात 
अर्थातच गाभ्याकडे भाधी लक्ष द्यावे लागते. म्हणून 
प्रयोगपूवे आणि प्रयोगोत्तर अवस्थांचा विचार बाजूला 
ठेवंला आहे. प्रयोग म्हणजे एक चालू वर्तमान असतो 
आणि त्यावरच लक्ष केंद्रित करावयाचे आहे. भारतीय 
संस्कृतीत मौखिक परंपरेवर भर असल्याकारणाने 
संगीताची रचना वा साधना म्हणजेही एका तऱ्हेने प्रयोग 
ठरतो याची जाणीव हवी. सर्वे प्रकारच्या सांगीतिक 
घटनांत प्रयोगसंकल्पना नियंत्रक घटक म्हणून वावरत 
असते. 

प्रयोगामुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांशी सामना 
करावयाचा तर संगीताच्या मोखिक-श्राव्य अंगांवर 
लक्ष केंद्रित. केळे पाहिजे. संगीतलेखन, हावभाव वा 
हालचाल वगैरेंच्या प्रतीकात्मतेकडे दुलक्ष करायला हवे. 
तसे पाहता संगीतलेखनाची प्रतीकात्मता दृश्यांत जमा. 
तेव्हा ती बाजूला ठेवण्यात कमी अपराधी वाटावे ! 
पण हावभाव, हालचाल या गति-संवेदनसंबद्ध बाबींचे 
तसे नाही. प्रयोगक्रियेश्ी त्यांचे अपरिहार्य आणि 
अंगभूत नाते आहे तेव्हा त्यांना विचारात न घेणे 
कितपत क्षम्य आहे ? इथे इतकेच नोंदविता येईल 
की परिघावरच्या बाबी म्हणून त्यांचे वर्णन करता येते 
आणि प्रतीकात्मतेत त्यांना स्थान नाही असे सुचविलेले 
नाही. 
प्रतोकोकरण आणि संगीततिर्माण 

प्रतीकनिमितोमागच्या मानवी प्रेरणांची अनेक 
स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. सर्वांत अर्थपुर्ण भाणि 
पायाभूत वाटणारे स्पष्टीकरण गोष्ट समोर ठेवण्या- 
पेक्षा तिचे प्रतिरूपात्म सादरीकरण साधण्याची मान 
वाला ओढ असते यावर भर देते. वस्तू, घटना आणि 
तथ्ये यांपेक्षा कल्पना, परस्परसंबंध आणि वैचारिक 
प्रक्रियांमध्ये मानवाला आस्था वाटते आणि या आरस्थेचे 
फलित प्रतीक म्हणून उदयास येते. या प्रकारे अभिव्यक्‍त 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२३० 
होण्याकरिता अर्थातच प्रतीकेच्छेसे योग्य माध्यम 
मिळायला हूवे. प्रतीकदृष्ट्या योग्य माध्यमात चार गुण 
हवेत. पुनरुत्पादनशक्यता, विभाजनशक्यता, पुनव्येवस्था- 
शक्‍यता आणि अंगभूत, पक्के (कोशगत) अर्थ नसणे हे 
ते गुण होत. ध्वनिमाध्यमात प्रस्तुत गुणांचे प्राचुर्य आहे 
आणि म्हणून प्रतीकक्रियेने त्यावर भर दिला आहे. 
मुख्यतः श्रवणसंबद्ध, निर्भाषिक, कालगत आणि ध्वनि- 
संबद्ध घटना म्हणून संगीताच्या प्रतीककार्याची तपासणी 
प्रस्तुत पार्श्वभूमीवर करावयाची आहे. शिवाय संगी- 
ताच्या पंचकोटींचेही भान ठेवावयाचे आहे. 

संगीतातील प्रतीककार्य निचित करण्याकरिता 
कोणत्या खृणा उपयोगी ठरतात ? आंतर-सांस्कृतिक 
पुरावा फारसा उपलब्ध नसल्याकारणाने भक्‍कम अशी 
सर्वसाधारण विधाने फारशी करता येणार नाहीत. 
याशिवाय भारतातील सांगीतिक वहुविधतेनेही काही 
प्रश्‍न निर्माण होतात. तरीही संगीतोपपत्ती आणि 
मानववंशशास्त्रीय माहितीच्या आधारे सेंगीतातील 
प्रतीककाये ओळखण्याच्या काही खुणा पुढीलप्रमाणे 
नोंदविता येतील : 

१. सांगीतिक प्रतीककार्य तीन पातळ्यांवर घडते: 
संगीत-शास्त्रीय, सांगीतिक-सामाजिक आणि सांगीतिक- 
मानसिक. थोडीफार सरमिसळ आणि बदलती कार्य- 
तीव्नता मान्य केल्यास प्रस्तुत त्रयी संपूर्ण संगीतवास्तव 
कलेत होते म्हणण्यास हरकत नाही. 

विशिष्ट प्रयोगकोशल्यांना वगरे उच्च गुणवत्तेचे 
दर्शक मानण्याकडे संगीतसंस्कृतीचा कल असल्याकार- 
णाने संगीतशास्त्रीय प्रतीकात्मता सिद्ध होते असे म्हणता 
येईल. उदाहरणार्थ, अति उच्च वा नीच तारतांपर्यंत 
पोचण्याची क्षमता, अति द्रुतगतीची सादरीकरणे, 
गंतागंतीचे लयबंध विणणे, अपवादभूत कंठरवांची 
निर्मिती, परिचित नसलेल्या संगीतसाच्यांत आपली 
सांगीतिक आविष्करणे बसविणे, काही विशिष्ट 
संख्यात्म सूत्रांना अनूसरून संगीतरचना करणे इत्यादीं- 
मळे करणात्मक सांगीतिक गुणवत्तेचे दंन होते असे 
मानले जाते. प्रस्तुत कौशल्ये आणि त्यांच्यावर आरो- 
पिते केली जाणारी मूल्ये यांत आंतरिक नाते नसल्या- 
कारणाने या कौदाल्य-मूल्यात्मता समीकरणांना चिन्हे 
कसे मानता येईल ? आंतरसांस्कृतिक अभ्यास अधिक 
होत गेले की प्रस्तुत समीकरणांना सावंत्रिकता आहे 
म्हणणे अवघड ठरते. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


मे, १९८९ 


सांगीतिक वस्तू, क्रिया वा प्रक्रिया आणि समा- 
जाच्या असांगी तिक क्षेत्रातील व्यवहार यांच्या दरम्यान 
तुल्यता प्रस्थापित करण्यामधून सांगीतिक-सामाजिक 
प्रतीककार्य व्यक्‍त होते. उदाहरणार्थ, ढोल / नगार्‍यांची 
“भाषा ', काही घटना व वाद्ये यांचे अतूट नाते, विशिष्ट 
प्रकारचे ध्वनी व प्रसंग यांचा ' वाचस-वाच्य ! संबंध 
वरगैरेकडे ध्यान द्यावे. इथेही प्रस्तुत तुल्यतांना कारण- 
कायंभाव लागू होतो असे मानण्यास आधार नाही. 
भांतरसांस्कृतिक अभ्यासामधून प्रस्तुत गोष्ट स्पष्ट 
होते. 

संगीतविशेष आणि प्रयोगकते वा प्रेक्षकांच्या 
मनोवस्था यांच्या दरम्यान पक्के नाते. आहे असे 
मानण्यामुळे सांगीतिक-मानसिक प्रतीककार्य सिद्ध होते. 
अ्ला प्रकारे संगीताशी बांधल्या गेलेल्या मानसिक 
अवस्थांत कोणत्याही निश्चित व ओळखण्याजोग्या 
भावनेचा निदेश नसुन काहीशा समावेशक आणि 
अस्पष्ट मनोवस्थेचा संदर्भ दिलेला असतो. प्लेटोने 
विशिष्ट “ मोड्स ' ना वीरधीर वा विषयी वगैरे मानणे 
किवा भारतीय संगीतसंस्कृतीने राग-रस समीकरणे 
मांडणे वगैरेंची इथे आठवण होईल. 

२ ) निदिष्ट तीन पातळ्यांखेरीज भोतिक पदार्थ 
क्रिया वा प्रक्रियांद्वाराही सांगीतिक प्रतीककार्य होऊ 
शकते. अर्थात प्रतीककार्याची तीव्रता आणि त्याचा 
भावाका निरनिराळा राहतो. विधी ( विशिष्ट व 
वर्गैरे अनिवार्य ), निषेध (ती वज्यं ), आणि र 
काळच्या सह-अस्तित्वामुळे कल्पनासाहचये निर्माण 
होणे अश्या तीन प्रकारांनी भौतिक पदार्थांचे वगैरे 
प्रतीककार्य होते. 


३ ) तसे पाहता संगीतशास्त्रीय विइळेषणातून 
सांगीतिक प्रतीककार्य सिद्ध करणे अवघड आहे. परंतु 
ज्या करणीय वा विधिरूप नियमांमागे / संकेतांमागे 
व्याकरणाचे नव्हे तर सोंदर्यज्ञास्त्रीय विचाराचे पाठबळ 
असते, त्यांच्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या प्रतीकात्म- 
तेचा निदेश होतो. याला मुख्य कारण असे कौ 
सोंदर्यात्म स्वीकाराच्या बाबी समाजमनाच्या म 
स्पदनाच्या जागा होत. ( व 
सोंद्यकल्पना व निकष संस्क्रतिसापेक्ष भसतात 
एकंदर संस्कृतीचा चांदवा तोलून धरण्याकरि १ 
मूल्यांचे नाधार श्लोधणाऱ्या समूहमनाच "णा 
करच्य़ा मानसिक ऊर्जेचे स्रोत कुठे ती 

आहेत याचा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


संगीत आणि 


वेधच सोंदर्यात्म स्वीकाराच्या . बाबीतुन घेतला जात 
भसतो. पारंपरिक सौंदर्यशास्त्र व त्यामधील निकष 
: सोंदर्य ' वा तत्सम कल्पनांचे निदेश क्वचित करतात. 
बहुतेक वेळा त्यांचे विवेचन असते ते संवेदनांच्या 
पलीकडील मानसिक अनुभूतींबह्दल. इंद्रियगम्यतेच्या 
क्षेत्राला ओलांडणाऱ्या कार्याचे सोंदर्यशास्त्रीय निकष 
सुचन करीत राहतात. प्रस्तुत कार्याचे प्रतीक म्हणजे 
विशिष्ट प्रकारचे संगीत असे विवरण वारंवार येते ते 
याच कारणाने. 

प्रस्तुत सर्वसाधारण विधानांच्या सहाय्याने आता 
भारतीय संगीतातील मूलभूत कोटींचे प्रतीककार्य 
तपासणे सोयीचे जाईल. 
आदिम संगोत आणि प्रतीकात्मता 

आदिम आणि वनवासी / गिरिजन या दोन संज्ञांत 
भेद करावा असे मी इतरत्र सुचवले भाहे. आदिम संज्ञे- 
मुळे संगीतसोंदर्यश्शास्त्रीय निकषाचा बोध होतो तर वन- 
वासी इत्यादींमुळे मानववंशश्ास्त्रीय विचारणा समोर 
येते. आदिम व वनवासी इत्यादी संज्ञांचे वापर निरिचित 
केल्यामुळे संकल्पनांचा नकाशा नीटसा होतो आणि 
मग आदिम म्हणण्यासारख्या सांगीतिक विशेषांचा 
आढळ नागरी आविष्कारांतही होतो हे जाणवते. 
आदिमता एक सांगीतिक गुण/विशेष/लक्षण मानल्याने 
मानवसमूहांच्या असांगीतिक वर्गीकरणांना छेद देता 
येतो. आदिमतेसारख्या संगीतविशेषाचा सावंत्रिक 
आढळ पाहिला की सामाजिक-आर्थिक वगेरे वर्गी- 
करणांबरोबरचे संगीताचे नाजूक नाते प्रत्ययास येते. 
दुदेवाने नागरी समूहांतील आदिम संगीतगुणांकडे 
अजून बारकाईने पाहिलेले नसल्याकारणाने आदिम- 
तेच्या लक्षणांचे पुरावे मात्र मानववंशशास्त्रीय संशो- 
धनांतून मिळवावे लागतात. आदिमता वनवासीयांच्या 
जीवनसरणीपुरती मर्यादित नाही असे म्हणता म्हणता 
विवरणाचा पुरावा मात्र वनवासी जीवनसरणीत 
शोधावा यांत कोणताही आत्मविरोध नसून सांकल्पनिक 
अडचणीवर तात्पुरती मात करण्याचा तो एक प्रयत्न 
आहे याचे भान राखावे. 

वनवासी | आदिवासी जीवन प्रतीकात्मतेने भरलेले 
असते आणि संगीताचा त्यास अपवाद नसतो. चार 
प्रकारची सांगीतिक प्रतीकात्मता सहज आढळते. 
लैंगिक, वाद्यगत, लयसंबद्ध आणि स्वनात्म. प्रतीक- 
कार्याच्या ज्या सर्वसाधारण खुणांचा आधी विचार केला 


अनुक्रमणिका 


श क्ल “2 भ ल 
छ्०४७ ०० 0 १0% 4 


प्रतीकात्मता, 
२७ धा र 

त्या सर्वाचा आकिंमधज्संगीतात....सहञ आढळ होतो. 

भादिम संगीतातील प्रतीकात्मतेच्या. गुणात्मक अंगां- 

विषयी काही निरीक्षणे नोंदवायला आता हरकत नाही. 


१. आदिम संगीतात भाषिक आणि साहित्तिक 
विलासाकडे कमी कल असतो. इतकेच नव्हे तर निर्भा- 
पिक आणि अ-साहित्तिकाकडचा ओढा इतका जबरदस्त 
असतो कौ भाषिक/साहित्तिक विकास अभिव्यक्‍तीत 
असले तरीही इतर सांगीतिक विशेषांनी भाषिक/साहि- 
त्तिक विकासांना जाणीवपुवेक झाकले जाते. मृख्य 
कारण असे की “वली म्हणून ध्वनीचे रूप महत्त्वाचे 
मानून तेच समोर राहील अश्शी खबरदारी घेतली जाते. 
या प्रमाणात भाषिक-साहित्तिक प्रतीककार्यास धर 
मिळत नाही. 

२. इतर संगीततत्त्वांच्या तुलनेने पाहता लय आणि 
ध्वनिवेशिष्ट्य ही संगीतांगे प्रामुख्याने वापरली जातात. 


३. उपलब्ध ध्वनिवेशिष्ट्ये अर्थातच अपार अस- 
तात. पण घर्षणाने व आदळण्याने निर्माण होणारी 
६्वनिर्वशिष्टये जास्त पसंत केली जातात. एकंदरीने 
प्रतीककार्याकरिता आघाताचा ध्वनिनिमितिमार्ग संमत 
असतो. न 

४. संगीतात आदिमता असली की संगोत अविरत 
व अविभाज्य प्रतीत होते. त्याचे एकूण चलन असे असते 
कौ ठोस आदि-अंत आहेत असे भासत नाही. प्रत्येक 
सुटा संगीतावयव नेमकेपणे आकाराला येत असूनही 
संगीताविष्कारास रेखीव संगीतरूप नाही असे वाटत 
राहते. वेगळ्या शब्दांत सांगावयाचे तर अंतिम संदेश 
अनादित व आवर्तंनाचा राहतो. सरळ रेषा आणि 
वर्तुळे या दृव्य प्रतीकांची आठवण ज्ञाल्याशिवाय 
राहात नाही. 

५. सांगीतिक-मानसिक पातळीवर संगीतातील 
नादिमता कक्षाचे प्रतीक बनते ? संतुलन घालवून बस- 
लेल्या एका मनोवस्थेने संतुलनाच्या . पुन:प्राप्तीसाठी 
प्रक्रिया सुरू केल्याचे आदिम संगीत प्रतीक होय. नैसागिक 
शक्‍तींचा अंतर्भाव असलेल्या भोवतालच्या जगाशी 
मानवी शक्‍तींचे वितुष्ट आल्याकारणाने संतुलन गेलेले 
असते. आनंद वा दुःखकारक प्रसंग असोत वा तेस- 
गिक/अतिमानुष शक्‍तींची कृपा/प्रकोप असो दोन्हींमळे 
संतुलन बिघडतेच आणि याचेच प्रतिबिब सांगीतिक 


प्रतीककार्यात आढळते. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


प र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱ्रे 
लोकसंगोत आणि प्रतीकात्मता 
प्रयोगकलांपुरते वोलावयाचे तर लोकसंगीतात 
आदिम व कला या दोन्ही कोटींतील विशेष दृष्टो- 
त्पत्तीस येतात हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. लोकसंगी- 
ताच्या लक्षणीय आवाहकतेचे हेही एक कारण असते. 
आणखी एक संबंधित लक्षण म्हणजे लोकाविष्कारात 
भाषा व साहित्यास मिळणारा वाढीव वाव. याचवरो- 
बर प्रादेशिकतेसही आशयघन भूमिका लाभते. मात्र 
प्रतीककार्याच्या दृष्टीने पाहता दोहोंमुळे काही मर्यादा 
पडतात आणि कार्यान्वित होणारी प्रतीके जास्त 
स्तरीभूत असतात. स्वरधून, लयवंध, वाद्ययोजना, 
पद्यशास्त्रीय साचे आणि सामाजिक स्तर या सर्वाशी 
प्रस्तुत प्रतीककार्याचे नाते असते. या प्रतीककार्याच्या 
गुणात्मक अंगांविषयी विदलेषपणातून काय हाती 
लागते ? 

१ ) लोकसंगीतात्म प्रतीकांची योजना वरीच 
जाणीवपुर्वक होते. विशिष्ट संस्कृतिगटाने विकसित 
केलेल्या आणि राखलेल्या सुस्पष्ट सामाजिक प्रघातांचा 
(आणि रूढींचा) संकलित परिणाम म्हणून प्रतीकात्मता 
अवतरत असते. मुद्दाम केलेली प्रतीकांची रचना आणि 
चिकाटीने चालविलेली प्रतीकात्मतेची मद्यागत या 
दोहोंचा प्रत्यय येतो. म्हणूनच आदिम संगीतप्रतीकांच्या 
तुलनेने लोकसंगीतातील प्रतीकात्मता सहजपणे आणि 
व्यापकपणे बदलते. ( अविकार हे आदिम प्रतीकात्म- 
तेचे प्रधान लक्षण होय. ) 

२ ) लोकसंगीताच्या बांधणीत आणि सादरीकर- 
णात सोंदर्यात्मतेचा पगडा उघड उघड दिसतो. या 
बाबतीत कलासंगीताशी त्याचे साम्य दिसते, (कला- 
संगीतातील प्रतीककार्यांचे नंतर केलेले विवरण या 
संदर्भात ध्यानात घ्यावे.) 

३) सांगीतिक-सामाजिक प्रकारचे प्रतीककार्य 
लोकसंगीतात बर्‍याच ठोसपणे अवतरते. लोकसंगीता- 
विष्कारांतील प्रयोगकर्त्यांचा संच आणि संचाचे वितरण 
सामाजिक स्तरांच्या बांधुणीचे प्रतिनिधित्व करते. या 
संबंधांत एक प्रश्‍न सयुक्तिक असतो : कोण, काय व 
केव्हा वादन करू शकतो ? सांगीतिक आणि अ-सांगीतिक 
विश्ेषांचे तुल्यत्व कसे मानण्यात आले आहे हे प्रस्तुत 
प्रश्‍नास मिळणार्‍या उत्तरातून लक्षात येते. संगीत- 
विशेषांना असांगीतिकाचे प्रतिनिधित्व बहाल करण्यात 
य्रेते ते या समीकरणातून होय, (आदिमाविष्कारातील 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


मे, १९८९ 


तत्समान समीकरणात व लोकसंगीतातल्या समीकरणात 
गुणवत्तात्मक भेद आहे. मात्र तरीही लोकसंगीतांतर्गत 
सांगीतिक-असांगीतिक विशेष्यांची समीकरणे कला- 
संगीतातल्या समीकरणांसारखी नसतात हे ध्यानात 
घेण जरुरीचे आहे.) 

४) लोकसांगीतिक प्रतीककार्यात धर्म आणि 
विविध पंथ अर्थपुर्ण भूमिका वजावतात. भाषा आणि 
साहित्य यांबरोबर विधिपूर्वकताही जाणव लागते. 
व्यवस्था, सुक्ष्मविस्तृतता आणि तरल प्रेरणांचा विधि- 
पूर्वकतेत आढळ होतो. स्वरधुनी आणि ल्यबंध ज्या 
तर्‍हेने विधिपूर्वकतेचे नियंत्रण करणारी चौकट उभी 
करतात त्यावरून हा विशेष जाणवतो. 

व ५) लोकसंगीताच्या सादरीकरणात इतके बहुसंख्य 
भआविष्कारमार्ग एकत्र आणलेले असतात कौ त्यामुळे 
लोकसंगीताविष्कार चेतकांचे गुच्छ बनतात. परिणामत: 
सतुलन व नियंत्रणाची आवश्यकता जास्त भासते. 
जवळ जवळ प्रत्येक ऐंद्रिय चेतनेस वाव दिला जात 
असतो. संकलित फलित असे की प्रतीककार्यरत बहुविध 
संस्थांच्या साहाय्याने एकूण सामाजिक जीवनसरणीला' 
वळण लावणाऱ्या एका बृहत्‌-यंत्रणेचा लोकसंगीत एक 
थटक बनते. प्रत्येक ऐंद्रिय संवेदनेस प्रतीकात्मकता असते 
किवा नाही यावहृल् वाद. झाला तरी अनेक ऐंद्रिय संवे- 
दनाच्या सहभागावहृल शंका नसावी. लोकाविष्कारां- 
सारख्या एकसमय सादरीकरणात सर्वे ऐंद्रिय संवेदनांचे 
प्रतीककार्य लक्षात येण्याइतक्या तीब्रतेचे, ताकदीचे वा 
प्रमाणाचे असु शकते. मात्र याहीविषयी मोजमापी 
विधान करणे अवघड जाईल. इथे असे सुचवायचे आहे 
कौ सांगीतिक व असांगीतिक प्रतीककार्याच्या दरम्यान 
पक्के साहचर्य स्थापित झाल्याकारणाने असांगीतिक 


* प्रतीकात्मतेस उठाव मिळतो. अश्या परिस्थितीत संगीत 
संस्था म्हणून काम. 


एकांच वेळी नियंत्रक व प्रतीकभत 
करते. री 

६) लोकसांगी तिक प्रतीककार्याचा एक खास विशेष 
आहे तो कलासंगीतात सहसा भाढळत नाही. लोक- 
संगीताच्या प्रतीकात्मतेचा बराचसा अंश वबद्धिनिमित 
असू शकतो. वुद्धिनिमित याचा इथे अर्थ असा की 
ततत्वज्ञानीय, सोंदर्यशनास्त्रीय व सामाजिक र्ढींमळे 
प्रतीकात्मतेस लोकाविष्कारात जोडण्यात येते. या 
प्रकारची प्तीकात्मता न्याय्य समजण्यास दोन कारणे 
आहेत : एक असे कौ कर : 4 भश्चिळ्श्रिक, र] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


संगीत आणि प्रतीकात्मता 


होत जाणाऱ्या प्रतीकांच्या उद्भवाशी ही प्रतीकात्मता 
निगडित असते आणि दुसरे म्हणजे अक्षया प्रतीकांची 
पोषणक्षेत्रे फार व्यापक. असतात. अनेक वेळा ही प्रतीके 
कालांतराने भावनावाहक (व आवाहक) प्रतीकांत 
रूपांतरित होतात. (असे न झाल्यास दुय्यम तीव्रतेची 
प्रतीके म्हणून त्यांचे कार्य बहुधा चालू राहते.) 

सांगीतिक-मानसिक पातळींवर लोकसंगीतप्रतीके 
काय सुचवितात ? समूहमनाच्या मानस-ऊर्जेस वळण 
लावू पाहणाऱ्या व्यवस्थादक्ष मनोवस्थेची ती प्रतीके 
असतात. सामाजिक गटांच्या अनुभूतीच्या आशयाची 
नियंत्रित करण्याजोगी एकके बनविणे गरजेचे भासल्या- 
कारणाने वळण लावण्याची उल्लेखित प्रक्रिया अव- 
ल॑ंबिली जाते. सर्वसाधारणतः परस्परविरोधी म्हणता 
येतील अश्या परिमाणांच्या जोड्यांच्या, ध्रुवांच्या 
आधारे लोकसंगीताविष्काराचे ग्रहण शक्‍य होते ते याच 
पादवंभमीवर. धर्माधारित-लौकिकवादी, व्यक्‍्तिकेंद्रित- 
सामाजिक, प्रासंगिक-आवरतंनी वगेरे जीवनप्रेरणांची 
' व्यवस्था लावण्याच्या दक्ष प्रयत्नांतून हे घडू शकते. 
आदिम संगीतप्रतीकांपेक्षा लोकसंगीतप्रतीके जास्त 
प्रकटपणे, रेखीवपणे कार्यान्वित होतात. 
कलासंगीत आणि प्रतीककार्य 

कलासंगीतास काहीक्षा सैछपणे शास्त्रीय / अभिजात 
संगीत असेही म्हटले जाते. पाश्‍चात्त्य कलासाहित्यात 
क्लासिकल ही संज्ञा वापरली जाते तेव्हा भर्थ असतो, 
“ कलेतिहासातील विशिष्ट कालखंडाशी : निगडित 
असलेच्या ओळखण्याजोग्या नागर अभिव्यक्तीच्या 
सरणी. ' एकोणिसाव्या शतकातील इंग्रजी विद्याविभू- 
षितांनी शास्त्रीय ' (या अधिक शास्त्रपुत संज्ञेऐवजी ) 
क्लासिकल संज्ञा स्वीकारली आणि त्याचे पुन्हा अभिजात 
असे भाषांतरही वापरायला सुरुवात केली ! ( सर्वे 
पाइचात्त्य संज्ञा / कल्पनांना तुल्य पौर्वात्य भाषासरणी 
रुळावी असा आग्रह धरण्यातून प्रस्तुत घोळ झाला 
असावा. ) असो. आधी चचिल्या गेलेल्या संगीतकोटीं- 
वेक्षा अधिक स्पष्टपणे विभाजित, व्यवस्थित आणि 
सहेतुकपणे निर्माण केलेल्या संगीतवास्तवाचा निर्देश 
एकंदर संज्ञासंकुल करते इतके निश्‍चित. कोणत्याही 
दष्टीने कलासंगीताच्या गुणवत्तेविषयी तुच्छता न 
बाळगता एक विधान स्पष्टपणे करता येईल ते असे कौ 
कळोसंगीत कृत्रिम असते. सुस्पष्ट प्रयोजन, निदिचित 
सोंदर्यशास्त्रीय उद्दिष्टे, संगीतनिमितीच्या सुस्थापित 


न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


3: 


पद्धती आणि दक्षतेने बांधून काढलेल्या व्याकरणिक 
आधारावर अनिवार्यपणे विसंबणे ही कलासंगीताची 
प्रधान लक्षणे होत. कलासंगीताचे मुद्दाम “* तयार 
केलेपण ' समजून न घेतल्यास त्यामधील वैशिष्ट्यपूर्ण 
प्रतीककार्याची ओळख पटणे दुरापास्त होईल. 

१) एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे : कलासंगीता- 
तील बहुतेक .प्रतीककार्य “ अप्रत्यक्ष ' असते. म्हणजे 
असे की साहित्य भाणि साहित्तिक उपपत्तींच्या द्वारा 
स्थापित ते' झाले आहे. अनेक पाइचात्त्य संगीतकोश्ांत 
* सिंबलिझम ही संज्ञा संगीतक्षास्त्रीय संज्ञा म्हणून चर्चेला 
घेतलेली दिसत नाही. संगीतास वर्णनपर आशय असतो 
असे आग्रहाने आणि साहित्याच्या प्रभावामुळे, प्रति- 
पादन करणार्‍या ( उदा., देबुसी रचनाकार, मालामेंच्या 
काव्याने प्रभावित ) संगीतरचनाकारांच्या कार्याच्या 
विवरणातच '* सिंवलिझम 'ची जागा शोधावी लागते. मुद्दा 
असा को आपल्याबाहेर दुसर्‍या कशाचेही प्रतिनिधित्व 
करण्यास कलासंगीत प्रकृत्या राजी नसते. साहित्याच्या 
शिष्टाईनंतरच संगीत स्वेतर भूमिका बजावू शकते. 
संगीत भावनांचे प्रतीक असते वगेरे प्रतिपादने या 
पाइवेभूमीवर तपासली पाहिजेत. शिवाय सर्वे संगीत- 


_ कोटींना एकाच सिद्धान्ताच्या छत्राखाली बसवितानाही 


दहा वेळा विचार केला पाहिजे. 

२) कलासंगीतातील प्रतीकका्ये इतर ऐंद्रिय 
अनुभूतींच्या मार्गाशी नेऊन भिडवण्याचे चिकाटीचे 
भारतीय प्रयत्त वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे परस्फुरित 
असतात. रत्नशास्त्र, वेशभूषाशास्त्र, धमंविद्या इ. 
अनेक क्षेत्रांशी कलासंगीत या प्रकारे भिडू पाहते. राग- 
माला चित्रे किवा रागध्यानांची परंपरासुद्धा संगीताची 
सांगड इतर बऱ्याच बोधनक्षेत्रांशी घालण्याच्या तीब्र 
इच्छेतूनच संभवते. रागरागिणी विचारही इथे आठवा- 
यला हरकत नाही. 

३) प्रत्यक्षतः प्रतीककार्य घडवून आणण्याकरिता 
मोखिक परंपरेचा (म्हणजे श्रवण-उच्चारण प्रक्रियांचा) 
कलासंगीत निखळ अवलंब करते. असांगीतिक संबंधांना 
कात्री लावून हाती लागणाऱ्या ४वनीवर आपल्या शक्‍ती 
कलासंगीत केंद्रित करत असल्याकारणाने प्रतीकी- 
भवनाची वाट अरुंद होते. यामुळे कलासंगीत अप्रति- 
रूपात्म होते. केवळ स्वनगत वा श्रवणगत प्रतीकांची 
चर्चा कमी असल्याचे कारण कलासंगीताची अप्रति- 
रूपात्मता होय. मात्र ध्वन्याकृतींची घनता व विविधता 


2. 
व क. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३ 


कलासंगीतात (इतर संगीतकोटींपेक्षा ) जास्त का 
याचेही उत्तर त्याच्या भप्रतिरूपात्मतेतच आहे याचा 
विसर पडून चालणार नाही. 

४) संगीतशास्त्रीय स्वरूपाचे प्रतीककार्य कला- 
संगीतात भरपुर असणे तकंशुद्ध आहे. कलासंगीत ज्या 
एकूण चौकटीत काम करते त्याचीच ही परिणती होय. 
विशिष्ट श्यारीरमानस प्रक्रिया आणि तांत्रिक कौशल्यांना 
प्रतीकात्म दृष्टीने पाहिल्याकारणाने एका वाजूस 
विशिष्ट संगीतगुण आणि दुसरीकडे नियमांचे कठोर 
पालन, प्रयोगांत सादर करण्याच्या संचाची खास मार्गांनी 
केलेली प्राप्ती इत्यादींना तुल्य मानले जाते. आदिम 
संगीतात ध्वनीला ध्वनी म्हणून उच्च स्थान मिळते तर 
कलासंगीतात ध्वनिरचना म्हणून त्याला परमोच्च स्थान 
देण्यात येते. संख्यात्म प्रतीकात्मतेस कलासंगीतात वाव 
मिळतो तोही त्याच्या संगीतशास्त्रीय आशयामुळे होय. 
संगीतसप्तकांची, ग्रामांची बांधणी, संगीतप्रकारांची 
जडणघडण वगैरेंमध्ये याची साक्ष पटते. 

५) कलासंगीताच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अमूतंतेमुळे 
त्यामधील सांगीतिक-सामाजिक स्वरूपाचे प्रतीककार्य 
फारसे ताकदीचे नसते. विधिपूर्वकतेसारखे प्रतीकात्मतेचे 
राजमार्ग कलासंगीताबाबत प्रयोगपूर्वे व प्रयोगोत्तर 
कालापुरते खुले राहतात. प्रत्यक्ष प्रयोगात काही हाव- 
भाव व हाल्चाली होतात हे खरे आहे; पण त्यांचे 
अस्तित्व परिघावरचे म्हटले पाहिजे. कपाळावर रेखल्या 
जाणाऱया मुद्रा, प्रयोगकर्त्यांच्या संचाचे स्वरूप, वितरण 
“ व॑ योजना वरगैरेंमधून परिघावरच्या सांगीतिक- 
सामाजिक स्वरूपाची प्रतीकात्मता व्यक्‍त होते. 
जनसंगीत आणि प्रतीककायं 

१) जनसंगीत ही फार गुंतागुंतीची बाब आहे. 
विइलेषण करण्यास अवघड जावे इतक्या सांगीतिक व 
असांगीतिक प्रेरणांच्या मिश्रणावर त्याचे अस्तित्व 
अवलंबन असते. जनसांगीतिक प्रतीकात्मतेतही 
तितकीच गुंतागुंत दिसते. 

२) आपल्या प्रकृतीनुसार जनसंगीत इतर सर्व 
संगीतकोटींपासून आपले संगीत घेत असते. (अनेक 
वेळा ही केवळ सांगीतिक उचलेगिरी वाटते !) परिणामतः 
जनसांगीतिक प्रतीककार्यात अनेकदा सुसुत्रतेचा अभाव 
असतो. प्रतीकांची मोटली बांधल्याचा अनुभव येतो. 

३) जनंसंगीतकोटीचे वर्तमानकालावरोबर खास 
नातें असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले नाहे. परिणामतः 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


मे, १९८९ 


जनसांगीतिक प्रतीककार्याचा एक खास विशेष उद्‌भवतो. 
विशिष्ट जनसंगीतांविष्कार सिद्ध होऊन काही काळ 
लोटल्यानंतरच प्रस्तुत आविष्कारास प्रतीकात्मता लाभते. 

४) जनसंगीताच्या उद्‌भवात, सिद्धतेत आणि 
प्रसारात भाग घेणार्‍या संस्था संख्येने बऱ्याच असतात. 
या कारणाने प्रत्येक संस्थेस प्रतीककार्य करणे शक्‍य 
असते. अशी विविध प्रकारची प्रतीके फार झपाट्याने 
प्रचारात येऊ शकतात. मात्र त्याबरोवरचे संगीत मात्र 
उशिरा प्रतीकात्म वनू शकते आणि लवकर ल्यालाही 
जाऊ शकते! 

५) जनसंगीतकोटीचे कार्य बहुतांशी जनसंज्ञापक 
माध्यमांवर अवलंबून असते. आजच्या परिस्थितीत तरी 
दृक-श्राव्य प्रक्रियांवर भर असून श्राव्याला दश्याचे 
कोंदण अनिवार्य ठरले भाहे. संगीतरचनेचे स्वरूपही संबं- 
धित दृद्यांकन कसे होईल यानुसार निश्‍चित केले जाते. 
भक्‍्तिसंगीत आणि प्रतीकात्मता 

१) आविष्कारपुर्व, आविष्कारांतर्गत व आविष्का- 
रोत्तर विधिपुर्वकतेचा भक्तिसंगीतात अनिवार्य व 
भरपुर आढळ होतो. प्रतीककार्यावर याचा लक्षणीय 
परिणाम दिसतो. 

२) बहुसंख्य ऐंद्रिय संवेदनांच्या जागरणाने भक्‍्ति- 
संगीताची प्रतीकात्मता सिद्ध होत असते. संबंधित 
प्रत्येक संवेदनेशी निगडित प्रतीककार्याची परंपरा 
कार्यान्वित झाली असल्याचे जाणवते. 

३) भकक्‍्तिसांगीतिक प्रतीककार्यात सामृहिकतेचा 
वाटा बराच भसतो. भी 

४) प्रयोगकर्त्याच्या संचाचे स्वरूप, त्बाची 
मांडणी, वितरण, वाद्यांची निवड व वादनक्रिया, 
पोषाख इत्यादी परिघावरच्या बाबींतील प्रतीकात्मता 
भक्तिसंगीतात फार मोठ्या प्रमाणात. जाणवते. त्या- 
मानाने सांगीतिक गाभ्यात तिचा आढळ कमी असतो. 
(सांगीतिक प्रतीकात्मता जितकी कमी तितके भक्‍ति- 
संगीत कलासंगीताकडे झुकलेले राहते.) 

१ ५) इष्ट देवता-भक्त, गुरू-शिष्य, भक्तिभावनेचा 
विष्कार व गुरू / देवता प्रसन्न 
इत्यादी भूमिकांच्या 

काहीश्या नाट्यात्म प 


झाल्याचा अनुभव 
निमितीमधून सिद्ध झालेल्या 
र रिस्थितीमधून भकक्‍्तीसांगीतिक 
प्रतीककायं प्रत्ययास येत असल्याकारणाने नाट्य- 
नृत्यादी प्रयोगकलांचे संदर्भ निखळ सांगीतिक ] 


इतकेच वजनदार ठरतात. 2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संगीत आणि प्रतीकात्मता - २५ 


आतापर्यंतच्या विवेचनाचे आणि संबंधित पुराव्याचे निष्कषं तक्त्याच्या रूपाने मांडल्यास उपयुक्त ठरेल. 


संगीत कोटी कशाचे प्रतिरूप ? प्रतीककार्याचा मार्ग साधने 
१) आदिम संगीत | संतुलन वा समतोल शोधण्याच्या | १) पुनरावृत्ती १) लघु-एककांचा सहेतुक 
प्रक्रियिस उद्यक्त, व्यक्‍्तिभूत न | २) एकदिक्षात्मता वापर । 
झालेले समूहमन ३) ध्वनिगुणांचे मार्गातर | २) कालविभाजनावर 
४) ध्वनी म्हणून ध्वनीचे अवलंबन 
महत्त्व ३) माधुर्याकडे दुर्लक्ष 


५) * संगीता'चा | ४) आघात परिणामाचा 
पद्धति म्हणून वापर सावंत्रिक वापर 
५) लेंगिक प्रतीकात्मता 
आणि सामूहिक 
आविष्कार 


२) लोकसंगीत . | व्यक्तिंगत-सामाजिक, धर्माधारित | १) लवचीक पुनरावृत्ती | तत्कालस्फूर्तता आणि एकल 


लोकिक, बोधपर, मनोरंजनपर आविष्कारास महत्त्व 

इ. विरोधसंबंधी ह उगमांपासून | २) वर्तुळात्मकता संगीतद्रव्यास जाणीवपुर्वक 
/ वाहणाऱ्या सामाजिक मानस- भाकृतिबंधात स्थान 

शक्तींना वळण लावू पाहणारे | ३ ) स्वरधूनींचे व ल्यींचे| मूल्भूत आणि परोद्भूत 

रेखीवपणे | विभाजित,- व्यक्‍तिगत नाकृतिवंध भाकृत्यांचा जाणीवपुर्वक 

व सामूहिक-मानस. एकत्र विन्यास 


' ४) सांगीतिक-सामाजिक | मृख्यतः तीन : 
प्रतीके स्थापित करूनं.| भ) प्रयोगशक्तींचे गाभा 
आणि परिघ यांत 
वितरण 
ब) सादरीकरणात सर्वे 
| संवेदनांना एकत्र बांधणे 
क) भाषिक आणि प्रादेशिक 
परंपरांना भावाहून 


(पुढे चालू-) 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


८. अ 
ढ् र ११ हे 1 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मे, १९८९ 


३६ नवभारत 
_ संगीत कोठी |. काचे प्रति? | अतीककर्यीचा मामे 1. झया कोटी _संगोत कोटी. | “ताचे श्र “कशाचे प्रतिरूप ? प्रतीककार्याचा मार्ग य ती 0. आळी. साधने 
नन: वनू 


३) कलासंगीत | अमूर्तीकरण ज्ञालेल्या भावना ,तत्कालस्फूर्तता 
कल्पना यांची एकल वा आत्मा- 
विष्काराकडे वळणाऱ्या प्रयोगां- 
तुन अभिव्यक्ती साधू पाहणारी 
व्यक्‍तिभूत मानवी प्रतिभा (संज्ञा- 


पन हे उद्दिष्ट असेलच असे नाही). 


एकलाविष्कारावर भर 


संगीताचे व्याकरण | 
वा उत्क्तांत 


ऐंद्रिय चेतनांची विविध 
मिश्रणे तयार करणे 


वर्तमानकाळच्या प्रेरणांना प्रति- 
साद देऊ शकणाऱ्या आविष्कार- 
मार्गांच्या शोधात राहणारे नागर- 
मन. 


४) जनसंगीत 


मिश्रणांविषयीची सतत 
बदलती पसंती 

लोकांना आवडेल असे सर्व 
काही आयात करणे 
श्रोते-प्रेक्षकांना 
टाकण्याची तंत्रे 


बुडवून 


लोकिकांतील बोचरे सामाजिक- 
सांस्कृतिक भेद न विसरता ऐंद्रिय 
संवेदनांना सामूहिक आविष्कारां- 
तुन,. व्यक्‍तिगत साधनेतून पुसट 
करू पाहणारे नेतानियंत्रित मन 


५) भकक्‍्तिसंगीत सामूहिकता 


प्रयोग-विधिसुत्रांनी 
समाजमन वांधणे 
लौकिक जीवनाचे नाते 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


पायाभूत भआाराखडें आणि 
विस्तार यांत स्पष्ट भेद. 


प्रयोगसंचाच्या कलाकार, 
साथीदार व श्रोते या तीन 
घटकांत भेद. 


संगीतसंबद्ध दोन अलग 
परंपरा : प्रयोग व विद्दत्‌. 


नवीन परिणामांचा सतत 
शोध. 


तत्काल प्रतिसाद देणारी 
यंत्रे, साधने. 


* फॅशन ' विषयी दक्षता. 


जनसंज्ञापक माध्यमांची 
तंत्रशुद्ध सादरीकरणे. 


उपासनामार्ग 


विशिष्ट सुलभ, आघात- 
पुर्ण प्रयोगसाचे. 


देशी भाषा व संस्कृतीस 


१. 1] डू .] 
य हर 
क र तच. र्थ ७ 
> %२&/_ " अ 
अ नवभारत ठे: 
प वी हीं ७५ 233३०१९ 


०७६ र अमृतमहोत्सवी, न ७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अर्जुनविषाद-आमचा विषाद 


£ भाऊ धर्माधिकारी 


गीतेतील अर्जुनाचा विषाद हा एक विचार 
करण्यासारखा विषय आहे. गीतेच्या कमंयोगाच्या 
शिकवणुकीची मदार त्यावरच अवलंबून असल्यामुळे या 
विचाराला महत्त्व आहे. कोणीही भाष्यकारांनी त्याकडे 
ज्या दृष्टीने लक्ष द्यायला हवे होते, तसे लक्ष दिलेले 
दिसत नाही: कारण, सारे गीतेचे तत्त्वज्ञान, अर्जुन- 
विषाद दोषास्पद मानला गेला नसता तर, उभेच राहिले 
नसते. अर्जुनाचा दोष सर्वांनी गृहीत धरला आहे. 

दोन्ही सैन्यांमध्ये आप्तस्वकोयच समोरासमोर 
एकमेकांशी लढण्याच्या इच्छेने उभे ठाकलेले पाहून अर्जुन 
* कृपया&$विष्ट: ' झाला आणि आपण लढू नये भसा 
विचार आणि विषाद त्याच्या मनात उऱ्भवला भसे 
व्णेन आहे. या विचाराच्या आणि विषादाच्या मुळाशी 
' कार्पष्यदोष भाणि क्षुद्र हृदय- 
दौबेल्य ', म्हृणजे आपल्या बांधवांचे जीव जाण्या- 
विषयीची व्याकुळता होती की काही मूल्यांचा विचार 
त्यामागे होता हा मुद्दा आहे. अर्जुन डुसर्‍्या अध्यायात 
स्वत:च हा आपला कापेण्यदोष ' असे मान्य करीत 
असल्याचे दिसते. मग जर हा केवळ आपल्या मनाचा 
दोष त्याला वाटत होता तर त्याने पहिल्या अध्यायातील 


अर्जुनाच्या मनाचा 


२९ ते ४६ इलोकांपर्यंत जो (कृष्णाच्या दृष्टीने) ' प्रज्ञा- 
वाद ! केला तो कशासाठी ? की (दुसर्‍या अध्यायात ) 
अकीतिकर 


: अनार्यजृष्ट, अस्वर्ग्य, 
ल्यामुळे केवळ आपल्या 


भाता तो वोळू लागला ! 


कृष्णाने त्याला 
तुझे हृदयदौबेल्य ' असे टोच 
कार्पण्यदयोषावरच भर देऊन आ होळ 
पण प्रथम जेव्हा त्याने हातातील शस्त्र यु 
तेव्हा सामाजिक विनाश्याचेच विचार त्याच्या रड, 
प्रबळ होते है स्पष्ट दिसते. या युद्धाचे होणारे परिण 


त 
पांतक ', ' कुलक्षय , 

दोन त्याने ' मित्रद्रोहाचे य 
वणेन करताना ₹ : अधर्माचे प्राबल्य 


“ त्यातुन कुलधर्माचा नाश ! विभ 
!, त्यातुन वर्णसकर 

' त्यायोगे कुलस्त्रियांची न्नष्टता ', ' त्यातून वणसक "7 

कगती ' अश्यी अनथ- 


ळे सर्वांना नर 


सांगतो आणि “* शोकसंविग्न 


आणि 'संकरामु | 
परंपरा ओढवते असे तो सांग 


अनुक्रमणिका 


मानस * (शोकाने उद्दिग्न होऊन) बसतो. याला कृष्ण 
* प्रज्ञावाद ' असा टोमणा मारतो. 

या' भर्जुनविषादाच्या मुळाशी त्याचा कौटंबिक 
नाशाचा संकुचित भावनावेग होता की समाजविनाशाचा 
विचार होता ? जेव्हा तो अधर्म माजण्याचा, स्त्रिया 
भ्रष्ट होण्याचा, वर्णसंकराचा विचार बोलून दाखवितो 
तेव्हा तो सामाजिक मूल्यांचाच विचार बोळून दाख- 
वितो हे स्पष्ट आहे. ' त 

युद्धाचा सामाजिक मूल्यांशी संबंध आहे आणि त्या 
मूल्यांचा उच्छेद होण्यापेक्षा आपला क्षात्रधमे न आचर- 
लेला बरा असे भर्जुनाला वाटते, यात विपरीत काय ? 
व्यक्‍तिगत मनाची व्याकुळता तत्त्वज्ञानाच्या बोधाने 
शमू शकेल, पण सामाजिक मूल्यांच्या भावी नाझाच्या 


*विचाराने उत्पन्न झालेला विषाद केवळ शरीराची 


नइवरता आणि आत्म्याचे अमरत्व समजून कसा नाहीसा 
होईल ? 

शास्त्रास्त्रांच्या युद्धांनी दोन्ही पक्षांकडील कुळेच्या- 
कुळे नाहीशी होतात, सामाजिक मूल्ये उतरतात, 
(मानव) धर्म क्षीण होतो आणि वातावरणच आसुरी 
वनते हे तकेवादाने सिद्ध करण्याची गरज नाही. गेल्या 
दोन जागतिक महायृद्धांनी ते पुरते सिद्ध केलेले आहे. 
त्या काळच्या धामिक समजुतींना धरून अर्जुनाने ज्या 
गोष्टी मांडल्या, त्याच आधुनिक काळात आधनिक 
भाषेत आपण मांडू शकतो. पण त्या दोहोंतील सत्य 
एकच- मूल्यांचा नाश. मनुष्य आणि मनृष्यसमाज 
दोवटी अधिष्ठित आहे तो मूल्यांवरच. सत्य, अहिसा 
(म्हणजे जगा आणि जगू द्या), संयम, आत्म्याचे 
स्वातंत्र्य, परस्परसहकार अशी ही मूल्ये होत. ही मल्ये 
नष्ट झाली तर माणसे जगतील'कदाचित; पण ती एक- 
मेकांना विसरून. “ बलिष्ठ तोच जगण्यास पात्र? ठरेल. 
म्हणजे पश्ुयोनीहून मनुष्ययोनी वेगळ्या गुणांची राह- 
णार नाही.'अर्जुनविषादाच्या मागे असलेला हा समाज- 
विषयक विचार आपण लक्षात घेतला पाहिजे, कारण 


2 :-- 
१०. ट्र 
क ५ 7-५ 
9 «- ७ कुण 
क” 32 टा 
भव्य नवभारत वै. 
यः जौ ७५ घर 3०) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ड्ट 


तो आजच्या मानवजातीच्या अस्तित्वालादेखील अग- 
त्याचा आहे. 

आता युद्धाशिवाय गती नाही अशी अवस्था समाज- 
जीवनात मधूनमधून येते. त्या वेळी हे मागचे अनुभव 
जर आपण लक्षात घेतले नाहीत तर त्याच त्याच 
नरकगतीची पुनरावृत्ती होत राहणार आणि मानव- 
संस्कृती प्रगत होणारच नाही. याकरिताच हिंसक युद्धाला 
पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न मानवहितितक वबुद्धिमंतांनी 
केले आहेत. व्यास, साँक्रेटिस, बुद्ध, येशू, टॉल्स्टॉय, 
गांधी यांनी नाना रीतींनी हे पर्याय आचरून पुढे 
ठेवले आहेत. आपल्याला अर्जुनविषाद त्या प्रकाशात 
बघितला पाहिजे. “ धर्मादर्धरच कामच स धर्मः किन 
सेव्यते ' असे व्यास म्हणाले. धर्म म्हणजे. हिंदू, इस्लाम, 
पारसी नव्हे, मानव-धर्म. तो परिणामकारकपणे 
वसविण्यासाठीच त्यांनी भारतीय युद्धाचा प्रसंग सांगि- 
तला. अर्जुनाने पहिल्या अध्यायात जी भनर्थपरंपरा 
बोलून दाखविली होती तीच गत युद्धानंतर कौरव, 
पांडव आणि यादव यांच्या वाटयाला आल्याचे आणि 
पांडवांनी राज्य केळे पण त्यांना त्याचे समाधान 
मुळीच मिळाले नाही, यादवी होऊन कृष्णासकट 
यादवकुळ संपले आणि यादव-स्त्रियांच्या रक्षणासाठी 
अर्जुनाला यावे लागले, पण पुढे अर्जुनांचे क्षात्रतेजही 
नष्ट झाले आणि पांडव हताशपणे हिमाल्यात गेले, 
असे विदारक वर्णन ' भारता'त आहे. 

“ सुखदुःखे समेकृत्वा लाभालाभो जंयाजयौ ।॥। 

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ "' 

( सुखदु:ख, लाभालाभ, जयाजय सम मानून युद्धाला 
प्रवत्त हो, त्यायोगे तुला पाप लागणार नाही ) असा 
“श्रीकृष्णाचा अर्जुनाला उपदेश आहे. * आपण आपले 
यद्धाचे-म्हणजे शत्रूला ठार मारण्याचे-काम चोखपणे 
क्ले आणि त्यातून मिळणार्‍या फळाची अपेक्षा ठेवली 


तवभारत 


मे, १९८९ 


नाही की आपण पापमुक्त ! म्हणजे त्या योद्धथाला 
किवा सैनिकाला स्वर्गच. मिळणार ! कर्माच्या फळाचा 
त्याग करून कमं-मग त्याचे रूप काहीही असो-चोख- 
पणे केले की मोक्षच मिळणार ! पण मग ती कर्मफळे. 
कोण भोगणार ? कुळेच्या कुळे नष्ट झाली, स्त्रिया 
भ्रष्ट झाल्या, वर्णसंकर माजला, माणूस माण्सपण 
विसरला हे परिणाम कुणाच्या वाट्याला येणार ? 
हिसक लढाया आणि महायुद्धे यांतून हे परिणाम 
अपरिहार्यपणे निपजतातच. फलत्यागपूर्वक युद्ध करून 
अर्जून मोक्षाला जाणार, राहिलेली माणसे य॒द्धाचा 
परिणाम भोगणार ! कतंव्यवृद्धीने अणुबांव टाकणारा 
सैनिक स्वर्गसुख भोगत असेल कदाचित, पण त्याचे 
दुष्परिणाम जग आजही भोगत राहिले आहे. 

म्ह्णून सामाजिक संदर्भात भापल्या कतंव्यकर्माचा 
विचार अर्जुनाप्रमाणे करणे आजही आव्यक आहे. 
* प्रज्ञावाद ' म्हणून त्याची कुचेष्टा करणे योग्य नाही. 
भापल बांधव युद्धात मरणार या मनाच्या व्याकुळतेने 
क्षत्रियाने आपला धर्म सोडणे योग्य नाही हे वरोबर, 
पण त्या धर्मपालनाने जर सार्‍या समाजाची हानी 
होणार असेल तर तो क्षात्रघर्म पाळणे अधर्म्ये मानले 
पाहिजे, येथवर हा विचार जातो. म्हणजे, आपल्या 
कतंव्याच्या बाबतीतदेखील केवळ फलत्यागाचा विचार 
उपयोगी नाही तर समाजहिताचा विचारही अवश्य 
आहे. समाजहिताला आपले कतंव्यकर्म हानिकारक 
असेल तर त्याचा आपण त्याग केला पाहिजे हे उघड 
आहे. धर्म किवा कतंव्यकर्म ही मूल्यांवर अधिष्ठित 
असलीं पाहिजेत आणि त्यांचे आचरण मूल्यांच्या 
विचाराने झाले पाहिजे, त 

अर्जुनविषाद हा नामचा मानवसमाजाचा विषाद 
आहे. त्यावर उतारा कर्मयोग हा नाही तर मूल्यपालन 
हाच होऊ शकतो. ह आ 


कन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मानससंक्रमण (एथभ१) 


व. वि. अकोलकर क 


स्वतःच्या मनात आलेला विचार त्याच क्षणी 
आपल्या निकटच्या व्यक्‍तीच्याही मनात आला; स्वतःची 
भावना त्याच वेळी तिनेही अनुभवली; स्वत:ला होत 
असलेली ज्ारीरिक वेदना त्याच वेळी तिलाही होऊ 
लागली; प्रिय व्यंकती संकटात किंवा मृत्यूच्या दारी 
होती तेव्हा तिचा भास झाला किवा तिच्याशी 
संवंधित असे स्वप्न पडले, असा प्रकार अनेक वाच- 
कांच्या वावतीत घडला असेल. ज्ञानेंद्रियांशी कोणत्याही 
प्रकारे संवंध न पोचता मनोमन घडून येणारा हा 
प्रकार म्हणजे मानससंक्रमण अथवा परचित्तज्ञान 
(1'ललू2॥19) होय. 

कौरवांच्या सभेत द्रोपदीने केलेला धावा 
श्रीकृष्णाला मनोमन कळला ही पुराणातील कथा कल्पित 
म्हणून बाजूस सारता येईल. माता श्ारदांबाने अंत:ःकाळी 
केलेली आठवण श्रीमत्‌ शंकराचार्यांना जाणवली व 
ते मातेस भेटण्यासाठी गेले अशी आख्यायिका आहे. 
शिष्याच्या पाठीवरील माराचे वळ गुरूच्या पाठीवर 
उमटले अशाही आख्यायिका आहेत. अश्या घटनांची 
व्यवस्थित टिपणे कोणी ठेवलेली नसल्याने त्या आख्या- 
यिकांना मानससंक्रमणाच्या सत्यतेचा पुरावा या 
नात्याने अर्थातच महत्त्व देता येत नाही. 

गेल्या शे-सवाशे वर्षांत मात्र मानससंक्रमणाची 
शेकडो विशवासपात्र उदाहरणे परामानसशास्त्राच्या 
अभ्यासकांनी संग्रहित केलेली आहेत. “ माध्यमां'च्या 
(गा८तांए115) बैठकांच्या वेळी उपस्थित असलेल्या 
किवा जवळपास असलेल्या एखाद्या व्यक्‍तीच्या मनातील 
विचार ' माध्यमा'च्या तोंडून भाले किवा हातून लिहिले 
गेळे अशी उदाहरणे नमूद आहेत. मनोवेद्यांनी 
(5१०९1०1155) ते व त्यांचे संमोहित अवस्थेतील 
रुग्ण यांच्यात विचारसंक्रमण झाले, संवेदनसंक्रमण 


घडून आले अशी उदाहरणे नमूद केली आहेत. मनो- 
विश्‍लेषणाचे प्रणेते डॉ. सिग्मुंड फ्रॉइड यांनाही मनो- 
रुग्णांच्या स्वप्नांचा अर्थ लावीत असतेवेळी कधीकधी 
ते व रुग्ण यांच्यामध्ये विचार किवा भावनासंक्रमण 
झाल्याचे आढळले. त्यामुळेच “ टेलिपथी 'वावतची 
त्यांची साशंक वृत्ती पालटली व त्यांनी लिहिले की : 
“ तुम्ही विचार-संक्रमणाच्या शक्यतेचा विचार अधिक 
सहूदयतेने करावयास पाहिजे. ” 

त्यांनी पुढील तकेही व्यक्त केला : “ कीटकांच्या 
समूहांमध्ये, त्यांची सामूहिक इच्छाशक्ती टेलिपथी द्वारे 
कार्य करीत असावी. मानससंक्रमण ही एकमेकांचे मन 
भाकलून करून घेण्याची अतिप्राचीन ( ाटा12 ) 
रीत असावी. इंद्रियांद्वारे संप्रेषण ही अधिक चांगली 
रीत उत्क्रांतिदरम्यान अस्तित्वात आल्यामुळे मानस- 
संक्रमण मागे पडले असावे.' इतर कित्येक मनोविश्ले- 
पणकर्त्यांनी त्यांच्या व त्यांच्या रुग्णांदरम्यान, तर 
कधी कधी दोन मनोरुग्णांदरम्यान मानससंक्रमण 
घडून आल्याची उदाहरणे नमूद केली आहेत.' 
कादंबरीकार अप्टन सिन्क्लेअर व त्यांच्या पत्नी यांनी 
केलेल्या मानससंक्रमणाच्या प्रयोगांनी भाल्बटे आइन्स्टीन 
प्रभावित झाले व त्यांनी म्हटले को : “ मानससंत्र- 
मणाची शक्‍यता, पदार्थवेज्ञानिकाच्या दृष्टिकोणातून 


'पूर्वेतःचं ( 9 1107 ) बाजूस सारण्याचा आपल्याला 


काहीएक अधिकार नाही. .( कारण ) आपल्या 
विज्ञानाचे पाये त्या बाबतीत फारच अनिश्चित 
( ए८९811 ) आहेत.” * 

मानससंक्रमण हा अतींद्रिय ज्ञानाचा प्रकार कधी 
कधी जागेपणी घडून येतो. कधी कधी निद्रिस्त अवस्थेत 
स्वप्नाच्या रूपाने मानससंक्रमण होते. कधी संमोहित 
अवस्थेत होते तर कधी तंद्रीसदृश अवस्थेत होते. 


१. 8. शाटपत : ९८७ 1ग!०काटाठाए 1,8०प8$ 01 0590110391191ए515. 
२. 1. ७5ल0एत : 08 210 ?5४०11091181985, 1970. 
३. आइन्स्टीन यांचे ड्रॉ. एऱ्हेनबाल्डना पत्र, १९४६ मध्ये. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 त १ डे 


क. ह 
त 
वष खि 


ठुण्ताळे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ड्ठ 


ही अतींद्रिय ज्ञानाची प्रक्रिया अर्थातच मनाच्या 
अबोध प्रांतात घडत असते. म्हणूनच, भमुक विचार 
कसा व का आला, अमुक भावना का निर्माण झाली, 
हे माणसास त्या वेळी सांगता येत नाही. दुसरी 
गोष्ट म्हणजे, अबोध पातळीवर मानससंक्रमण घडून 
आले की जाणिवेच्या पातळीवरही काहीतरी घडते. 
कधी कधी त्या दुसर्‍या व्यक्‍तीच्या त्या वेळच्या मन:- 
स्थितीस अनुरूप असे विचार येतात. कधी कधी तद- 
नरूप मानसप्रर्तिमा येतात. कधी कधी ' अ-कारण ' 
हुरहर व अस्वस्थता वाटू लागते. कधी कधी ती 
व्यक्ती दिसल्याचा किवा तिच्या भावाजाचा भास 
होतो. कधी काहीतरी शारीरिक संवेदन होते. कधी कधी 
* आत्ताचे अपत्ताच ' अमुक गोष्ट केलीच पाहिजे अशी 
अनिवार्य प्रेरणा होते. मानससंक्रमणाची ही भिन्नभिन्न 
रूपे उदाहरणांद्रारे स्पष्ट होतील. ! शं 

 (क॑.) पंडित सातवळेकरांना भगवद्गीतेतील 
एका इलोकाचा अर्थी नीटसा लागत नव्हता. तो 
विचारावा म्हणून ते एका सत्पुरुषांकडे गेले. स्वतःच्या 
येण्याचे प्रयोजन सांगण्यापुर्वीच त्या सत्पुरुषांनी नेमक्‍या 
त्याच इलोकाचा उल्लेख करून विचारले : “ हा. इलोक 
अडला होता ना ? 

% डॉ. लुइसा र्‍हाइन यांनी पुढील घटना नमूद 
केली आहे. एका दुपारी इस्त्री करीत असताना, ' आपण 
बर्‍याच दिवसांत प्रो. मॅकड्गल यांच्या पत्नीकडे गेलो 


नाही ' हा विचारे त्यांच्या मनात आला. जवळ. त्यांची 


अडीच वर्षांची मुलगी खेळत होती. तिने अचानक 
विचारले : “ ममी, भापण “ डूगल' बाईंच्याकडे जाऊ 
याका? | ग भू 
* पुढील उदाहरणे मानससंक्रमणमूलक स्वप्नांची 

म्हणता येतील. 

> प्रा. वि. कृ. गोकाक यांना पहाटे दिसलेल्या 
स्वप्नात ग्रुदेव रामभाऊ रानडे यांनी “ मी आता 
जातो ” असे म्हणून गोकाकांचा निरोप प्रेतळा. त्याच 
सुमारास निवाळ येथे गुरुदेव रानडे यांचे प्राणोत्क्रमण 
झाले होते (प्रा. गोकाकांकडून हा वृत्तान्त प्रा. डॉ. बी. 
आर. कुलकर्णी यांनी मला उपलब्धे करून दिला.). 

% डॉ. लुझ्सा यांना एका परिचारिकेने कळवलेला 
तिचा अनुभव असा : 

“ त्या ञाजारी मुलाला दुपारची झोप हवी म्हणून, 
मी त्याची खोली अंधारी केली आणि बैठकीच्या 


नवभारत 


मे, १९८९ 


खोलीतून एक पुस्तक घेऊन माझ्या खोलीत वाचीत 
बसले. ते पुस्तक होदिनी या जादूगाराच्या युक्‍त्या- 
प्रयुक्‍त्यांविषयीचे होते. त्याचे हातपाय बांधून व पेटीत 
कोंडून त्याला पाण्यात फेकले असतानासुद्धा तो ती 
पेटी उघडून पाण्याबाहेर आला, एवढा भाग वाचून 
झाला तेवढ्यात घंटा वाजली म्हणून मी त्या मुलाकडे 
गेले. स्मित करून तो म्हणाला : 

“मला आत्ता पडलेले स्वप्न तुम्ही सांगूच शकणार 
नाही. हातपाय बांधलेल्या व पेटीत कोंडून पाण्पात 
फेकलेल्या माणसाने स्वत:ची सुटका करून घेत्रली असे 
स्वप्नात मला दिसले.” (एका पारिचारिकेने निवेदन 
केलेला हा अनुभव, डॉ. लुइसा र्‍्हाइननी उद्धृत केला 
आहे.) ी 

डॉ. माँटेग्यू उलमन यांच्या स्नेह्याने केलेले निवेदन 
असे : “मी १९५८ साली स्पेन सोडले. काही महिन्यांनी 
पुढीलप्रमाणे स्वप्न पडले : मी स्पेनमध्ये माझ्या घरात 
राहात आहे.”- एका व्यक्तीस पडलेले स्वप्न त्याच 
उुमारास दुसर्‍या व्यक्‍तीला पडले अशीही उदाहरणे 
आढळतात. 

*१९७० मध्ये फिलाडेल्फिया येथे एका स्त्रीस 
सकाळी ६ बाजता स्वप्न पडले : “ मी एका अपरिचित 
व अंधाऱ्या खोलीत आहे. एक काळा बोका खिडकीतून 
येऊ पाहात आहे. त्याने आत येऊन माझ्या मांडीवर उडी 
घेतली व माझ्या पायात नखे खुपसली. माझ्या नवऱ्याने 
त्याला ढकलले पण त्याने पुन: उडी घेतली. ? 

जागी झाल्यावर तिने परगावी असलेल्या भाईला 
फोन केला व ते भीतिदायक स्वप्न सांगितले. भाई 
म्हणाली की सकाळी ६ च्या ,सुमारास तिला तसेच 
स्वप्न पडले होते व तिच्या स्वप्नातील काळ्या बोक्‍्यास 
एका उंच माणसाने दुर ढकळूल , दिले होते. ” 
(डॉ. लुइस ऱ्हाइनच्या “ ड्यूक कलेक्शन ” मधन. ही... 

ठरलेला बेत बदलून आजच्या आज गावी गेले 

पाहिजे ह्या अचानक निचयाच्या मुळाशी मा 
सक्रमण असण्याची शक्‍यता असते. 

* एक प्रसिद्ध कवी आणि प्राध्यापक विदर्भ महा- 
ल्यात असताना त्यांनी ४ जुले १९६२ रोजी 
दुपारी तीन वाजता मजकडे यावयाचे व त्यांचे ' विल- 
क्षण अनुभव सांगावयाचे असे ठरले होते. ते तीन 
वाजता नाले; पण दिलगिरी व्यक्‍त करून म्हणाले : 
* मी ४-२० च्या गाडीने मुंबईस जावयाचे ठरविले. 


नस- 


विद्या 


>: ५. ७ 
फे” व, दुडी 0 र 
भम २: 00०00 
ह. 


प 
७५ 
ग्ट्« (अमृतमहोत्सवी) 

स. वर्षी 
्श्टी व तु > 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास पर 


टे. ७ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मानससंक्रमण 


आहे. खरे म्हणजे “ मी ऑगस्टमध्ये मुंबईस येईन " असे 
त्यांनी भापल्या प्राक्यापक पत्नीला तीनच दिवसांपूर्वी 
पत्र लिहिले होते. हे प्राध्यापक अमरावतीहून निघाले 
व दुसर्‍या दिवशी त्यांच्या पत्नीची दोन पत्रे अमरा- 
वतीस नाली. स्वतःची उपेक्षा केली जात असल्याची 
तक्रार त्या पत्रोंत होती. विशेष महत्त्वाची गोष्ट 
म्हणजे ह्या प्राध्यापकांनी मुंबईस जाण्याचा अचानक 
निर्णय घेतला त्यापूर्वी दोन-एक तास त्य़ांच्या पत्नीने 
मुंबईहून पुढील तार केली होती व ती अमरावतीस 
सायंकाळी येऊन पोचली. तारेवर मुंबई पोस्टाचा ४-१० 
वाजताचा शिक्का असून मजकूर असा आहे : “ 1)९ओ- 
गए ७४१७ एट्तूपट७ [लाला 8099 एधर्ञटा. 
ऐ॥१$० 2७1४.” (ही तार अजून मजजवळ 
आहे- लेखक ). 
एका व्यक्‍तीच्या शारीरिक वेदनांसारख्या वेदना 
तिच्या प्रेमाची व्यक्ती त्याच वेळी अनुभवू लागली 
(खश 8911911811) तर तेही मानससंक्र- 
मणाचेच रूप असु शकते. 
“( १९७७ सप्टेंबरात ) एके दिवशी सुमारे 
सात वाजता माझ्या पोटात वेदना होऊ लागल्या व वाढू 
]गल्या. अपेंडिसायटिस, किवा मूत्रपिडात अश्मरी, 
किंवा यकृतात बिघाड असेल असे मंत्रिणीस वाटले.... 
पोटाला आचके येऊ लागले. आपण मरणार असे वाटू 
लागले. गडवडा लोळले. मेक्‍्साफॉर्मच्या दोन गोळ्या 
घेतल्या, पण व्यर्थ. मी थरथर कापू लागले. घाम 
फुटला, पहाटे ३ नंतर वेदना कमी होऊ लागली. ५ 
वाजता थकव्याने झोप लागली. 
तीन दिवसांनी आईचे पत्र आले की माझी नैरोबी 
येथील बहीण ७ व्या महिन्याचीच बाळंत होऊन तिला 
मलगा झाला. ज्या दिवशी मला पोटात वेदना झाल्या 
होत्या त्याच दिवक्षी तिला मुलगा झाला होता. 
( कु. शुभा गणपुले. संडे स्टडड, २५-२ ७९) 
* “ जर्मनीत माझ्या नातीस (मुलीच्या मुलीस) 
९ जानेवारीस ११॥ वाजता मुलगा झाला. अमेरिकेत 
आम्ही काळजी करू नये म्हणून तिने स्वतःला दिवस 
गेल्याचे आम्हास कळविलेच नव्हते. ९ जानेवारीस 
माझ्या मलीला बाल्टीमोर येथे प्रसूतीसारल्या वेदना 
होऊ लागल्या. पाठीत दुखू लागले. तिने ती वेळ टिपून 


ष्ट १ 


ळा (4 


ठवलीो. नंतर जमंतनोहन पत्र आले 


होती. 


यात प्रसूती झाल्याची 
वेळ तीच लिहिलेली (डॉ. लुइसा र्‍्हाइनच्या 
संग्रहातून) . 

* एका तरुणाने क्‍्लीवलंड येथे रात्री १२ वाजता 
मस्तकावर गोळी ज्ञाडून आत्महत्या केली. त्याच वेळी 
डेट्रॉइट येथे त्याच्या भावास कपाळावर जोराचा आघात 
झाल्यासारखे जाणवले. तो मागे सरला व त्याचा थर- 
काप झाला. त्याने वायकोस म्हटले : “ आल्बर्टने स्वतःवर 
गोळी झाडली आहे.” पहाटे ४ वाजता तार भाली की 
आल्बटंने १२ वाजता स्वतःच्या मस्तकावर गोळी 
झाडली. 

* मनोविद्लेषक डॉ. एल्झिबेथ मिन्ट्झ यांचा 
एक अनुभव सांगतात : एका रुग्णाचे मनोविश्लेषण 
करीत असतेवेळी त्यांच्या स्वत:च्या पोटात वेदना होऊ 
लागल्या. त्या रुग्णाच्या पोटात अल्सर (व्रण) होता. 
डॉक्टरांना ती गोष्ट मुळीच ठाऊक नव्हती. डॉ. 
मिन्टज्ञ्चा अनुभव असा आहे, की जेव्हा रुग्ण म्हणा 
किवा चिकित्सक म्हणा काही लपवून ठेवू पाहतो, 
अथवा एखाद्या गोष्टीविषयी चर्चा करणे त्याला नवघड 
( 8७५०70 ) वाटते अश्या वेळी मानससंक्रमण 
सामान्यत: घडून येते. * 

वस्तुतः दुसऱ्या ठिकाणी असलेली व्यक्‍ती स्वत:- 
संमृख असल्याचा, किंवा तिचे शब्द ऐकू आल्याचा भास 
कधी कधी मानससंक्रमणमूल्क असण्याची शक्‍यता 
असते. भासांची कारणमीमांसा सामान्य मानसशास्त्र 
करते ती अशी को भावनिक प्रक्षोभ, उत्कट अपेक्षा, 
एखाद्या विचाराचा मनावरील पगडा, मादक द्व्यांचे 
सेवन, रक्‍ताद्वारे मेंदूत साठलेली विषारी द्रव्ये, इत्यादीं- 
मुळे मेंदूतील संवेदनकेंद्रे आतल्याआतूनच उहीपित 
होतात व त्यामुळे प्रत्यक्षात तेथे नसलेल्या वस्तूंचे / 
व्यक्तींचे भास होतात. परंतु ही सामान्य मानसशास्त्रीय 
कारणमीमांसा सवंच्या सर्वच भासांना निरपवादपणे लागू 
पडत नाही. कारण कोणतेही उपर्युक्त कारण नसताना 
भास झाल्याची उदाहरणे आढळतात. काही भासांच्या 
बावतीत असे एक वैशिष्ट्य आढळते, की त्यामुळे 
सामान्य मानसशास्त्राच्या पलीकडे जाणे भाग पडते. ते 
वेशिष्ट्य म्हणजे, ज्या व्यक्तीचा विशिष्ट स्वरूपाचा 
भास झालेला असतो ती व्यक्‍ती त्या वेळी बिकट प्रसंगात 


। ४. ७, ह, १॥॥॥॥(८ | 1116 ?5४लाट 11650, 1983 


न, भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


ल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


1 र 


सापडलेली असते, किवा तिला मदतीची आवडश्यकता 
असते, किवा ती जीवनाच्या अखेरच्या क्षणी आप्तेष्टांचा 
मनाने निरोप घेत असते. अर्थातच सत्य परिस्थितीशी 
जुळणारा तो भास असतो (एलांतारच] व पलव- 
फळा )* अशा भासांच्या बाबतीत मानससंक्रमण होच 
उपपत्ती समर्पक म्हणावी लागते. 

* जादूगार पी. सी. सरकार ( ज्यूनिभर ) यांची 
पुण्याच्या अश्योक हॉटेलमध्ये मी व माझ्या स्नेह्यांनी 
१४-२-१९७९ रोजी दिलखुलास मुलाखत घेतली." 
परामानसिक स्वरूपाच्या घटनांचा विषय निघाला तेव्हा 
त्यांनी पुढील हकीकत सांगितली : जपानमध्ये त्यांच्या 
वडिलांचा जादूच्या प्रयोगांचा शेवटचा कायंक्रम झाला. 
प्रयोग संपल्यावर पडदा खाळी आला. तेथे काही 
क्षणांतच त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाले. त्याच वेळी कलकत्ता 
येथे त्यांच्या पत्नीस केशरी रंगाचा जादूगाराचा डगला 
घातलेले पती स्वतःजवळ उभे असल्याचे * दिसले ' व 
त्यांचे शब्द ऐकू आले को : “ तुझ्या मांडीवर डोके ठेवून 
मला पडू दे.” हा भास इतका स्पष्ट व वास्तवप्राय 
होता कौ त्या उद्‌गारल्या : “ हे वरे दिसते का? आता 
भापले वय काय ?” 

श्री. एस. जी. करंगळे (नागपुर) यांचे निवेदनही 
मानससंक्रमणमूलक भासाचे उदाहरण म्हणावे लागेल. 
ते निवेदन असे: 

“ पुन: आपली भेट होणार नाही” असे तौ 
म्हणाली तेव्हा नागपुरास परतण्याऐवजी मुक्काम 
वाढवण्याची इच्छा मी व्यक्‍त केली. परंतु तिने मला 
“जा ' म्हणून सांगितले व * मृत्यूपूर्वी भेटेन ' असे वचन 
दिले. एक आठवड्यानंतर, नागपुर येथे, शनिवारी 
रात्री मी व्हरांड्यात झोपलो होतो. पहाटे सुमारे 
सव्वातीन वाजता मला हाक मारल्याचा आवाज ऐक 
आला. अंगणात कुसुम दिसलो. मी तिच्याजवळ गेलो. 
तिने माझ्याकडे पाहिले व म्हणाली : * येते.” तिची 
आकृती अदृश्य झाली. घरातील मंडळींना मी हे 
सांगितळे व ती वेळ लक्षात ठेवली. 

“ नंतर मला कळवण्यात भाले की त्या रात्री 
सुमारे तीन वाजता तिने नात्महत्येचा प्रयत्न केला 
होता पण काकांनी तिला वाचवले होते व त्या सकाळी 
साडेसातला ती वारली.” 

५. ती “ तरुण भारत ' (पुणे) च्या एका 
६. 3, ठका) : ७11] त जाड 


नवभारत 


अंकात प्रसिद्ध झाली 
२९1015, 


मे, १९८९ 


* गोएटे कवी त्याच्या मित्रावरोवर हमरस्त्यावरून 
जात होता. त्याला एकदम कोणी दिसल्यासारखे वाटले. 
तो थांबला आणि उद्गारला : “ फ्रेडरिक ! अरे तू इथे ? 
अत्‌ रात्रीच्या पोषाखात आणि माझ्या चपला घालून 
ह्या सावंजनिक रस्त्यावर ?” फ्रेडरिक मृत्यू पावला 
असावा असे गोएटेला वाटले. परंतु घरी जाताच त्याला 
तो बसळेला आढळला. त्याने गोएटेना मिठी मारली 
न स्हणाळा : “ तुझ्याकडे येत होतो; वाटेत. पावसाते 
चिव झालो. म्हणून तुझे कपडे चढवून बसलो. माझा 
डाळा लागला आणि स्वप्न पडले की तुला भेटायला मी 
वाहर पडलो आहे, रस्त्यातच तू भेटलास आणि म्हणा- 
रास; “अरे तु इथे रात्रीच्या पोषाखात सार्वजनिक 
स्स्त्यावर माझ्या चपला घालून ?' 

_ श्री. विल्सननामक गृहस्थांना टोरोंटो येथे स्वप्न 
पडले कौ, “ हॅमिल्टन गावी गेलो आहे. श्रीमती 1) च्या 
ह बय वाजवली, नोकराणीने दार उघडले व 
व. ग आहेत र असे सांगितले. आत गेलो, 
ळे मक वे ' मी येऊन गेल्याचे बाईंना सांग! 

॥कराणीस म्हणालो. !” 
___ नाकराणीने श्रीमती 1) ना ते सांगितले. त्यांनी 
त्यांच्या एका स्नेह्यास लिहिले : * विल्सन आले होते 
पण पुन: भेटायला न आल्याबहल मला राग आला.' त्या 


स्नेह्याकडून विल्सन 11. > 
*"ह्याकडून विल्सन यांना ह कळल्यावर त्याच्या समवेत 


ते हमि वी > 
के नाका लि नोकराणी त्यांना पाहताच 
गृहस्थ ! 7९ चै ते येऊन व पाणी पिऊन गेलेले 


श्र 4 | क 
ही. आर्थर ब्रांयड सांगतात : 


म्य 
रात्र ला 
ह क्‍्लवात महा तासभर झोप लागली व 


पुढील स्वप्न पडले . . जे 
भीतीने > *“* जेवायला उ: 
भीतीने घराकडे घावत गे उश्यीर होणार या 


शक आ. गली. माझ्या किल्लीने दार 

न कपडे बदलायला चाललो तेवढ्यात 
उभ असलेले दिसले.! स्वप्नातून 
१ ऱ पाजून गेले होते. ल्गेच घरी 
चहा ऊ घरभर हीत 
वडिलांनी विचारले : « बल की र 


£ कल्वातून मही $$ कुठून भालास?' मी म्हणालो : 

घुमारास तू ए ती विचारले: “ १२ वाजण्याच्या 

' नाही ९ र आहा होतास का? मी म्हटले : 
> व्हा म्हणाले . । - - 

शहणाल : “त्या सुमारास मी झोपा- 


आहे, 


७५ 


र »२५ 


५... ४.» 
> व! 7/ ९ र क 
न बडा २: कणाच, डक 
9 क्य औक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


९ र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


। द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सानससंक्रमण 


वयाच्या खोलीकडे जात असताना मी घराचा दरवाजा 
आतुन वंद केल्याचा भावाज ऐकला व तु घाईघाईने 
माडीवर जात असल्याचे दिसले; त्यांनी ते आईलाही 
सांगितले. तिला ते खरे वाटेना म्हणून भावासह वडील 
मला माझ्या खोलीत शोधू लागले होते.” 

* लेडी वाल्टरग्रेव यांनी १८८० मध्ये हेलेन 
अलेक्झांडर नावाच्या आजारी मोलकरणीच्या शुश्रूषे- 
साठी फ्रान्से रेडेले नावाची परिचारिका ठेवली होती. 
तिने स्वतःचा अनुभव लिहून दिला. “मी अंधश्रद्ध नाही 
व भित्रीही नाही ' असे तिने निवेदनाच्या सुरुवातीस 
म्हटले आहे. तो अनुभव असा : 

एका पहाटे ४ वाजता ती हेळेनला औषध देत होती, 
तेवढ्यात तिला दारावरील घंटा “ ऐकू आली '. दरवाजा 
उघडला गेल्याचे दिसले; एक मजवूत बांध्याची व 
काळसर वर्णाची स्त्री आत भालेली * दिसली; ' तिच्या 
अंगावर तांबडी शाल होती, हातात मेणवत्ती अडकव- 
लेली पितळी अडणी होती, तिच्या फ्लॅनेलच्या परकराला 
छिद्र दिसले व तिची मुद्रादेखील स्पष्ट ' दिसली. 
तिच्याशी बोलावे म्हणून फ्रान्से वळली तोच तो स्त्री 
अद्य झाली. 

“ फ्ान्सेने ही गोष्ट लेडी वाल्टरग्रेव यांना सांगितली. 
त्याच सकाळी ६ च्या सुमारास हेलेन वारली. दोन 
दिवसांनी हेलेनचे आई-वडील तिच्या बहिणीसह आले. 
आईस बघितल्याबरोबर फरान्सेने ' हीच ती स्त्री ' म्हणून 
ओळखले व हेळेनच्या वहिणीस स्वतःचा तो अनुभव 
सांगितला. तेव्हा बहीण म्हणाली : “त्या पहाटे 
आईच्या अंगावर अगदी तसेच कपडे होते; घरात 
मेणबत्तीच्या अडण्या त्याच प्रकारच्या आहेत. 
भासांच्या बाबतीत एक प्रश्‍न 

ठ्यक्तिव्यक्‍तींमधील मानससंक्रमणाचा परिणाम 
म्हणून एकोला दुसरीचा भास होऊ शकतो हे जरी खरे, 
तरी काही भासांच्या बाबतीत प्रश्‍न निर्माण होतो की 
त्या भासांमध्ये आणखी काही असणें संभवनीय आहे ? 
फ्रेडरिक व गोएटे यांच्यात मानससंक्रमण घडून आल्या- 
मळे गोएटेंना फ्रेडरिकचा भास झाला असेल; परंतु 
गोएटेंनी रस्त्यात साश्‍चर्य विचारलेला प्रश्‍न फ्रेडरिकने 
तक्षाचा तसाच सांगितला हाही केवळ टेलिपथीचाच 
परिणाम असे म्हणून भागवता येईल काय ? फ़ान्से 


७. ह. छपणा९9 : ॥0७7४८8778 


अनुक्रमणिका 


४३ 


ह्या परिचारिकेचा व हेलेनच्या आईचा तर मळीच 
परिचय नसताना, फरान्सेला ती ' दिसली! ते कसे ? 
फ्रान्सेच्या मताचा व हेळेनच्या आईच्या सचित मनाचा 
संपर्क झाला एवढेच म्हणून भागेल काय ? या प्रश्‍नाचे 
गांभीर्य मायसं यांना जाणवले होते. परंतु त्यांनी 
सुचवले कौ हेलेनच्या चिंतातुर आईच्या मनाने 
त्या ठिकाणास भेट दिली असावी. * ?5९ळाट 
१. | : [35590०1112 1110885101 हे शब्द त्यांनी 
वापरले. तथापि, मन भेंट देते म्हणजे नेमका काय 
प्रकार असतो हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. एका 
माणसाच्या मनाचा काही भाग जागेपणी म्हणा व 
स्वप्नात म्हणा, खरोखरच दुसर्‍या ठिकाणी जात असेल 
काय हा प्रश्‍न निर्माण होतो. श्रीयुत विल्सन स्वप्नात 
श्रीमती 1) च्या घरी गेले व त्याच वेळी श्रीमती 1) च्या 
नोकराणीस विल्सन दिसले हा केवळ विचार- 
संक्रमणमूलक भास होता की स्वप्नामध्ये विल्सन यांचे 
मन अंगात: तेथे खरोखरीच गेले होते व त्या वेळी काही 
शरीराकृती अस्तित्वात आली असेल ? 

स्वप्नात व कधी कधी जागेपणी व्यक्‍तीचे मन 
किवा व्यक्‍तीतील “ काहीतरी ' खरोखरच दुसरीकडे 
जात असेल ही कल्पना पुष्कळांना अज्ञानमूल्क व 
अविचारार्हु वाटण्याचा संभव आहे. परंतु काही 
प्रयोगांचे वृत्तान्त तसेच काही अनुभव त्या कल्पनेबाबत 
खोलवर विचार करावयास लावतात. एका व्यक्‍तीने 
दुसर्‍या स्थळी असलेल्या व्यक्‍तीच्या दृष्टीस पडण्याचा 
दृढ संकल्प केला व ती खरोखरच त्या ठिकाणी दिसली 
या प्रकारचे हे दोन प्रयोग पहा. 

* रेवरंड स्टेंटन मोझेस यांच्या स्नेह्याने स्वत: 
केलेल्या प्रयोगाचा वृत्तान्त दिला आहे तो असा : 

“ स्टेंटनच्या दृष्टीस पडावयाचे असे मी एके सायं- 
काळी ठरविले. मध्यरात्रीच्या थोडा वेळ भाधी मी 
त्यांच्यावर विचार केंद्रित केळे व विछान्यावर पहुडलो. 
मला स्टेंटन यांची खोली व परिसर परिचित नव्हता. 
मला झोप लागली. काही दिवसांनी आमची भेट झाली 
तेव्हा मी त्यांना विचारले : “ शनिवारी रात्री तुमच्या 
खोलीमध्ये काही घडले का?" स्टेंटन म्हणाले: “मी 
त्या रात्री श्री, ॥॥ यांच्याबरोबर होतो. साडेबारा 
वाजता ते जावयास निघाले तेव्हा मी दार उघडन 


र 
2. 
का 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


८७ 120008, 1886. 


% त्णाळे क; 
(0 


हट्टा ७५. चो” 

स. वर्ष जं 4 

८ वाळक 

|) व . 
0 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डं 


दिले. खोलीत परत आलो तो त्यांच्या खुर्चीवर तुम्ही 
वसलेले दिसला. मी निरखून पाहिले. वतंमानपत्रही 
उघडले व मी स्वप्नात नसल्याची खात्री करून 
घेतली. ” 

सर विल्यम वॅरेट यांच्या 5. त. 3. नामक स्नेह्याने 
एक प्रयोग स्वतःसाठी म्हणून केला होता व तितकाच 
यशस्वी दुसरा प्रयोग “ सोसायटी फॉर सायकिकल 
रिसर्चे “च्या विनंतीनुसार केला होता." पहिल्या प्रयोगाचे 
वर्णन त्यांच्याच शब्दांत असे : 

* “१८८१ च्या नोव्हेंबरमध्ये एके रविवारी मध्य- 
रात्री, माणसाची इच्छा किती दाक्तिशाली ठरू शकते 
याविषयी मी वाचीत होती. रात्री एक वाजता मी 
निश्‍चय केला की स्वतःमधील सर्वे शक्‍ती वापरावयाची 
आणि (२॥-३) मैलांवर, केनिंगटन येथे २२, होगार्थ 
रोडवरील घरात दुसर्‍या मजल्यावरच्या पुढच्या खोलीत 
कु. एल. एस. व्हेरिटी (वय २५) व तिची बहीण ई. 
सी. व्हेरिटी (वय ११) झोपत, तेथे जावयाचे व त्यांच्या 
नजरेस पडावयाचे. मी राहात होतो २३, किल्नर येथे. 

गुरुवारी मी त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्यास गेलो. प्रयो- 
गाचा विषय काढला नाही. पण वडील बहोण म्हणाली 
की, रविवारच्या रात्री, ती जागी असताना, तिला मी 
बिछान्याजवळ उभा असलेला दिसलो, घाबरून जाऊन 
तिने धाकट्या बहिणीस जागे केले व 'ते बघ 8. प्.3.' 
असे म्हटले. तिनेही मळा पाहिले. त्या दोघींनी, 
शेजारच्या खोलीतील तिसर्‍या वहिणीस हाक मारली.” 

त्या दोन बहिणींची एडमंड गुन यांनी आणि त्या 
तिघी बहिणींची 8.7. र. च्या त्रि-सदस्य समितीने 
कसून उलटतपासणी घेतली. 

खृद्द 8. र. 3. नी त्या प्रयोगानंतर असे म्हटले 
आहेः “मी इच्छाशक्ती तर वापरलीच, परंतु मी 
केलेल्या प्रयासाचे वर्णन करण्यास मला शब्द सापडत 
नाहीत. मला माझ्या शरीरात काही गूढ शक्‍ती ओतप्रोत 
असल्याचे जाणवले. मला ती इच्छेनुसार कार्यान्वित 
करता येते. ” 

जिवंतपणी देहाबाहेर पडण्याची शक्‍यता वरील 
दोन प्रयोग दर्शवितात. याच संदर्भात डॉ. बेंडिट यांचा 
एक अनुभवही विचाराहुं वाटतो. * 


८. ०८८९१1४ 9. ?. १. ७०], श्‌. 


९, 1,, ठिलाता( : '1॥15 १॥४०॥त घात गु (1 
(च ७ '3))८]' ह ०] 
90] 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


मे, १९८९ 


“ एका मानसिक समस्येवर मी वराच काळ विचार 
करीत होतो. (जॅन ह्या) मित्राची भाठवण झाली 
आणि वाटले कौ त्याची मदत होऊ शकेल. तो संन्यात 
होता व आग्नेय यूरोपात होता. मी (इंग्लंडमध्ये) 
खोलीत वसलो होतो. पण माझाच एक भाग आकाज्ा- 
तून प्रवास करीत असल्याप्रमाणे मला वाटले. काही 
सेकंदांतच मला वाटले, की मी दोत ठिकाणी आहे. 
एका “मी ' ला, खोली, खुर्चीवरील कापडाचा खर- 
खरीत स्पर्श, भोवतालच्या वस्तू यांची जाणीव होती. 
दुसऱ्या 'मी 'ला तौराप्रमाणे वेगाने जात असल्याचे 
जाणवले. कधीच न पाहिलेल्या स्थळी तो ' दुसरा मी ' 
गेला. ते एक कार्याल्य होते. तेथील दरवाजा, खिडकी, 
कपाटे, १ मेज, हे सर्व मी नीट वघितले. सेनिकी 
गाझी व त्याची मनोषर (7), िदीत बसलेला ह 

र 0211०9]]9 ) चर्चा 
झाली. माझ्या समस्येचे उत्तर मिळाले. मी गेलेल्या 
मागनिच परत आल्यासारखे मला वाटले. मी तावडतोब 
नवच जागचा तपशीलवार नकाशा तयार केला. त्या 

च्याच ग | र 
मतुकवन गी रा परिचयाची एक 
चा त्या कोड्यहा च नकाशा पाठवला. ती 
“ तुम्ही काढलेला जॅनच्या 
बरोबर होता. तुमचे अस्तित 
तुमची समस्याही जाणवली 
उल्लेख केला. 
सानससंक्रतणाचे स्वरूप-- 
' प्रेषण ' आणि “* ग्रहूण! ? 

“अ' णि 'व! री 


व जॅनला जाणवले होते; 
होती. तिने त्या समस्येचा 


शत रि याच्यात मानससंक्रमण होते त्या 
प्रेषक ( $तेह') आणि * ब'चे मन 


ग्राहक व ढ ञः 
कल्पना या सा त्यांचा संबंध जसतो अश्री 
उदा ग्यत: स्वीकारली गेलेली आहे. कयाचता 


ही कल्पना समर्थनीय वाटतेही. 
सन माय, इत्यादींनी असे प्रति- 
मांच्या 'द्वारे संग्रेषण ( नाची का यात 

"अर संकर प्पा1281011) होते. 
त्याच वेळी *व ! ल ळं याती माक 
आ त्याची हाक ऐकल्याचा किवा तो 


या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


समानससंक्रमण 


समोर असल्याचा भास झाला अथवा तो स्वप्नात 
दिसला, या प्रकारच्या उदाहरणांत अ 'ची ओढ 'व “- 
कडे होती व म्हणून 'अ'च्या मनाने ' व 'च्या मनाशी 
संपक साधला असला पाहिजे असे म्हणता येईल. परंतु 
अशीही काही उदाहरणे आहेत की'अ' चा 'व'झ्ी 
परिचय नव्हता अथवा, 'अ * ला स्वतःच्या मनातील 
विचार 'ब? ला कळावेत असे वाटत नव्हते, आणि 
तरीही मानससंक्रमण घडून आले ! डॉ. लुइसा र्‍हाइन 
यांनी आजारी मुलाला त्याच्या परिचारिकेने होदिनी- 
विषयी वाचलेली गोष्ट कळली ह्या उदाहरणाचा उल्लेख 
केला आहे. त्यांनी पुढील उदाहरणही दिले आहे : 

* एक गृहस्थ त्याने विकत घेतलेल्या नव्या घरात 
नुकताच राहण्यास गेला होता. एका मध्यान्ही घर 
उघडीत असतेवेळी त्याला स्वतःजवळ एक इसम उभा 
असल्याचा भास झाला. त्याने तो पुर्वी पाहिलेला 
नव्हता. तथापि, त्याच वेळी “तो दिसलेला ' इसम 
मोठ्या संकटात सापडलेला होता. 

अक्या उदाहरणांच्या आधारे श्रीमती र्‍हाइन यांनी 
भसे म्हटले आहे की, 'अ* आणि 'व * यांच्यात 
मानससंक्रमण होते तेव्हा “व ' चीच अतींद्रिय शक्‍ती 
परिसर न्याहाळीत (5091111118) असण्याची व त्या- 
मुळे “ब! चे मन ' अ पर्यंत पोचले असण्याची शक्‍यता 
नजरेआड करू नये. 

मानससंक्रमणाविषयीची एरवीची कल्पना आणि 
श्रीमती डॉ. र्‍हाइन यांनी केळेला युक्तिवाद यांचा 
समस्वय करणे शक्‍य आहे. स्वतःची मनःस्थिती कोणाला 
तरी कळावी असे “अ 'ला वाटत असणे व त्याच वेळी 
“ब ' च्या भिरभिरत्या अतींद्रिय शक्‍तीस ती भासरूपाने 
म्हणा वा स्वप्नखू्पाने म्हणा जाणवणे ह्या दोन्हींचा 
मानससंक्रमणाशी संबंध असणे संभवनीय आहे. 
सानससंक्रमणाची प्रयोगसिद्ध सत्यता 

' मानससंक्रमण ' ह्या संकल्पनेस अनेक संस्फूत 
उदाहरणांचा आधार तर आहेच; परंतु शिवाय, मानस- 
संक्रमणाची सत्यता प्रयोगांद्वारेही प्रस्थापित झाली आहे 
व अतींद्रिय ज्ञानाचा हा प्रकार विज्ञानमान्य झाला 
आहे. 
सनोवेद्यांचे प्रयोग 

संमोहनचिकित्सा करणाऱ्या मनोवैद्यांच्या दृष्टो- 
त्पत्तीस, त्यांचे विचार अथवा त्यांची शारीरिक संवेदने 
संमोहित अवस्थेतील व्यक्‍तीच्या अनुभवास आल्याची 


अनुक्रमणिका 


५ 


उदाहरणे आली व मग त्यांनी मातससंक्रमणविषयक 
प्रयोगही केले 

डॉ. आझम यांनी स्वत:च्या जिभेवर मीठ, मिर- 
पूड, इ. पदार्थ ठेवले, तसेच स्वतःच्या अंगास भिन्नभिन्न 
जागी चिमटे घेतले तेव्हा संमोहित अवस्थेतील स्त्रीला 
ती संवेदने झाली. डॉ. लायवॉल्ट यांच्या प्रयोगात, 
संमोहनकर्त्याने कागदावर लिहिलेला मजकर तसेच 
त्याने मनात धरलेले शब्द संमोहित व्यक्‍ती सांगू 
शकली. डॉ. एफरां यांच्या प्रयोगात, त्यांनी मनासमोर 
आणलेले अक्षर आणि रेखाचित्र, संमोहित व्यक्‍तीच्या 
त्वचेवर उमटले. त्यांनी ती चित्रे प्रसिद्ध केली. 
डॉ. प्येर झाने यांनी, काही जणांना, वेळ भागाऊ ठरवन 
घेतलेली नसताना, दूर अंतरावरून संमोहित करण्याचे 
प्रयोग केले व त्यांपैकी पुष्कळ प्रयोग यशस्वी झाले. 
डॉ. एस्डेल हे एका अंध व्यक्तीस भितीआड्न संमोहित व 
निइचेष्ट करू शकले. रशियातही या स्वरूपाचे प्रयोग झाले 
आहेत. इंग्लंडमध्ये प्रो. सिज्विक व त्यांच्या पत्नी यांनी 
केलेल्या प्रयोगांत, संमोहनकर्त्याच्या मनातील अंक 
दुसऱ्या खोलीतील संमोहित व्यक्‍ती बरोबर सांगू शके. 
(त्या प्रयोगांचे गणिती पद्धतीने मूल्यमापनही करण्यात 
आले.) काही जणांनी, मनात १ ते १० अंक घरून, 
पत्त्यांच्या जोडातील पत्ते मनात धरून, फुलांची / 
पक्ष्यांची चित्रे मनात धरून वगेरे केलेले प्रयोगही 
यशस्वी ठरले आहेत. 
प्रो. हिस्लॉप यांचा प्रयोग 

अमेरिकेत प्रो. जे. एच. हिस्लॉप यांना एक दांपत्य 
आढळले. श्रोत्यांमध्ये हिडणाऱ्या पतीला श्रोते ज्या 
गाण्याची फरमाइश करीत, नेमके तेच गाणे रंगमंचा- 
वरील पत्नी पिआनोवर वाजवी. हिस्लॉप यांनी प्रयोग 
म्हणून त्या गृहस्थास त्यांच्या स्वत:च्या अभ्यासिकेत व 
त्याच्या पत्नीस देजारच्या खोलीत बसवले. त्या 
गृहस्थाच्या हाती गाण्यांची एक यादी दिली व एक एक 
गाणे निवडण्यास सांगितले. नेमकी तीच गाणी त्याच्या 
पत्नीने त्याच क्रमाने वाजवली. 
पंरिस-न्यूयॉके प्रयोग 

रेने वॉरकोलिभरनी पॅरिस येथे केलेले प्रयोग 

हत्त्वपुण ठरले आहेत. पॅरिस येथे प्रो. गार्डनर 

मर्फीची व त्यांची भेट झाली व पॅरिस आणि न्ययाॉकं- 
दरम्यान प्रयोग करण्याची योजना निरिचित करण्यात 
आली. एका खेपेस पॅरिस येथील व्यक्‍तींनी व ग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


> 
५/. र त्रै ऱ् 
व '“शिव्ण्त्ट्> > 
प्र 09 लु 
क्यो ७५ 
१: उापवाप्यानायी ने 
न( गतमहोत्सवी (३-७ 


द्वारा प्रा्षपाठशाळामंडळ, वाई 


४६ 


खेपेस न्यूयॉकच्या विद्यार्थ्यांनी अशी आलटून पालटून 
: प्रेषकां 'ची भूमिका घ्यावयाची असे ठरले व आट- 
वड्यात एक याप्रमाणे ३५ प्रयोग करण्यात आले. 


एके दिवशी वॉरकोलिअरनी अंधाऱ्या खोलीत 
एका स्त्रीस बसवून तिच्या हातात एक जबड्याचे हाड 
किले. तिला वाटले की ती सांबराची शिंगे आहेत. 
शेंजारच्या खोलीतील स्त्रोने कागदावर “गॅमा ' हे 
ग्रीक अक्षर काढले. दुसर्‍या एका व्यक्‍तीने खोचेरा 
( ७1001) व बागकामासाठी वापरतात तो 
लोखंडी पंजा, यांची आकृती रेखाटली. 


त्याच रात्री ९॥ वाजता वॉरकोलिअर स्वतः: 
प्रेपक म्हणून बसले व कोणते विचार व प्रतिमा सहज- 
गत्या मनात येतात हे पाहात राहिले. न्यूयॉक येथे 


नवभारत 


मे, १९८९ 


प्रयोगात भाग घेणाऱ्यांशी ती वेळ ठरवून घेतलेली 
होती. न्यूयॉक येथे एका विद्यार्थ्याने दोन कड्या असलेले 
नसराळे रेखाटले. एका विद्याथिनीने दोन कान अस- 
लेला पेला रेखाटला व म्हणाली : “ सांवराच्या शिगा- 
सारख्या कड्या. “ ( यावरून असे दिसते की सांबर. 


हिंगाचा विचार वॉरकोलिअरच्या अंतर्मनात होता व 
तो संक्रमित झाला. )'* 


सिन्क्लेअर दांपत्याचे प्रयोग 

अप्टन सिन्क्लेभर यांनी केलेल्या प्रयोगांत ते 
स्वत: एकेका चित्रावर मन केंद्रित करीत व दुसर्‍या 
खोलीत बसलेली त्यांची पत्नी मनःचक्षूपुढ आलेली 
एकएक आकृती कागदावर काढून तिचे वर्णन लिही. 


त्यांच्या या प्रयोगांनी डॉ. आल्बर्ट भाइन्स्टीन प्रभावित 
झाले होते. 


(न) श्री. सिन्क्लेअरनी मन केंद्रित केलेली चित्रे. 
(आ) श्रीमती मेरी क्रेग सिन्क्लेअरनी रेखाटलेल्या आकृती. 


१० एऊलापणायांचा ग'ललू29 ( 1988 ) ७. ?. र. छाट, 0. > 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र र १७ क 
रह » नवभारत ् 
७&व- टी 


) 43 


टी 
क. जळ: ती 


श्र ७५८ 
| (अमृतमहोत्सवी न > 
१ च वर्ष _ डि ढे वि 

्, (20 नि क 


न अ क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मानससंक्रमण 


डॉ. बरुगमन यांचे प्रयोग 

ग्रॉविनजेन विद्यापीठातील डॉ. एच. एफ. व्रृगमन 
यांना १९२१ साली व्हॅन डॅम नावाचा, अतींद्रियक्षमता- 
वान मुलगा आढळला. त्यांनी त्याचे डोळे बांधून एका 
केबिनमध्ये बसवून प्रयोग केले. केविनच्या पुढच्या 
पडद्याआड, त्याचा हात पोचेल अज्ा रीतीने मेज ठेवले 
होते. मेजावरील फळीवर ६ आडव्या ओळी होत्या व 
प्रत्येक ओळीत ८ चोरस होते. (६ > ८ >: एकूण 
४८), पहिल्या ओळीतील प्रत्येक चौरसात ६, दुसऱ्या 
ओळीतील चौरसांत ५, अश्या उतरत्या क्रमाने २ पर्यंत 
अंक लिहिलेले होते. व शेवटच्या (६ व्या) ओळीतील 
चौरसांमध्ये &. 3. (...७. त. हो ८ अक्षरे होती. 


- ब्रूगमन्स यांच्या प्रयोगातील फलक - 


६६ 
५|५|५|५|५ ५७१ 
डू | डु १003 त. ४ ४४ | ४|४ त्वे 
व | ३|३ ३ |३|३ [३१२ 
२ २!(२|२।२ | ह. | २ 
रि | 8 60 | 1" | छे प 


स्वतः डॉ. ब्रुगमन व दोन सहकारी काही वेळा 
त्या मुलापासुन दीड फुटांवर बसले होते तर काही 
वेळा वरच्या खोलीत बसले होते. त्या खोलीच्या 
तक्‍तपोशीस पारदर्शक काचांनी बंद केलेले ठिद्र होते व 
त्यातून ब्रुगमन यांना त्या मुलाचा हात दिसे. त्या 
मुलाने अमुक चौरसावर हात न्यावा हा विचार व्रुगमन 
मनात आणीत. 

हा प्रयोग १८७ वेळा करण्यात आला. सट * १८७ 

या हिशेबाने तो प्रयोग योगायोगाने यशस्वी ठरण्याचा 
संभव फक्त ४ वेळाच होता. परंतु प्रत्यक्षात तो ६० 
वेळा यशस्वी जाला. 
एस्ट्रॅब्रूवस यांचे प्रयोग 

५२ पानी पत्ते पिसून त्यांतून २० पत्त काढून 
घ्यावयाचे व वरच्या पत्त्यापासून सुरवात करून एकेका 


अनुक्रमणिका 


थ्ह ८ 


पत्त्यावर दृष्टी केंद्रित करावयाची व तसे केल्याची खूण 
म्हणून शेजारच्या खोलीत दिवा लागला की त्या 
खोलीतील विद्यार्थ्याने स्वतःच्या मनात आलेला पत्ता 
कागदावर टिपावयाचा, या प्रकारचे प्रयोग डॉ. एस्टे- 
ब्रुकसनी हावंडं विद्यापीठात ८३ विद्यार्थ्यावर केले. त्या 
सवे विद्यार्थ्यांची एकूण प्राप्तांकसंख्या (50012) योगा- 
योग म्हणून अपेक्षित संख्येहन इतकी जास्त आढळली 
की तितकी आढळण्याचा संभव दहा लाखांत एक 
इतकाच असतो. 

या प्रयोगात एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्टही 
दृष्टोत्पत्तीस आली. सुरुवातीस यशस्वी प्रयत्नांची संख्या 
अधिक व नंतर कमी कमी ज्ञाली होती. हा ' उतार ' 
( तब्यप्राह शी2०६ ) योगायोगाने येण्याची शक्यताच 
नसते; तसेच, त्यामुळे, । फसवणूक केली असेल * हो 
शंकाही अस्थानी ठरते. 
डॉ. ऱ्हाइन यांचो प्रयोगपद्धती 

पुर्वी करण्यात आलेल्या बऱ्याचश्या प्रयोगांचे स्वरूप 
निर्भेळ मानससंक्रमणाचे नव्हते. कारण, ' प्रेषक ' व्यक्‍ती 
पाहात असलेले चित्र, किवा शब्द प्रयुक्त व्यक्‍तीस 
अतींद्रिय रीत्या * दिसत ' नसतील कशावरून ( क्लेअर- 
व्हॉयन्स ) ? या झंकेस वाव राहात असे. 'व च्या 
मनात आले, ते त्याने टिपून झाल्यानंतर * अ 'ने स्वतः 
मनात धरलेले चित्र / शब्द कागदावर लिहायचे ही 
पद्धत वापरली तरी, “ अ' पुढे काय लिहिणार आहे 
त्याचे चित्र “ब च्या मनद्चक्षंसमोर पुर्वज्ञानरूपाने 
होणे संभवनीय आहे. ( 010008१0४८ टोभए०ए- 
81100 ) या शंकेसही वाव राहतो. ह्या दोन्ही शक्‍यता 
टाळणारी पद्धत डॉ. जे. बी. र्‍्हाइन यांनी पुढील- 
प्रमाणे रूढ केली: 

“अ? ने मनात धरलेल्या विचारास किवा आकुतीस 
एक सांकेतिक शब्द द्यावयाचा व तो उपस्थित निरी- 
क्षकास सांगून ठेवावयाचा. तिकडे, “ब * ने स्वत:च्या 
मनात जे आले ते कागदावर टिपले कौ मग ते 'अ'च्या 
सांकेतिक शब्दाशी जुळले (111) को नाही (11895) 
ते पहावयाचे. 
शेक्षणिक क्षेत्रातील प्रयोग 

पुढील प्रयोग शिक्षकांना महत्त्वपुर्ण वाटतील : 
* इल्गा ' नावाची एक ९ वर्षे वयाची मुलगी, ४ वर्षांची 
मुलगी वाचते तशी एकएक अक्षरच वाचू शकत होती. 
एकदा तिच्या शिक्षकाच्या दृष्टोत्पत्तीस आले क्री 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ह्& ह अमृतमहोत्सवी, 
ची 


९्& च वर्ष _ छि 
*₹ ८ सा 
.) * क 

5: 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट 


त्यांनी अथवा दुसर्‍या कोणो तिच्याजवळ उभे राहून 
तिच्या हातातील पुस्तकातील उतारा मनातल्या मनात 
वाचला तर त्या वेळी ती नीट वाचू शके. अक्या प्रसंगी 
ती परक्या भाषेतले शब्ददेखील वाचू शके. हा प्रकार 
प्रो. न्यूरीटर यांना कळल्यावर त्यांनी १९३५ मध्ये 
भिच्यावर प्रयोग करून पाहिले. एका खोलीत इल्गा व 
दुसर्‍या खोलीत प्रो. न्यूरीटर किंवा त्यांचा सहकारी 
किवा इल्गाची आई अथवा तिचा भाऊ ( वय ११ ) 
बसे. कधीकधी यांपैकी कोणीतरी तिच्या पाठीमागे 
पडद्याच्या आड पाठमोरे वसे. एका प्रयोगात, दुसर्‍या 
खोलीत तिच्या आईच्या हाती ४.४>९५.५-४१ असे 
मुद्दामच चुकीचे लिहिलेला कागद दिला. त्याचा अर्थ 
तिला कळेना. न्यूरीटर तो समजून सांगत असता, 
तिच्या मनात, तो गुणाकार आहे हा विचार आला. 
तेवढ्यात, इलगाच्या तोंडून ' एकेचाळीस ' हा शब्द 
आला. 

एक प्रयोग इल्गा पडद्याआड खेळत असतेवेळी 
केला. तिच्या आईच्या हातात न्यूरीटरनी (उा', 1], 
गु1.1, 125, 213, 312 ही यादी दिली. पडद्यापली- 
कडील इलगाच्या तोंडून ती यादी बिनचूक आली. 

एकदा, आईने आकडा पाहण्यात चूक केली. पडद्या- 
वल्लीकडील इलगाच्या तोंडून तोच चुकोचा आकडा 
आला. 
मानससंक्रमणमूलक स्वप्नांचे प्रयोग 


स्वयंजात घटनांमुळे प्रयोगात्मक अभ्यासास चालना 
मिळत असते. साहजिकच, मानससंक्रमणनिदर्शक 
स्वप्नांची उदाहरणे आढळतात व मनोविइलेषकांनाही 
आढळली आहेत. त्यामुळे स्वप्नांमध्ये मातसंतंक्रपंण 
घडवन आणण्याचे प्रयोग करण्यात आळे आहेत. सी. 
इ. एम. हॅन्सेळ आणि स्त्रस्तोफर इव्हान्स परदामोतुसा 
शास्त्रीय प्रयोगांत दोष काढीत असतात; पण त्यांनी हे 
स्वप्नप्रयोग मान्य केळेळे आहेत. डॉ. मांटेग्यू उलूमन व 
डॉ. स्टॅतली क्रिपनर यांनी मेमोनाईड्स ड्रोम लेंबोरेटरी- 
मध्ये (ब्रुकलिन, न्यूयॉक) केलेल्या त्या प्रयोगांचे स्वरूप 
असे: 


११. एला ७/शात, ग'हल-.(1ए 
?8189159011010४%, 1938. 
१२. ११, पया क्या] हयात 8, गाल; 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


911त ॥॥८त1०81 059०101089, 1948 ; 


च श्र ह 
म, १९८९ 


निद्रिस्त व्यक्‍तीची वृवुळे जलद रीत्या वर-खाली 
हाल्चाल करू लागतात त्या वेळी, ती व्यक्‍ती स्वप्न 
पाहात असते. त्या वेळी, दुसऱ्या खोलीत वसलेल्या 
व्यक्‍तीने स्वैर रीत्या घेतलेल्या चित्राकडे मिनिटभर 
पाहात राहावयाचे. नंतर १ मिनिटभर काळ्या कागदा- 
कडे व पुन: एक मिनिटभर दुसऱ्या एका चित्राकडे 
पाहावयाचे. तिला वाटल्यास स्वतःही तसे चित्र रेखाटा- 
वयाचे; किवा, चित्रातील प्रसंगात स्वत: भाग घेत 
असल्यासारखा अभिनय करावयाचा. त्या चित्रास 
अनुख्प अश्या वस्तुही चित्राजवळ ठेवायच्या. त्याच वेळी 
तिकडे स्वप्न पाहात असलेल्या व्यक्तीस जागे करावयाचे, 
तिचे स्वप्न विचारावयाचे व ते टिपुन (वा ध्वनि- 
मुद्रित करून ) ठेवावयाचे. नंतर, सकाळी तिच्याशी 
त्या स्वप्नाविषयी चर्चा करावयाची. त्या त्या चित्रांच्या 
प्रती, स्वप्नांच्या टिपणांच्या प्रती आणि सकाळी 
झालेल्या चर्चांची ध्वनिमुद्रिते सर्वांची सरमिसळ करून 
तीन-चार परीक्षकांकडे पाठवावयाच्या वते ते चित्र 
स्वप्नामध्ये गोवले गेळे होते की नाही याविषयी 
परीक्षकांचे अभिप्राय मागवावयाचे. 

एका प्रयोगासाठी ' स्थ्राइस्टचे क्रॉसवरून अवतरण? 
हे चित्र होते. त्या चित्राजवळ क्रॉस, खिळे, तांबडी 
लेखणी व स्प्राइस्टचा फोटो ह्या वस्तू ठेवल्या होत्या. 
चित्राकडे पाहात वसलेल्या व्यक्‍तीने स्त्रिस्ताचा फोटो 
क्रॉसवर ठेवला व लाल शाईने स्त्रिस्ताच्या जखमा 
रंगवल्या. तिकडे, निद्रिस्त व्यक्तीस “ विधिपूर्वक बलि- 
दानाचे दृश्य ' स्वप्नात दिसले. 

एका प्रयोगासाठी ' ॥॥८ ॥/007: ८7१ ॥॥८ 
“४८॥८॥ हे गॉक्विनचे चित्र घेतले होते. त्या चित्रात, 
उन्हाने काळपटलेली विवस्त्र मुल्गी होती. तिकडे, 
निद्रिस्त माणसास स्वप्न पडले : एक मुल्गी स्नानाचा 
पोषाख घालण्याच्या विचारात आहे व स्वतःची त्वचा- 
कांती वदलू इच्छिते आहे.” 

निळ्या पाण्याजवळ कुत्र्याची 
चित्र होते. त्या वेळी तिकडे, निद्रिस्ताला स्वप्नात 
कुत्र्याची दोन पिले ओरडत आहेत व त्या ठिकाणी 


निळय़ा रंगाचे दोन पेले अ हित असे दृश्य दिसले. 


दोन पिले असलेले 


8150 ळ्या. छा 


(31681 ..९ल३819, 1975, 


डू 1. 
१: ह ५ 2 ह * प्र क 
ू र णार 299 
चिघजर च, हत | 
नस्ली ७५ टी की 
न्‌ (अमृतमहोत्सवी >७ 
र्त्ट पळ व 54 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ष्ट ी, १ टं 
राज्य -प थरद्वारे व त 
स्स क द्वारा प्रा्षपाठशाळामडळ, वाई 


मानससंक्रमण 


एकदा स्वतः डॉ. उल्मन ' प्रेषक ' म्हणून बसले 
होते. त्या वेळी त्यांच्या पोटात खूप दुखत होते व शस्त्र- 
क्रिया करावी लागेल कौ काय हा विचार मनात आला. 
तिकडच्या खोलीत झोपलेल्या स्त्रीला स्वप्न पडले : 
** आपण दवाखान्यात आहोत; स्वतःला रास्त्र क्रियेसाठी 
तयार करण्यात येत आहे; डॉ. सांगत आहेत कौ रक्‍त 
द्यावे लागेल.” 


रशियातील प्रयोग 


“रशियात टेलेपथीवर विश्‍वास ?” असा साशंकता- 
द्योतक प्रश्‍न करणारी मंडळी आढळतात. एका प्रतिष्ठित 
मासिकाच्या भूतपुर्व संपादकांनी मला तो केला होता. 

रशियात प्रो, व्ही. एम. बेक्टेरेव (लेनिनग्राड) 
डॉ. स्त्रॉलेवस्की (पेत्रोग्राड), प्रो. लिओनादे वॅसिलिएव 
डॉ. पोपोव, प्रो. तुलिजीन, डॉ. नोमॉव, इत्यादी वैज्ञा- 
निकांनी मानससंक्रमणाचें प्रयोग केले आहेत. मानस- 
संक्रमणविषयक प्रयोगनिष्ठ अभ्यासास कटर भोतिकता- 
वादी विद्वानांकडून काही वर्षेपर्यंत विरोध झाला होता. 
त्यांना ' विचारसंत्रमण ' हा प्रकार केवळ अशक्‍य 
वाटत होता. अतींद्रिय शक्‍ती दाखवणारे सर्वजण लवाड 
असतात, आणि परामानसशास्त्र हे छद्‌ूम (05०५0०) 
विज्ञान आहे असे ते म्हणत होते. तथापि, ' कोणताही 
तात्त्विक पूर्वग्रह संशोधनास अडथळा करीत असतो; 
अतींद्रिय ज्ञानावर विश्वास असण्या-नसण्यावर तो प्रन 
अवलंबून ठेवण्याचा नव्हे, प्रयोगनिष्ठ अन्वेषणाने पारखून 
घेण्याचा आहे' असे ठामपणे म्हणणारे व॑ैज्ञानिकही 
होतेच. 

खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. एफ. झीगेल यांनी तर '1'९1०- 
04३॥४ : शिपापरा८ $8टाटा८९ हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. 


प्रो. बेक्टेरेबचे प्रयोग 

प्राण्यांना शिकवणाऱ्या ड्रावनामक गृहस्थांचा 
मासं नावाचा कुत्रा बेक्टेरेवनी प्रयोगासाठी घेतला. ते 
डूरावसह एका खोलीत बसले. दुसर्‍या खोलीत त्या 
कुत्र्यासमवेत डॉ. लिओनतोविच बसले. कुत्र्याने कितीदा 
भंकावयाचे ते बेक्‍्टेरेव चिठीवर लिहीत व त्यानुसार 
ड्राव कुत्र्याला मनोमन आदेश पाठवी. कुत्रा कितीदा 
भुंकला त्याची नोंद लिओनतोविच करीत. ड्रावने 


९ 


वेक्‍टेरेवना सांगितले होते की कुत्र्याला एका खेपेस 
जास्तीत जास्त ७ च वेळा भृंकावयास लावावे. परंतु 
एकदा त्यांनी मुद्दामच १४ हा आकडा लिहिला म्हणून 
त्याच चिठीवर डूरावने ७--७ असे लिहिले. तिकडे त्या 
कुत्र्याने कान टवकारले, तो ७ वेळा भुंकून खाली बसला 
व पुनः उठून आणखी ७ वेळा भुंकला. 

अधिक गृंतागुतीचा एक प्रयोगही करण्यात आला. 
जेथे त्या कुत्र्यास पुर्वी कधीच नेले नव्हते त्या लहानशा 
खोलीत तीन मेजे होती. सर्वांत उंच मेजावर टेलिफोन, 
आणि बरीच पुस्तके होती. डूरावने कुत्र्याच्या नजरेत 
नजर मिळवून डिरेक्टरी घेऊन येण्याचा मनोमन आदेश 
दिला. कुत्रा त्या खोलीकडे धावला. त्याने उंच मेजावर 
पाय उंचावले. मग तो दुसर्‍या मेजाजवळ गेला, पण 
त्यावरील वस्तूंपेकी एकही तोंडात पकडली नाही. 
नंतर तो तिसऱ्या मेजापाशी गेला व त्यावरची डिरेक्टरी 
तोंडात पकडून डूराव व वेक्टेरेवच्या खोलीत परतला. 
डूरावचा आदेश व डूरावच्या मनातील डिरेक्टरीची 
प्रतिमा कुत्र्याच्या मेंदूस पोचली असा वेक्टेरेवनी निष्कर्ष 
काढला. 

विद्युतचुंबकीय लहरींच्या रूपाने विचारसंक्रमण 
( मानससंक्रमण ) होत असले पाहिजे या कल्पनेस 
अनुसरून पुढे रशियातील प्रयोग करण्यात आले आहेत. 
त्यांची सुरुवातही डूराव व त्याचा कुत्रा यांच्यावरील 
प्रयोगाने झाली. डॉ. वी. बी. कॅझिन्स्की यांनी डूरावला 
“फॅरडे केज 'मध्ये व कुत्र्यास बाहेर बसवले. ( फेरडे 
केजमधून बाहेर व केजच्या भातमध्ये बाहेरच्या वि. चं. 
लहरी जात नाहीत. ) त्या केजचे दार उघडे ठेवले 
तेव्हा डूरावच्या मनोमन आदेज्यानुसार कुत्र्याच्या 
प्रतिक्रिया घडल्या. केज सर्वतोपरो बंद असतेवेळी 
झाल्या नाहीत. 

प्रो. गुरनिअन यांना अशीच गोष्ट दिसून आली. 
त्यांच्या प्रयोगांत, विद्युतचुंबकीय लहरींना प्रतिबंध 
करणाऱ्या केबिनमध्ये व्यक्ती बसे व केबिनबाहेर 
बसलेला संमोहनकर्ता आतील व्यक्‍तीला पुढील सुचना 
मनोमन देई: “उजवा हात वर कर; डावा हात वर 
कर; दोन्ही हात वर कर. ” केबिनचे दार पक्‍्क्रे बंद 
असतेवेळी त्या सूचनांनुसार प्रतिक्रिया झाल्या नाहीत. 


१३. पहा : ४. ?. ए'प्ठाा०९: (01061111७0 50116 ॥९०७ ०0.15 0 (,०15010ए51255, 


1961. 
न. भा. ७ 


ज्य 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्‌ छे 


संमोहनकर्त्यास शिश्याचे वेष्टन असलेल्या केविन- 
मध्ये बसवून प्रो. तुलिजीन यांनी प्रयोग केले. त्या 
वेष्टनात एक छिद्र ठेवले होते. त्याची उघडक्ञाप 
संमोहकाच्या लक्षात येऊ नये म्हणून त्यावर आतल्या 
बाजूने काळा कागद टांगलेला होता. “ रेलून वैस; 


ताठ बैस”, अक्या प्रकारच्या सूचना संमोहक मनोमन . 


देई. ते छिद्र बंद असे त्या वेळी बाहेरच्या व्यक्‍तीच्या 
प्रतिक्रिया होण्यास विलंब होई; छिद्र उघडे असतेवेळी 
मात्र तत्काल होत. 
खूप अंतरावरून मनोमन सूचना संक्रमित करण्याचे 
२६० प्रयत्न संमोहकाच्या साहाय्याने प्रो. लिओनिद 
व्हॅसिलिएव यांनी १९३२ मध्ये केले आहेत. त्यांपैकी 
९० % प्रयोग यशस्वी गणले गेले आहेत. संमोहन- 
कर्ता व प्रयुक्त व्यक्‍ती वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये बसत; 
काही प्रयोगांमध्ये त्या दोघांमध्ये १७०० किलोमीटर 
अंतर होते. प्रयुक्त व्यक्‍ती पाण्याने भरलेला रवरी फुगा 
हातात धरून त्रिकोणी फळीवर उभी असे. फुग्यावरचा 
हाताचा दाब सैल झाला की नाही, त्रिकोणी फळी 
कलली की नाही, आणि प्रयुक्‍्ताच्या त्वचेचे वर्चस्‌ 
( 0०९1131) बदलले की नाही, याची उपकरणांवर 
नोंद होत असे. तिकडे, संमोहनकर्त्याच्या समोर, 
“झोप”, “जागा हो” असे लिहिलेल्या चिठ्यांचा 
स्वैरक्रमाने लावलेला जूडगा असे. त्यातील एक चिठी 
उचलून त्या सूचनेवर तो मन केंद्रित करी. 
एकाच खोलीत एकाच वेळी तीन संमोहक आणि 
दूर अंतरावरील खोलीत एकाच वेळी तीन प्रयुक्‍त 
व्यक्‍ती ठेवूनही प्रयोग करण्यात आले. त्यांमध्ये महत्त्व- 
पूर्ण अशी गोष्ट आढळली : विशिष्ट संमोहक ज्या 
विशिष्ट व्यक्तीस मनोमन सूचना संप्रेषित करी, नेमकी 
तीच व्यक्‍ती सूचनांना प्रतिसाद देई. आणि कोणत्या 
संमोहकाने ती सुचना संप्रेषित केली तेही सांगू शके. 
संमोह्कास शिक्षाच्या वेष्टनातील केबिनमध्ये 
बंसुनही काही प्रयोग करण्यात आले. कोणत्याही ज्ञात 
तरंगलांबीच्या वि. चुं. ल्हरी केबिनमध्ये जाऊ शकत 
नव्हत्या. त्या केविनचे दार बंद असतेवेळीही सूचना 
परिणामकारक ठरल्या." 


१५. 5, 5, 1८००51 : 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


गाळपट्टा| पवल (1933) 


मे, १९८९ 


भिन्नभिन्न तके 


मानससंक्रमण हे मनामनांमधील अन्योन्यक्रिमेचे, 
आणि कदाचित विठवाच्या एकतेचे व विकासाचेही 
मूल्भूत तत्त्व असावे असा गूढवादात्मक तर्के फ्रेडरिक 
मायसंनी केला होता. 

सर विल्यम क्रूक्स यांनी भौतिक ऊर्जेचा संबंध 
असला पाहिजे असा तके केला. इतर कित्येक वैज्ञानि- 
कांच्या मतेदेलील, मेंदुतील प्रक्रिया भौतिक स्वरूपाच्या 
असतात त्या अर्थी मानससंक्रमणाची कारणशूंखला 
भौतिक स्वरूपाची असावी. फ्लाउने यांचा तकं असा 
की कितीही अंतर पार करून मस्तकात शिरणारे काही 
किरण असावेत. रशियन प्रयोगकर्त्यांनी मानससंक्रमणाशी 
वियुतचुंबकीय लहरींचा संबंध गृहीत धरला आहे. 
परंतु त्या कोणत्या तरंगलांबीच्या नसतात एवढेच ते 
सांगू शकले आहेत. उदा. गॅमा लहरी ( १ कि.मी. हून 
कमी तरंगलांबी ) मेंदूस इजा करणार्‍या असल्याने 
त्यांचा संबंध नसणार. त्या १ कि. मी. तरंगलांबीच्या 
नसाव्यात, कारण, मेंदूतील विद्युत्‌रासायनिक ल्य तर 
२५००० कि. मी. तरंगलांबीच्या लहरींनाच अनुकूल 
असते. डॉ. कॅझिन्कींचा तक असा की त्यांची तरंग- 
लांबी ३००० कि. मी. असावी व मेंदुतील न्यृक्लिक 
अँंसिडच्या परमाणूंमधून निघत असाव्यात.* 


परंतु, विद्युतचुंबकीय लहरींच्या बाबतीत मुख्य 
अडचण अशी आहे की त्यांची तीव्रता अंतर वाढत 
जाते तसतक्ली कमी होत जात असते. आणि रशियन 
प्रयोग तर, ५०, ५००, ४५०७, ७००० कि. मीटर 
भंतरावरूनही यशस्वी ठरले आहेत ! म्हणन, प्रो. 
व्हॅसिलिएव यांचा तर्क असा की मेंदूतून अशी कोणती 
तरी ऊर्जा बाहेर पडत असावी को जी विविध अड- 
थळ्यांना भेदून जाऊ शकते. न्यूट्रॉन कण विद्युतुभार- 
रहित असतात, त्यांचा वेगे जवळजवळ प्रकाशकिर- 
णांच्या वेगाइतका असतो, व ते अवाढव्य अंतर भेदून 
जाऊ शकतात, ही जी पास्कळ जॉर्डन तसेच हॉफमन 
यांची कल्पना आहे तिच्या आधारे प्रयोग करून पाहावेत 
असे व्हॅसिलिएवनी सुचवले. 
पाहाच 0 पणटाययाच 0$णलाट (1959) ; 
7 झिळुलांयाला8 3॥८18] 5एट्टटडपठा 


१ 3101062101 २०३० (1962). , 
१... वा > 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मानससंक्रमण 


डॉ. हान्सवेंडर यांचा तके असा की मेंदुतील ऊर्जा 
मानसिक ऊर्जेत रूपांतरित होत असली व ती दुसर्‍या 


व्यक्तीपर्यंत पोहोचली की “अ 'च्या विचारांना अनुरूप 
असलेला अनुभव “ब'ला येत असावा." न्यूक्लिअर 


फिजिक्स व ऊर्जापुंज (तप) सिद्धान्त यांच्या 


आधारे मानससंक्रमणाविषयी काहीसे आकलन होऊ 
शकेल असे प्रो. डॉब्सनी म्हटले आहे.* 

फॅरडे केज वापरून, डॉ. अंद्रिजा पुहारिच (१२54. 
मधील भूतपूर्व संशोधक) . तसेच डॉ. रेक्स स्टॅनफोर्ड यांनी 
प्रयोग केळे आहेत. डॉ. पुहारिच यांच्या फॅरडे केजला 
तांब्याच्या पत्र्याचे वेष्टन होते. तो जमिनीशी जोडलेला 
( ९8८2 ) होता. त्या वेळी आतील व्यक्‍तीच्या 
प्राप्तांकांची जी संख्या भरली तिच्याहुन दुप्पट संख्या 
तो केज जमिनीपासून अलग ठेवला तेव्हा आली. 

डॉ. स्टॅनफोडं यांनी फेरडे केज जमिनीशी जोडून 
प्रयोग केले आहेत. फेॅरडे केजमध्ये व्यक्‍तीच्या शरीरा- 
भोवतालचे वि. चु. क्षेत्र निश्‍चल असते आणि शरी- 
रांतर्गत वि. चु. क्षेत्रही स्थिर राहात असावे, आणि 
त्यामुळे एरवी मेंदूवर जे प्रभाव होत असतात त्यांना 
प्रतिबंध होऊन अतींद्रिय ज्ञानास अतुकूल असे मज्जा- 
व्यापार घडून येत असावेत असा त्यांचा तके आहे." 
भू-चुंबकीय फेरफारांशी संबंध ? 

विद्युतचुंबकीय लहरींचा मानससंक्रमणाशी संवंध 
असावा ह्या दृष्टीने होत असलेल्या संशोधनात अली- 
कडेच एक नवी भर पडली आहे. भू-चुंबकत्व (४९०- 
1190९0८ १००७01४) वाढली की कबुतरे घरट्यां- 
कडे अचूक पोचत नाहीत.” यावरून डाँ. एम. ए. पसिगर 
या मज्जारवैज्ञानिकांनी असा तके केला, की भू-चुंवकत्व 
जेव्हा कमी असते तेव्हा त्याचाही काही परिणाम होत 
असेल व कदाचित त्याचा संबंध मानससंक्रमणाशी असू 
शकेल. म्हणून त्यांनी मानससंक्रमण घडून आल्याची 
अनेक उदाहरणे अभ्यासली व अस्तिपक्षी निष्कर्ष 


१६. त. पययातला : ७5४लाट (1940). 
१७. त. &. 100555 : $लंदा९ यात 17७ 


५१ 


प्रस्तुत केला आहे. त्यांच्या ह्या संशोधनाचे स्वरूप 
अभ्यासू वाचकांना निश्‍चितच मार्गदर्शक ठरेल. 

१८६८ ते १९६८ या १०० वर्षांत भू-चुंबकत्वाचे 
प्रमाण प्रत्येक दिवशी सकाळी, मध्यान्ही व रात्री किती 
होते याच्या नोंदी लंडन आणि अॉस्ट्रेलिया येथील वेध- 
शाळांनी ठेवलेल्या आहेत ' व १९६८ नंतरच्या नोंदींच्या 
ध्वनिमुद्रित फिती आहेत. 

या नोंदींचे साहाय्य डॉ. पसिंगरनी घेतले ते असे: 
0181198115 0 1९ ॥0्या१्टट (१८८६) या ग्रंथात 
विश्वसनीयता पारखून घेतलेली अशी उदाहरणे आहेत. 
त्यांपैकी १०९ उदाह्रणांच्या बाबतीत, अनुभव निवेदन 
करणाऱ्याने, त्या अनुभवाची वेळ, तारीख, महिना व 
व वषं दिले आहे. 

त्या १०९ पैकी ७८ निवेदनांमध्ये विसंगतीदोषं 
नाही. डॉ. पसिगरना आढळले को त्या त्या दिवशी 
भू-चुंवकत्वाचे प्रमाण आदल्या तसेच नंतरच्या तीन 
दिवसांच्या सरासरीपेक्षा खूंपच कमी होते; त्यां 
महिन्याच्या व त्या वर्षाच्या सरासरीहूनही कमी होते. 
अशीच गोष्ट डॉ. आयान स्टीवनसन यांच्या संग्रहातील 
मानससंक्रमणात्मक २५ अनुभवांच्या बाबतीत पसिंगरना 
आढळली. 1"०(6 या नियतकालिकात १९६५ ते १९८५ 
दरम्यान, अंशतः मानससंक्रमणमूलक असे, वेळ, तारीख, 
वर्षं वगैरे दिलेले १०३ अनुभव प्रसिद्ध झाले आहेत. 
त्यांच्या बाबतीतही डॉ. पसिंगरना तीच गोष्ट भाढळली. 

वाचकांनी जर अशा नोंदी ठेवल्या तर त्यांचा 
उपयोग संशोधकांना निश्‍चितच होईल. आतापावेतो 
मानस-संक्रमणाचे यशस्वी ठरलेले प्रयोग ज्या वेळी व 
दिवशी झाले त्या वेळी व त्या दिवशी भू-चुंबकत्व 
अत्यल्प होते काय व अयरस्वी प्रयोगांच्या दिवशी 
अधिक होते काय, हे पहाणे हाही एक अभ्यासाचा 
विषय होऊ शकेल. 


(1967). (त. ]. 0. 8111115. डॉबर तर्कासाठी 


पहा : ह. एर. २७० : ७७०1101131 ]081913570101029 1966. 
१८, & ॥?णा वाला : 3०29010 '1'९0९39119, 1962. 


१९. ]०्पा. 2! 8. 7, 1२, 8111, 1988. 


२०. ऐट्णा०5टायाट९ यात 3९18010पा'91] 1२९5689121, १९०. 20, 1978. 
२१. त्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. 0. ॥. ॥॥8११एत : [व 80)1८0111, 1४०. 33, 1978 


९ 


७, 


क. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तेरा सह्यांची अमेरिकन कथा 


व. त्रि. चिपळोणकर 


कोणत्याही शासकीय कचेरीत कामासाठी जा, 
तिथं तुम्हाला असंख्य आवेदनपत्रे भरावी लागतात. 
त्यांवर एका ठिकाणीच नाही तर अनेक ठिकाणी सह्या 
कराव्या लागतात. याला पर्यायच नसतो. अन्‌ ही सर्व 
क्रिया किती कंटाळवाणी अन्‌ त्रासदायक असते, याचा 
अनुभव कोणाला नाही ? आपणास वाटत असते को, 
अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात परिस्थिती इतकी वाईट 
नसेल. तिथे या कागदप्रणालीचा प्रभाव कमी असेल, 
अशी आपली एक भावना असते. पण ती बरोवर 
नसावी असे वाटते. अमेरिकेतील एक प्रख्यात वैज्ञानिक 
प्राध्यापक अन्‌ नोबेल पारितोषिकविजेते फाईनमन 
यांना काय अनुभव आला तो पहा. ते लिहितात: 

*“ एक दिवस एका नगर-कॉलेजातील प्राध्यापक 
माझ्याकडे आले. त्यांनी विनंती केली की मी त्यांच्या 
कॉलेजात येऊन, त्यांच्या विद्यार्थ्यांसमोर एक व्याख्यान 
द्यावे. त्यांनी सांगितले, ' व्याख्यानाबद्दल आम्ही 
तुम्हास ५० डॉलर मानधन देऊ. ! 

मी म्हटले, ' ठीक आहे ' अन्‌ त्यांना विचारले, 

“ माझ्यासाठी पैद्ांचा प्रश्‍न हा काही विशेष 
महत्त्वाचा नाही; पण तुम्ही मला सांगा, तुमचं कॉलेज 
शासकीय आहे खरंना? ' 

ते म्हणाले, ' होय ! 

या शासकोय संस्थांमध्ये कोणत्याही कामासाठी 
किती आवेदनपत्रे भरावी लागतात, किती लिखापढी 
करावी लागते, याचा मला चांगला अनुभव होता. 
त्याची मला आठवण झाल्यामुळे, मी म्हणालो, ' तुमच्या 
कॉलेजातील विद्यार्थ्यांसमोर व्याख्यान देण्यास, मला 
निश्चितच आवडेल; पण माझी एक अट भाहे. या 
सर्वे कार्यक्रमात मी तेरापेक्षा जास्त वेळा सह्या करणार 
नाही. आहे कवूल ? * प्राध्यापक हसून म्हणाले, 
* आम्हाला हे कबूल आहे.' 

मग एके दिवशी मी व्याख्यान देण्यासाठी त्या 
कॉलेजात गेलो. प्राध्यापकांनी माझे स्वागत केले अन 


अनुक्रमणिका 


सही करण्यासाठी माझ्यासमोर एक आवेदनपत्र ठेवले. 
देशातील प्रस्थापित ज्यासनाशी मौ एकनिष्ठ असेन, 
अशी प्रतिज्ञापूवैक ग्वाही मी त्यावर सही करून दिली. 
नंतर कॉलेजातील अधिकाऱ्यांना ' काही तरी ' (ते 
नक्की काय होते हे मला आठवत नाही ) करण्यास 
माझी हरकत नाही, याबद्दलचे एक अधिकारपत्र मला 
नंतर भरावे लागले. यावर एका ठिकाणीच नाही तर 
अनेक ठिकाणी सह्या कराव्या लागल्या. मी एका 
संस्थेत प्राध्यापक म्हणून काम करत असतो, अश्या 
आणखी एका आवेदनपत्रावर मला सही करावी 
लागलो. आपल्या बायकोला किवा दोस्ताला व्याख्यान 
द्यायला निमंत्रित करून त्यांना मानधन मिळवन 
देण्याचा प्रयोग कोणी चलाख अधिकाऱ्याने करू नये 
यासाठी ही कागदी खवरदारी घेण्यात येत असावी, हे 
माझ्या लक्षात आले. 

याच प्रकारचे इतर काही गैरप्रकार होऊ नयेत, 
यासाठी मला आणखी काही आवेदनपत्रे भरावी लागली. 
सह्यांची संख्या जज्षी वाढू लागली तक्षी निमंत्रक 
महाशयांच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थतेची चिन्हे दिसू लागली 
होती. पण वारा सह्यांत ही सर्व आवेदनपत्रे तर भरून 
झाली. उरलेली शेवटली-तेरावी- सही मी मानधनाच्या 
चेकवर करण्यासाठी राखून ठेवली होती. 

मग मी विद्यार्थ्यांसमोर व्याख्यान दिले. काही 
द्विस गेले. कॉलेजचे प्राध्यापक मला परत भेटावयास 
आले. त्यांनी मानधनाचा चेक वरोवर आणला होता. 
गा त्यावरोबर ते आणखी एक आवेदनपत्र बरोबर 
घेऊन बानीरि ७ या भावेदनपत्रावर मी खरोखरच 
व्याख्यान दिले होते अशी लेखी ग्वाही मला 
व्य क. ही लेखी ग्वाही मळा द्यावयाची 

“मी आणखी कोणत्याही आवेदनपत्रावर स्‌ही 
करणार नाही. माझ्या व्याख्यानाला तुम्ही उपस्थित 
होतात. मी हे व्याख्यान खरोषरीच दिले. या आवेदन- 
पत्रावर मग तुम्हीच का सही करीत नाही? । 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


तेरा सह्यांची अमेरिकन कथा 


* तसे मला करता येणार नाही प्राध्यापक 
म्हणाले, “ यासाठी मी खूप प्रयत्न केला. हिशोब खात्यात 
स्वत: जाऊन आलो. ते. आपल्या नियमांना मुरड 
घालावयास तयार नाहीत. ते म्हणतात, याला पर्याय 
नाही. तुम्ही त्याच्या त्या आवेदनपत्रावर सही केल्या- 
शिवाय तुम्हाला पैसे देता येणार नाहीत. 


“अहो, याला पण माझी काही हरकत नाही 
मी म्हणालो, 'मी बारा सह्या केल्या आहेत. व्याख्यान 
पण दिलेय. पैसे नाही मिळाले तर नाही. त्यावाचून 
माझे काही अडणार आहे थोडंच ! 


“ तसे केळे तरी समस्या सुटत नाही, साहेव. 
आमच्या हिशोब विभागाने ही रक्‍कम तुम्हाला देण्या- 
साठी म्हणून वाजूला काढून ठेवली आहे. ती तुम्हाला 
द्यावयासच हृवी.' 

“ असे असेल तर त्यांना सांगा, मला ही रक्‍कम 
देऊन टाका. 


“त्या आवेदनपत्रावर सही केल्याशिवाय त्यांना 
असे करता येणार नाही.' 

* अहो, मी तुम्हाला आधीच सांगितले नाही का? 
मी आणखी कोठेही सही करणार नाही.' 

मला वाटले होते हे प्रकरण इथेच थांबणार. मला 
पैसे काही मिळणार नाहीत. पण नाही! तसे झाले 
नाही. मला ते पैसे मिळाले, पण खूप खूप दिवसांनंतर. 
मी ममाजी म्हटले, कोणाला तरी यासाठी खूप खटपट 
करावी लागली असणार.” 

या सर्वे हकिगतीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते'. 
अमेरिकेतील काय किवा भारतातील काय, सर्वे शासकीय 
कार्यालयांत कागद अन्‌ लिखापढी यांचे अधिराज्य 
असते. अनेक लोकांच्या मते' या सर्वे सह्या गोळा 
करण्याच्या प्रयत्नांमुळे गैरवापराचे प्रमाण कमी होते 
की नाही हे प्रतिज्ञापुरवक सांगणे कठीण. पण त्यामुळे 
कोणतेही काम करावयाचे म्हटले तर त्यामध्ये दिरंगाई 
होते. ते करणे त्रासदायक होते, याबद्दल काही शंका 
घेण्यास जागा नसते. 


ष्र 


लेखी निवेदनावर या लोकांचा भारी विश्वास. 
त्यांना वाटत बसते, एकदा का लोकांना लेखी निवेदनात 
अडकवले कौ, सर्व गैरवापर वंद होतील. ते विसरतात 
कौ मनुष्याची भाषा अनेक वेळा फसवी असते. एकाच 
शब्दाचे अनेक वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात. यामुळे 
या नियमावल्यांमुळे फक्त शब्दच्छह करण्यासाठी वाव 
मिळतो अन्‌ वकिलांना काम मिळते. यापलीकडे 
विशेष काही साध्य होत नाही. होय ! एक गोष्ट 
साध्य होते. या नियमावलीत अडकायला नको, 
म्हणून बहुसंख्य लोक काम करावयाचे मात्र टाळतात. 
कोणा शासकोय अधिकार्‍यात पुढाकार घेऊन काम 
करण्याची क्षमता, कल्पकता अन्‌ निर्माणकला असे 
काही चांगले गुण असतील, तर त्यांचा लोप होत 
जातो. श्यासकीय संशोधन शाळा, सावेजनिक क्षेत्रातील 
उद्योगधंदे यांमध्ये या पद्धतीमुळे केवढे नुकसान होत 
असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. 

न्यूजवीक या प्रसिद्ध अमेरिकन साप्ताहिकात 
श्री. प्रणय गुप्ते हे अधूनमधून समीक्षणपर लेख लिहीत 
असतात. त्यांनी त्यांच्या एका लेखात म्ह॒टलेय- 

* परकीय वसाहतवादी शासनांनी तिसऱ्या जगातील 
लोकांचे खूप अकल्याण केले आहे. पण यापेक्षाही 
अधिक नुकसान त्यानंतर तिथे प्रस्थापित झालेली 
“ स्वतंत्र ' शासने, आपल्या निष्प्रभ समाजवादी कल्पना 
अन्‌ आपली विचारजड, कामचुकार नोकरशाही यांद्वारे 
करीत असतात.' 

नियम अन्‌ नियमावली यांचा वापर करताना 
मतुष्य, काही वेळा आपल्या सववसामान्य वृद्धीला पण 
बाजूला ठेवताना आढळतो. याचे कारण काय असावे ? 
नियम म्हणजे काही निरपेक्ष अंतिम अपवादविरहित 
अशो तत्त्वे नसतात, या गोष्टीचा त्याला विसर पडत 
असावा. वैज्ञानिक दृष्टिकोणाप्रमाणे सर्वंच। नियम 
अस्थायी स्वरूपाचे असतात. परिस्थितीनुसार त्यांमध्ये 
बदल करणे आवश्यकच असते. त्यामुळे मनुष्याने या 
सर्वे व्यवहारांसाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोणाचा अवलंब 
करायचे ठरविले, तर समस्यांचे स्वरूप साध्य होण्यास 
मदत होईल असे वाटते. 


] 
0 ग ढं री र त्र 
% सव्य, 

ह, र नवभारत चे 

हक. ७५ £ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


घाद-संवाद्‌ 


संपादक, नवभारत यांस, 
स. न. 

' रीडल्स ऑफ राम ऑण्ड कृष्ण ' या डॉ. आंवेड- 
करांच्या लेखासंवंधात नवभारतमधून अपेक्षित अश्ली 
उद्‌बोधक चर्चा झाली. याबद्दल संपादकांचे आभार. 

या चर्चेमध्ये श्री. नी. र. वऱ्हाडपांडे यांनी तुलनेने 
अधिक उत्साह दाखवला. वालीवध, शांवूकवध, सीता- 
त्याग यांवावत त्यांनी रामाच्या कृतीचे समर्थन विविध 
युक्‍्तिवादांनी केले. या प्रयासामध्ये श्री. वऱ्हाडपांडे 
यांनी अवलंबिलेली पद्धत गुंतागुंतीची वाटते. कधी ते 
अवतार या दृष्टीने “ राम ' या व्यक्‍्तिमत्त्वाकडे पाह- 
तात, तर कधी उपलब्ध पुरावा मांडतात. कधी वरते- 
मानकालीन घटनांचे संदर्भ देतात. त्यामुळे त्यांची 
भूमिका समजून घेण्यात अडचणी निर्माण होतात. 

नवभारत दिवाळी १९८८ च्या अंकामध्ये श्री. 
भाऊ धर्माधिकारी यांनी वाल्मीकीचा राम व डॉ. 
आंबेडकरांचा राम यासंवंधात साधार विवेचन केले 
आहे. वालीवधावावत त्यांनी महाभारतातील अर्जुनाचे 
या संबंधातील मत उद्धृत केले नाहे. द्रोणाचार्यांचा 
कपटाने वध करण्यात आला. त्याची निदा करताना 
अर्जुन म्हणतो, की वालीवधामुळे रामाची जशी 
त्रैलोक्यात निदा झाली तशी द्रोणांच्या वधामुळे आप- 
लीही होईल. भाऊ धर्माधिकारींनी खुद्द अर्जुनाची साक्ष 
काढल्यानंतरही वऱ्हाडपांडे यांनी इसवीसनपूर्वेपासून 
विसाव्या दातकापर्यंतचे आंतरराष्ट्रीय युद्धविषयक 
कायदे पाहून त्या आधारे रामाच्या कृतीचे समर्थन 
करणे हास्यास्पद वाटते. 


शंवूकवधावद्दल भाऊ धेर्माधिकारींनी केलेल्या 
विवेचनानुसार हा भाग उत्तरकांडात येतो. हा भाग 
वाल्मीकी रामायणात घुसडला आहे. अनार्य शबरीचे 
तप रामाने स्वीकारले होते, असा संदर्भही श्री. भाऊ 
धर्माधिकारी यांनी दिला आहे. याचा अर्थ शंवकवधाचा 
प्रसंग तत्कालीन उच्चवर्णीयांनी आपले श्रेष्ठत्व ठस- 
| विण्यासाठी रामचरित्रात गोवला; किवा शाद्रांनी 
उच्चवर्णीयांना बदनाम करण्यासाठी घुसडला असेही 
म्हणता येईल. । 
“ रामाने केलेला सीतेचा त्याग ' हा असाच एक 
महत्त्वाचा मुद्दा आहे ज्यावर विविध मतं असू शकतात. 
त्याचे समथंन होऊ शकते त्याचवरोवर त्याच्या विरोधी 
मतही तेवढ्याच ठाशीवपणे मांडता येते. कारण रामाची 
कीक तत्कालीन नीतिसंदर्भात योग्य वा अयोग्य 
डबी: नीतिशास्त्र सुव्यवस्थित 
वहत. गुहा ध्यानी भाला को, श्री. वऱ्हाड- 
पांडे यांनी पुनश्च एप्रिल ८९ च्या नव त्य 
अंकामध्ये या विषयावर मतप्रदर्श की 


४ ] दर्शन करणे अनाठायी 
वाटते. रामच रित्रासंबंधी सुव्यव र ह 
चरित्रासंबंधी सुव्यवस्थित मांडणी करायची 


असेल तर श्री. वऱ्हाडपांडे ] 
* तैऱ्हाडपांडं यांनी प्रार् देताना 
र न त तेक्रिया 
श्री. कुळा यांच्या लेखाचा आधार घेतला शा 
तर योग्य झाले असते न 
* ना शास्त्रीजींच 
अत च्या मदद्यां 
आधार वेड जा च त रौ द्याच 
ल्मीद ना आवडकरांच्या लेखाचा आधार किवा न 
वाल्मीकी रामायणाचा संदभ. त्मामुळे प्रति हि ल 
रु त|क्रियांना 


उत्त प्रत्युत्तर असे सुटे व ठिसाळ स्वरूप श्री. वर 
पांडे यांच्या मजकुराचे होते. सो. त्री. वऱ्हाड- 
7 सुनील तांबे 


(. ९) 


७4. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


- सार-संकळलन 


सुस्लिम कायदा, व्याजबट्टा 
आणि सोदी अरेबिया 

सौदी अरेबिया हा तेलावर तरंगणारा देश आहे. 
पण आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात तेलाच्या किमती गडगडल्या 
आहेत. १९८२ साली सौदी अरेबियालां तेलापासून 
९९००० कोटी डॉलर एवढे उत्पन्न मिळाले होते. ह्या 
वर्षी ते २२००० कोटी डॉलर एवढे असेल. हे उत्पन्न 
घसरायला लागल्यापासून सरकारी अंदाजपत्रक तुटीचे 
होऊ लागले. म्हणजे जमेपेक्षा खर्च जास्त अशी परि- 
स्थिती अनेक वर्षे राहिली. राष्ट्रीय गंगाजळीतून ही 
तुट भरून काढण्यात येत असे. तेलाचे उत्पन्न जेव्हा 
भरमसाट असे तेव्हा दरवर्षी पदरात पडणाऱ्या प्रचंड 
नफ्यातून सोदी अरेबिया परराष्ट्रांत, युरोप आणि 
अमेरिका इ. प्रदेशांत मालमत्ता खरेदी करण्यात त्याचा 
विनियोग करीत असे: तुटीच्या वर्षांत, म्हणजे १९८२ 
पासून ह्यातील निम्मी मालमत्ता विकून तुटीची भर- 
पाई करावी लागली. 

तूट भरून काढण्याचा एक सवंमान्य मार्ग म्हणजे 
कर वाढविणे. गेल्या डिसेंबरमध्ये जे अंदाजपत्रक 
स्वीकारण्यात भाले त्याच्यात अनेक नवीन कर बस- 
विण्यात आले आणि जुन्या करात वाढ करण्यात 
आली. सोदी अरेबियात परदेशातून आलेले कामगार 
मोठ्या संख्येने आढळतात. त्यांच्यावर भक्‍कम कर 
लादण्यात आला. पण ह्याचा परिणाम म्हणून तेलाच्या 
धंद्यात काम करणारे बहुसंख्य कामगार राजीनामे 
देऊन आपापल्या देशाला परततील अशी भीती निर्माण 
झाली. आरोग्यसेवा आणि बँका ह्यांच्यातही परदेशी 
कामगार मोठ्या संख्येने आहेत. तेव्हा राजानेच पुढा- 
कार घेऊन हा कर रदद केला. भायात करण्यात येणार्‍या 
चैनीच्या वस्तंवरील वाढविलेला कर, सार्वजनिक सेवां- 
साठी वाढविण्यात आलेले शुल्क, परदेशगमनावरील 
कर इ. उपाययोजनाही स्थगित करण्यात आली. 

सौदी अरेबियात मुस्लिम कायदा प्रचलित असल्या- 
मळे व्याज आंकारण्यावर बंदी आहे. राज्यात ज्या बँका 
भाहेत त्या पाश्‍चात्त्य संस्थांशी हातमिळवणी करून 


अनुक्रमणिका 


संयुक्तपणे चालविण्यात येतात. ह्या बँकांनी लोकांना 
कर्जाऊ पैसे दिले आहेत. त्यांच्यावर योग्य ते व्याज 
एऱ्हवीप्रमाणे आपल्याला मिळत जाईल असे त्यांनी 
गृहीत धरले होते. पण तेलाच्या किमती कोसळल्यानंतर 
अनेक कजंदारांनी, धामिक कायद्याचा आधार घेऊन, 
व्याज देण्याचे नाकारले. ह्यापासून धडा घेऊन बकांनी 
कर्ज देण्याचे नाकारले. म्हणजे चलनपुरवठा आणखी 
कमी झाला आणि आथिक व्यवहारांचा अधिकच संकोच 
झाला. ी 

१९८७ मध्ये सरकारने ह्या वादात मध्यस्थी 
करण्यासाठी एक समिती नेमली. ह्यामुळे बॅंकांना जरा 
धीर आला. समितीचे निर्णय अजून बाहेर आलेले 
नाहीत. पण इस्लामी कायद्यातील व्याजावरील निबंध 
आणि आथिक विकासासाठी आवश्यक असलेला पत- 
पुरवठा ह्यांच्यात समिती मेळ घालील अशी आशा आहे. 

पण आता सौदी सरकारनेच कर्जरोखे विकण्या- 
साठी बाहेर काढले आहेत. ह्यातून ८००० कोटी डॉलर 
उभे करून अंदाजपत्रकातील तूट भरून काढावी अशी 
ही योजनां आहे. पण जे रोखे विकत घेतील त्यांना 
त्यांच्यावर व्याज देणे आवश्यक आहे. ह्यातून पळवाट 
अशी की ह्या रोख्यांना विकासपत्रके म्हणण्यात येते. 
त्यांच्याद्वरा जो आथिक विकास होईल. त्यात ही 
विकासपत्रके विकत घेणाऱ्यांना सहभाग करून घेण्यात 
येईल, म्हणजे त्यांनी ' गुंतविलेल्या पक्षाच्या प्रमाणात 
त्यांचा आथिक लाभ होईल अद्यी ही योजना आहे. 


श्रीमती तौ. मार्गारेट थंचर ह्यांची दहा वर्षं 

गेल्या ४ मे रोजी मार्गारेटबाईनी ब्रिटनच्या पंत- 
प्रधान म्हणून १० वर्षे पुरी केली. ब्रिटनमध्ये १७८० 
नंतर पंतप्रधानपदावर १० वर्षे टिकून राहिलेल्या 
अवघ्या तीनच व्यक्‍ती आहेत. आणि ग्लॅडस्टननंतर 
इतका काळ पंतप्रधान राहिलेल्या मार्गारेट थेंचर ह्या 
एकट्याच आहेत. 

केवळ एवढ्यासाठी त्यांना ब्रिटिश इतिहासात 
कायमचे स्थान मिळेल, पण इतिहासातील त्यांचे स्थान 
भक्कम करतील अशी इतरही कारणे आहेत. 


> फे” " > /' $ त्र 
पट ( कश कु 
जं ३2.8 न नवभारत र 
“सल ७५ न 
स्व ही) र र. 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास भय ६ 
मराठी रया र चि क 8 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अधू» 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


५द्‌ 


थॅचर ह्या ' काझव्हटिव्ह ' आहेत आणि काँझ- 
व्हेटिव्ह म्हणजे स्थितिश्ील, जे चालत आलेले आहे 
त्याच्यात ढवळाढवळ करण्यापासून पराड्मुख असे 
असतात असाच ह्या शब्दाचा अर्थ आहे. पण थेंचर 
ह्यांनी एका प्रकारे क्रांतीच केली :.आहे. कांझव्हूंटिव्ह 
(हुजूर) पक्ष आणि मजूर पक्ष ह्या उभयतांनी ब्रिटनची 
जी एक आथिक-सामाजिक घडी अपरिहाये किवा इष्ट 
म्हणून मान्य केली होती तिची मोडतोड करून तिच्या 
जागी एक वेगळी घडी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न 
त्यांनी केला आणि त्यात त्या बर्‍याच प्रमाणात यशस्वी 
ठरल्या. 
हुजूरपक्षाचे सभासद, विज्लेषतः अग्रणी हे उमराव 
किवा जमीनदार आणि खानदानी श्रीमंत उद्योग- 
व्यापारातून प्राप्त झालेली आणि पिढ्यानपिढ्या अंगी 
बाणलेली श्रीमंती मिरविणारे- ह्या वर्गातून सामान्य- 
पणे आलेले असतात. थेंचर ह्या कनिष्ठ मध्यमवर्गातून 
आल्या आहेत. त्यांचे वडील किराणा मालाचे दुकान 
चालवीत. आपल्या वडिलांचे आपल्यावर खोल संस्कार 
झाले भाहेत असे थॅचर सांगतात. “ माझी धोरणे अर्थ- 
शास्त्राच्या ग्रंथांतून लाभलेल्या उपपत्तीवर भाधारलेली 
नाहीत. मला आणि माझ्यासारख्या लक्षावधी माणसांना 
जे बाळकडू मिळालेले आहे त्याच्यावर ती आधारलेली 
आहेत; दिवसभर चोख काम करा आणि दिवसाअखेरी 
चोख दाम घ्या; जे उत्पन्न असेल त्याच्या मर्यादेत खर्च 
करा; उन्हाळा-पावसाळा येईल त्या दिवसांसाठी तज- 
वीज करा; माल घ्याल त्याचे पैसे रोख द्या; पोलिसांना 
पाठिंबा द्या.” 
दुसर्‍या महायुद्धानंतर ब्रिटनची आथिक अवस्था 
वाईट होती. जमनी आणि फ्रान्स ह्यांचा विकासाचा 
वेग ३.५ % होता. ब्रिटन कसाबसा २% हा वेग गाठू 
दकत होता. ही दरी चक्रवाढ गतीने रुंदावत जाणार 
होती. ही गोष्ट ध्यानात घेतली तर ब्रिटनच्या आथिक 
अवनतीचे माप ध्यानी येते. ह्या परिस्थितीत ब्रिटन हे 
अपयशी राष्ट्र ठरले आहे ही गोष्ट मान्य करणे अटळ 
झाले होते. पण हे मान्य करायला जे नेतिक धैर्य 
लागते ते इतर नेत्यांनी दाखविले नाही. हा खंबीरपणा 
थॅचर ह्यांनी दाखविला. वाईट परिस्थितीवर पांघरूण 
घालण्याऐवजी तिला सामोरे जाणार हा निर्णय एकदा 
घेतला की आव्यक ती उपाययोजना करायचे बळही 
प्राप्त होते. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


मे, १९८९ 


परिस्थिती बिघडलेली आहे हे मान्य करण्यात जी 
गोष्ट गभित होती ती अशी की दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे 
ब्रिटनचे जे आथिक, सामाजिक व राजकीय नेतृत्व 
होते ते परिस्थितीला तोंड देण्यात कमकुवत ठरले होते. 
पण असे असूनही हे नेतृत्व स्वयंतुष्ट आहे असेच थेंचर 
ह्यांना दिसुन आले. तेव्हा ह्या नेतृत्वाला आव्हान दिले 
पाहिजे हा निर्णय त्यांनी घेतला. इतर पंतप्रधानांनी जे 
टाळले ते करण्याचे धैय थॅचर यांना कसे प्राप्त झाले 
ह्याचा उलगडा एखादा सामाजिक मानसशास्त्रज्ञच 
करू शकेल. 


ब्रिटनचे जे प्रस्थापित नेतृत्व होते ते अर्थात 
उच्चवर्गीय होते. त्याच्यात अनेक गुणी, कर्तबगार 
व्यक्‍ती होत्या. पण अद्या नसलेल्याही अनेक व्यक्‍ती 
होत्या. हा एक बंदिस्त असा सामाजिक थर होता. 
इतरांना त्यात कष्टाने प्रवेश मिळे. उदा., कनिष्ठ 
वर्गातील एखादा हुषार मुल्गा स्कॉलरशिप मिळवून, 
विद्यापीठातून चांगल्या रीतीने पदवी संपादन करून 
त्याच्यात प्रविष्ट होऊ शके. पण म्हणून त्याच्या सबंध 
कुुबाला त्याच्यात मान्यता लाभत नसे. ह्यामळे जेव्हा 
प्रस्थापितावर हल्ला करण्याचे थॅचर यांनी ठरविले 


तेव्हा सर्वसामान्य समाज त्यांच्या मदतीसाठी सरसावला 
नाही. 


प्रस्थापित नेतृत्वाविषयी सामान्य जनतेत जी अढी 
होती तिचा थेंचर यांनी राजकीय उपयोग करून घेतला 
कनिष्ठ, भरडल्या जाणार्‍या ब्रिटिश जनतेचे कैवारी 
आपण आहोत अशी आपली प्रतिमा त्यांनी घडवली. 
ह्यामुळ त्यांची आथिक धोरणे जनतेला भनेकदा नापसंत 
असुनही त्यांची वैयक्तिक लोकप्रियता कायम.राहिली 
उदा., कर कमी करावे, कर वाढवन मिळणारे पैसे 
सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करण्यावर खर्च करावे 
थचर यांच्या आथिक धोरणामागील प्रमुख सूत्र आ ढ 
ह्या सत्राला गॅलप मतमापणीप्रमाणे पाहता २७% ळा 
अधिक जनतेचा पाठिवा नेव्हृता, उलट ४ न्य 
ह्या सत्राच्या विरोधी होती. न कित 
हेणता येईल त्याच्या केंद्रस्थानी 
ज्या समाजात प्रत्येक व्यवती 
करण्यासाठी धडपडत भसते' 
ष्याची संभवनीयता अधिक 
स्या कतंबगारीने संपत्ती मिळवि- 


असलेले तत्त्व असे कौ 
आपली भाथिक उन्नती 


असा समाज सुखी अस 
असते; आणि जे आपल 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


2 प, 
|) शं ९ ४ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सार-संकलन 


तात त्यांना ह्या संपत्तीमुळे सत्ताही लाभली तर त्यात 
काही गैर नाही. 

तेव्हा थेंचरवादी आथिक धोरणाचे पहिले तत्त्व 
असे की लोकांना भधिक पैसे कमावण्यासाठी प्रोत्साहन, 
प्रलोभने दिली पाहिजेत. १९७९ साली ब्रिटनमध्ये 
स्वत:च्या श्रमाने आणि कर्तंबगारीने श्रीमंत बनणे 
अशक्य होते. अजित उत्पन्नावर त्या वेळी असलेला कर 
८३% होता. ह्याशिवाय गुंतविलेल्या पैश्यावर मिळ- 
णाऱ्या उत्पन्नावर १५%, अधिभार होता. म्हणजे सर्वात 
वरच्या थरात एकंदर ९८% कर होता. १९७९ च्या 
अंदाजपत्रकात हा कर ६०% एवढा कमी करण्यात 
भाला. गुंतविलेल्या पैशावर मिळणार्‍या उत्पन्नातील 
प्रारंभीची ५००० पोंड इतकी रक्‍कम अधिभारातून 
वगळण्यात आली. १९८४ साली अधिभार संपुष्टात 
आणण्यात आला. १९७९ मध्ये पायाभूत कर ३३% 
पासुन ३०% इतका कमी करण्यात आला. १९८८ 
मध्ये तो २५% झाला आणि जास्तीत जास्त दर 
४०% एवढा झाला. 

वैयक्तिक श्रीमंती साधण्याच्या प्रयत्नांना आणखी 
चालना देणारी तीत कारणे आहेत. थेंचर यांच्या 
कारकीर्दीत वैयक्तिक उत्पन्नातील भेद वाढत गेले. 
१९७० साली सर्व वेळ नोकरी करणार्‍या पुरुषांमधील 
सर्वाधिक पगार मिळविणारा वरचा १० टक्क्यांचा जो 
थर होता त्याचे एकंदर उत्पन्न मध्ये असणाऱ्यांच्या 
एकंदर उत्पन्नापेक्षा ६२% अधिक होते; १९८६ 
मध्ये ते ७६ टक्क्यांनी अधिक होते. दुसरे कारण असे 
की राष्ट्रियीकृत उद्योगधंद्यांचे खाजगीकरण करण्यात 
ळे ह्या उद्योगधंद्यांचे शेअर्स विकत घेणाऱ्या 
कुटुंबांत वाढ झाली. १९७९ मध्ये कोणते ना कोणते 
होअर्स बाळगणाऱ्या व्यक्‍ती लोकसंख्येच्या ८% होत्या; 
१९८८ साली त्या २० ५८ अधिक होत्या. तिसरा घटक 
हा घरांसंबंधीचा आहे. आज एकंदर घरांपेकी ६४% 
घरे त्यांत राहणार्‍यांच्या स्वतःच्या मालकीची आहेत. 
थॅचर ह्यांनी ही घरे त्यांच्या मालकांच्या वारसांना 
मिळ शकतील अशी सोय केली. | 

“ब्रातावरणात आणि सामाजिक व्यवहारांत झालेल्या 
ह्या बदलांमुळे * प्रस्थापिता'च्या मनोवृत्तीतही बदल 
झाला महे. १९८१ पर्यंत सर्वात प्रतिष्ठित ब्रिटिश 
विद्यापीठांचे पदवीधर उद्योग-व्यापार ह्या क्षेत्रांऐेवजी 
सनदी नोकर होणे पसंत करीत. त्यांचे उत्पन्न उद्योग- 


ऑल्यामु 


अनुक्रमणिका 


५७ 


व्यापार ह्या क्षेत्रातील ज्येष्ठ श्रेणीतील अधिकार्‍यांच्या 
उत्पन्नाएवढे असे पण त्यांना सत्ता अधिक असे. आज 
हे पदवीधर उद्योग-व्यापार क्षेत्रात प्रवेश करायला 
उत्सुक असतात. 


थॅचर यांची आधिक धोरणे सर्वतोपरी यशस्वी 
झाली आहेत असे नाही. चलनवाढ हटविण्यात त्यांना 
यश मिळालेले नाही. ब्रिटनमध्ये चलनवाढीचा वेग 
इटली किवा फ़ान्स ह्या देशांशी तुलना करता अधिक 
आहे. बेकारी वाढल्यामुळे बेकारांना द्याव्या लागणाऱ्या 
भत्त्यातही वाढ झाली आहे. १९८०-८६ ह्या अवधीत 
बेकार-भत्त्यासाठी जी रक्‍कम खर्ची पडली ती १९७९ 
मधील रकमेपेक्षा अधिक होती. ही अपयशे जमेत 
घरूनही एकंदरीत थॅचर ह्यांनी आपली भाथिक धोरणे 
धैर्याने रेटली आहेत. उदा. १९८१ च्या अंदाजपत्र- 
काच्या वेळी बेकारी १९७९ च्या तुलनेने दुप्पट झाली 
होती. चलनवाढीचा वेग १०.२ % होता. व्याजाचा 
दर १७ % टक्‍के होता. ह्या परिस्थितीत अथंव्यव- 
स्थेत अधिक पैसा ओतणे हा राजमागं होता. सावं- 
जनिक खचे वाढवून आणि अप्रत्यक्ष कर कमी करून 
असे करता आले असते. पण थॅचर ह्यांनी तो स्वीका- 
रला नाही. १९८१ च्या अंदाजपत्रकात सावेजनिक 
खर्चे कमी करण्यात आला आणि अत्रत्यक्ष कर 
वाढविण्यात आले. 


ब्रिटनमधील ३६४ प्रमुख अथंशास्त्रज्ञांनी लंडन 
टाइम्समध्ये एक पत्र प्रसिद्ध करून ह्या धोरणाचा 
निषेध केला आणि त्याचे भयावह सामाजिक परिणाम 
होतील असे भाकित केले. 


पण त्यांचे भाकित चूक ठरले. बेकारी वाढत गेली 
हे खरे आहे. १९८६ नंतरच ती उतरणीला लागली. पण 
खाजगी उद्योगधंद्यांना एक संदेश स्पष्टपणे मिळाला-- 
सरकार आपल्या मदतीला धावून येणार नाही. 
परिणामी त्यांना एकच मार्ग उपलब्ध होता. तो म्हणजे 
आपली उत्पादनक्षमता वाढवून आपला माल स्पर्धेत 
टिकेल ह्यासाठी सवे शक्‍य असलेले प्रयत्न करणे. तो 
त्यांनी चोखाळला. ह्यानंतर ब्रिटनची जी आथिक प्रगती. 
झाली तिची गुरुकिल्ली उत्पादनक्षमतेत झालेल्या ह्या 
सुधारणेत आहे. 

हा धडा थेंचर ह्यांनी मालकांना शिकविला. 
कामगार संघटनांनाही तो शिकविणे आवश्यक होते. 


तोक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्र टॅ 


ती संधी त्यांना :२॥ वर्षांनी मिळाली. दगडी कोळ- 
शाच्या ज्या वाणी फायदेशीर नसतील त्या बंद कराव्या 
असे सरकारी धोरण होते. खाणमजुरांचे नेते स्कारगिल 
ह्यांचा त्याला विरोध होता. ' जेथे जेथे कोळसा असेल 
तिथून तो कोळसा बाहेर काढला पाहिजे ' असे त्यांचे 
घोषवाक्य होते. स्कारगिल यांनी बहुतेक खाणमजुरांना 


आपल्या बाजूला वळविले; मजूर पक्षाचा मोठा विभाग 


आणि बरेच प्रतिष्ठित, तटस्थ लोकही त्यांच्या पाठीशी 
उभे राहिले. संप जोरात आणि दीघे काळ, एक वर्ष 
चालला. 


आणि-स्कारगिल हरले. थॅचर यांनी संपाला तोंड . 


देण्यासाठी. जे देनंदिन . डावपेच आखावे लागत त्यांत 
भाग घेतला नाही..पण कोळसा मंडळाचे अध्यक्ष आयन 
मॅकम्रेगॉर. ह्यांना .पुर्ण पाठिवा दिला. संपाश्ली मुकावला 


करण्यासाठी.त्यांनी जे मागितले ते त्यांना देण्यात आले. . 
पोलिसांची-कुमक, पैसा आणि वेळ. संपवाल्यांवर मात . 


करण्यासाठी सरकारने ३०० कोटी पोंड खर्च केले. 
वर्षभर संप चालला तरी थॅचर डगमगल्या नाहीत. 


उद्योगधंद्यांचे खाजगी मालक आणि मजूर ह्या दोन्ही ' 
पक्षांना पुरते कळून चुकले को आपली दीर्घकालीन । 
उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी माणसात जो खंबीरपणा ' 


लागतो तो थेंचर यांच्यात पुरेपूर आहे. 


आपले सेनापती नेमताना नेपोलिअन एक प्रश्‍न 
विचारीत असे : हा माणूस चांगल्या नश्षिवाचा आहे 
का? थेंचर-यांना नशिबाने हात. दिला आहे. १९८२ मध्ये 
कठीण वेळ.भाली होती. थेंचर यांच्या आथिक धोरणाची 
फळे स्पष्टपणे, दिसून येत नव्हती आणि त्यांच्या कडक- 
पणाला लोक कटाळल्यासारखे झाले होते. ह्या वाता- 
वरणात निवडणूक जिंकणे कठीण ठरले असते. पण 
अर्जेन्टिनाने फॉकलंड बेटांवर स्वारी केली. ब्रिटिश 
जनता ब्रिटनच्या नेत्यामागे म्हणजे थॅचर यांच्यामागे 
एकवटून उभी राहिली. 


नवभारत - - 


अनुकूल झाले. 
र टी > 
४१.५ » मते पडली आणि पालेमेंटमध्ये १०० ह्‌न 


मे, १९८९ 


विरोधी पक्षांनीही थेचर यांना मदत केली आहे. 
१५८०-८२ मध्ये आपापसातील भांडणांमुळे मजूर पक्ष 


 दुभंगला. १९८३-८७ मध्ये मजूर पक्षाने खाणमजुरांना 
- मोठा पाठिंबा दिला. ही चूक ठरली. संरक्षणासाठी खर्च 


किती करावा ह्याविषयी विरोधी पक्षांत असलेले मत- 
भद चव्हाट्यावर आले. ह्यामुळेही जनमत थॅचर यांना 
१९८७ मध्ये काँझव्हेंटिव्ह पक्षाला 


अधिक सभासदांनी त्याला मताधिक्य मिळाले. 

' थैचर यांनी ब्रिटनमध्ये आथिक चमत्कार घडवन 
आणला हे अनेकजण मान्य करतील. पण त्यांनी जे 
घडवून आणले त्याची एक काळसंर बाजूही आहे. 
खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे त्यांनी आथिक सत्ता 
समाजात विखरून दिलो. हे लोकशाहीला पोषक भआाहे. 
पण्‌ उलट राजकीय सत्ता त्यांनी सरकारात आणि 
जवळ जवळ स्वत:च्या हातात केंद्रित केली. 

अमेरिकन समाजाची उज्ज्वल वाज अशी कौ तो 
खराखुरा उदारमतवादी समाज आहे. र ज्याच्यात दढ 


वर्ग आहेत असा समाज तो नाही. 
पुळे ब्रिटिश समाजही असेच 
असे अनेकांना वाटत होत. 
ही. संपत्तीवरोबर येणार्‍या 


आह्‌. पण व्हिक्टोरियन समाजात 
दुसरेही एक मूल्य अनेकांनी स्वीकारले होते 
नशिवामुळे किवा स्वतःच 
स्थिती अधिक अ 
पुकून भाहे त्यां 
व्र ने 
स्थितीशी झगडणार्‍यांपुढे १ अतिकूह 
त्यांचे क्त व्य आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत । मे १९८९ 


ठा लल 5 “7 “1 ल टाटा टा “8 ७ ल 0 6 ला ठा १ “७ र्‍58 


शे ल्ह्टांडटा८त ॥ए०. 8&1'-3/89 


(&2१$-१५ ८१५३८१६ २३८0५ ८१% २८0५२८0 १८% २८०५ २८0५३८० )८08$३७% ३ 
ळर आपल्या ग्रंथालयात अवश्य हवीत अशी 
ः प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमाळेची 
श्र संग्राह्य वेचारिक मराठी प्रकाशने 
2 अः वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी | 
२ % हिंदुधर्माची समीक्षा (तृतीयावृत्ती) व सर्वधर्मसमीक्षा (प्रथमावृत्ती) 
ळर - तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ५० 
डु ६ अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केव्रलानंद सरस्वती २०० 
?४ क क्रोचेचे सोंद्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर २० 
नि % पुरोहितवगंवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन २० 
$ लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा धर 
क % भारतीय स्त्रीधर्माचा आदशं । सौ० कमल पाध्ये टं 
' % हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ण्‌ 
४ महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर ष्‌ 
' ४ श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ ४० 
टू > संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी २५ 
डर % ज्ञानदेव चिंतन (संपादित) । डॉ० वसंत स० जोणी ३० 
र >ेः आनंदाचा डोहू । प्रा रा० ग० जाधव १६ 
क १६ भावाथे रामायण ( श्री एकनाथ महाराजकुत ) बालकांड १५ 
क॑ तरंगयामिंक व पृंजयामिक । मा० ग० टोळे १० 
ळ्‌ कै आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी झ्ठ 
४ कः वांगीइवरी । डॉ गो० के० भट ३९ 
र ४ नवमानवतावाद व मानवाचा आदश, २५ 
४ % प्रस्थानभेद ( प्राचीन १४ विद्यांची माहिती ) पुनर्मुद्रण । गं० वा० लेले १५ 
२ बौद्धधर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार ( पुनर्मुंदण ) । प० ल० वैद्य १० 
तई के चार्वाक : इतिहास आणि तत्त्वज्ञान ( आवृत्ती दुसरी ) । सदाशिव आठवले २५ 
र हः गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे मो 
९), इतिहासाचे तत्त्वज्ञान ( दुसरी आवृत्ती ) । सदाशिव आठवले ६० 
४ % दासगूद्रांची गुलामगिरी ( भाग-२ ) । शरद पाटील वती 
0 संपक : चिटणीस, प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, 
र बाई (जि. सातारा ) 
&<%८१-५८२ ५७ ५८ ५७ ७२९ 96२९ 9०-५७ %७-५6> ८५८२-५७ 


हे मातिक श्री. ग. दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 


मे. पं. रेगे यांनी प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच ती. य ग; 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
णज्य क संस्थद्वारे 


राज्य मराठी विकास रे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


